RNINo . MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १२९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती 


इत्यादी 


६ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक ९ जुलै २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ 

क्रमांक टीपीएस -१८१५/२०९ /प्र. क्र . ६९/ १५ / नवि - १३.- ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेची ( मूळ हद्द) सुधारित विकास योजना (यापुढेजिचा उल्लेख 
" उक्त विकास योजना" असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१५/ २० ९ / प्र. क्र . ६ ९/ १५/ वि.यो.पुणे 
मंजुरी/ नवि-१३ , दिनांक ५ जानेवारी २०१७, तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५ / २०९/ प्र.क्र .६ ९/ १५/ ईपी -मंजुरी/ 
नवि -१३, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये ( १) मौजे कोथरूड , सर्व्हे नंबर १५९ , १६० ( भाग), १६७ ( भाग) यावर आरक्षण क्रमांक ६ अग्निशमन 
दल तसेच प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान , दवाखाना व प्रसूतिगृह ही आरक्षणे प्रस्तावित आहेत . (२) मौजे मुंढवा येथील सर्व्हे नंबर ८४ मध्ये २४ मी. विकास 
योजना रस्ता प्रस्तावित आहे. (३ ) मौजे मुंढवा येथील सर्व्हे नंबर ८२ मध्ये १२ मी. रुंद विकास योजना रस्ता प्रस्तावित आहे. ( ४) मौजे मुंढवा येथील सर्वे 
नंबर ५७ व ९ ६ रहिवास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, (१) जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी मौजे कोथरूड, सर्व्हे नंबर १५९, १६० ( भाग ), १६७ ( भाग ) यावर आरक्षण क्रमांक ६ अग्निशमन 
दल, प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान, दवाखाना व प्रसूतिगृह ही आरक्षणे पूरग्रस्तांच्या पुर्नवसनासाठी संपादन केलेल्या क्षेत्रावर असल्याने सदर आरक्षणे 
वगळण्याची विनंती केली आहे. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी व इतर यांनी मौजे मुंढवा येथील रस्त्याच्या जाळ्यासंदर्भाने ( Road Network ), (२) मौजे 
मुंढवा येथील सर्व्हे नंबर ८४ मधील प्रस्तावित २४ मीटर विकास योजना रस्त्याची रुंदी कमी करून १२ मीटर रुंद प्रस्तावित करणे, (३) मौजे मुंढवा येथील 
सर्व्हे नंबर ८२ च्या पूर्व हद्दीत २४ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता प्रस्तावित करणे तसेच (४) मौजे मुंढवा येथील सर्व्हे नंबर ५७ व ९ ६ मधून १२ मीटर 
रुंदीचा विकास योजना प्रस्तावित करण्याची विनंती केली आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, (१) पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादन केलेल्या क्षेत्रावरील आरक्षण क्रमांक ६ - अग्निशमन दल तसेच प्राथमिक शाळा व खेळाचे 
मैदान, दवाखाना व प्रसूतिगृह ही आरक्षणे वगळणे आवश्यक आहे. तसेच मुंढवा येथील वाहतुकीची समस्या तसेच लगत रस्त्यांचे जाळे/रुंदी विचारात घेऊन 
( २) मौजे मुंढवा येथील सर्व्हे नंबर ८४ मधील प्रस्तावित उत्तर - दक्षिण २४ मीटर विकास योजना रस्त्याची रुंदी १२ मीटर करून अस्तित्वातील रस्त्याच्या 
दोन्ही बाजूस समान रुंदी प्रस्तावित करणे, (३) मौजे मुंढवा येथील सर्व्हे नंबर ८२ मधील प्रस्तावित १२ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळणे व सर्वे 
नंबर ८२ च्या पूर्व हद्दीत २४ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता प्रस्तावित करणे, (४) मौजे मुंढवा येथील सर्व्हे नंबर ५७ व ९ ६ मधून १२ मीटर रुंदीचा विकास 
योजना रस्ता नकाशात दर्शविल्यानुसार प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रस्ताव " असा करण्यात 
आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१ कक) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन " प्रस्तावित फेरबदल " प्रस्तावासंदर्भात 
आम जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात नागरिकांना काही सूचना / हरकती असल्यास त्या 
त्यांनी नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडे लेखी स्वरूपात 

( १ ) 
एच-१९ ३, भाग एक ( पु.वि.पु. ) - २७ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, 


शके १ ९ ४० 


पाठवाव्यात . सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग , पुणे यांची प्राप्त होणाऱ्या हरकती/ सूचनांना सुनावणी देण्याकरिता तसचे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ 
(१ कक) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता " अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे; 

टीप .-- ( अ) प्रस्तुतची सूचना त्यासोबतच्या प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशासह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध करण्यात यावी. 

(9 ) REXİTSH, FR PTHI, Wut fair , qut. 
( २) आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे . 
(a) PIGE LTH MRHICH www.maharashtra.gov.in ayè/f4H ) u ribaretoadeda ufig chuyla 41 . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

PT. H. YOR , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralay, Mumbai-400032 

dated , 9th July 2018 
Maharashtra Regional Town Planniing , Act, 1966 

No. TPS - 1815 /209/CR -69/15/UD -13.— Whereas,the Development Plan of PuneMunicipal Corporation (Original 
Limit) (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") prepared under the provisions ofMaharashtra Regional 
and Town Planning Act 1966 (hereinafter referred to as the “ said Act") has been sanctioned by Government in Urban 
Development Department, vide Notification No. TPS - 1815 /209 /CR -69/ 15 /D.P . Pune / Sanction /UD - 13 , dated 5th January 
2017 and excluded Part (EP ) sanctioned vide Notification No. TPS - 1815 /209 /CR -69/ 15 /E.P. Sanction /UD - 13 , dated 
17th February 2018 (hereinafter referred to as the “ said Notification ") ; 

and whereas , as per the said Development Plan proposals , land bearing ( 1 ) S. No. 159 , 160 (Part), 167 (Part ) of 
Village Kothrud are reserved for site No. 6 , Fire Brigaed as well as Primary School and Play Ground , Dispensary and 
Maternity Home etc. (2 ) 24 mtrs . wide Development Plan road proposed in S. No. 84 of Village Mundhwa. (3 ) 12 mtrs . 
wide Development Plan road is proposed in S. No. 82 of Village Mundhwa. (4 ) Land bearing S. Nos . 57 and 96 of 
Village Mundhwa is included in Residential Zone ; 

and whereas , (1) District Collector, Pune has requested to delete site No. 6 Fire Brigade as well as Primary 
School and PlayGround , Dispensary and Maternity Home proposed on land bearing S. No. 159 , 160 (Part), 167 (Part) 
of Village Kotharud , which is acquired for resettlement of flood affected persons and localpeople representative and 
others requested . (2 ) To reduce the width of 24 mtrs .wide proposed development plan road to 12 mtrs . in S. No. 84 of 
Village Mundhwa. (3) To propose a new 24 mtrs .wide Developmentplan road within the Eastern boundary of S. No. 82 
and .(4) To propose 12 mtrs . wide Development plan road in S. Nos. 57 and 96 of Village Mundhwa (hereinafter referred 
to as the “ said Proposals ") ; 

and whereas , (1) The land which is acquired for resettlement of flood affected persons hence , it is necessary to 
delete site No. 6 Fire Brigade as well as Primary School and Play Ground , Dispensary and Maternity Home proposed 
on land bearing S. Nos. 159, 160 (Part), 167 (Part) of Village Kothrud and considering the traffic problem and road 
pattern in Mundhwa it is necessary. (2 ) To reduce the width of 24 mtrs. wide proposed development plan road to 
12 mtrs. in S. No. 84 of Village Mundhwa with equal widening on both side of existing road . (3 ) To delete the proposed 
12 mtrs . wide Development plan road in S. No. 82 and to propose 24 mtrs . wide Development plan road within the 
Eastern boundary of S.No. 82. (4 ) To propose 12 mtrs . wide Development plan road in S. Nos . 57 and 96 of Village 
Mundhwa as shown on plan (hereinafter referred to as the “ said Proposed Modifications "). 

Now therefore , in exercise of the power under Section 37 ( 1 A A ) of the said Act, the Government finds, it 
expedient to publish the Notice for the said Proposed Modification thereby inviting suggestions / objections from the 
general public within a period of thirty days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government 
Gazette . Suggestions / Objections shall be forward to the Joint Director of Town Planning, Pune, who is being appointed 
as an Officer to hear suggestions / objections and to complete the modification procedure asmentioned in Section 37 
( 1 A A ) of the said Act. 

Note : - ( A ) The notice and the Plan showing proposed modifications is made available for inspection to the 
general public during office hours on all working days at the following offices : 

(1 ) Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune. 
(2 ) The Commissioner, Pune MunicipalCorporation , Pune . 
(B ) This notification is also available on Govt .web site www.maharashtra.gov.in (area f ). 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. M. PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


, 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह -२ /प्रशासन/ आरआर-३०३ / २०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३ /म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४, पोट - कलम (१) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१८ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट - कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम 
होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 

अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह -२ / प्रशासन/ आरआर-३०३/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६ / ६३ ९ २३ / म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४, पोट - कलम (१) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून सांगली जिल्ह्याच्या, शिराळा तालुक्यातील मौजे येळापूर , तालुका शिराळा 
येथील वाड्यांना चव्हाणवाडी व सय्यदवाडी या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी 
असलेल्या व सांगली जिल्ह्याच्या शिराळा तालुक्यातील चव्हाणवाडी व सय्यदवाडी या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण , स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील . 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 

अनुसूची 
जिल्हा सांगली, तालुका 

शिराळा 

मूळ गट नंबर / सर्व्हे नंबर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


ते 


१६७ , 


ते 


१८० , 


ते 


ने 
ते 


ते 


चव्हाणवाडी 

३१ ३३ , १४६, १५० , १६० 

१७० 

१८३ 

१८८ , १ ९ ० 
ते १ ९ १ , १ ९ ३ २२७ , २३१ २३४ . 
सय्यदवाडी 

२९ , ३० , ३५ ते ४० , ४१ ते ९ ४ , ९ ६ , ९ ८ , ९९ 
येळापूर 

१ ते २८ , ३४, ९ ५ , ९ , १०० ते १४५, १४७ ते १४ ९ , 

१४९ , १५१ ते १५ ९, 
१६८ , १६९ , १८१, १८२, १८ ९ , १ ९ २ , २२८ ते २३० , 

२३० , २३५ २५० . 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे - येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी, खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 

परिशिष्ट - अ 
मौजे येळापूर येथील वाडी वसाहत चव्हाणवाडी व सैय्यदवाडी या स्वतंत्र महसूली गावात रूपांतर करणेबाबत 
अ . क्र . माहितीचा प्रकार 

वाडीचे नवीन महसुली 
गावात रूपांतर झालेले 

गावचे शिल्लक 
गाव 

क्षेत्र 


मूळ गाव 


मूळ येळापूर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


गावाचे नाव 


येळापूर 


चव्हाणवाडी 


सय्यदवाडी 


८०५ 


२ ९ ५ 


१८० 


३३० 


३ 


३११५ 


१०५ ९ 


७५३ 


१३०३ 


गावातील कुटुंबाची संख्या 
गावातील लोकसंख्या 
गावचे क्षेत्र ( हेक्टर आर) 
गावाचा एकूण आकार (रुपये पै .) 


४ 


९ ३७.२६.६८ 


३४७.५०.६८ 


१८४.१५ 


४०५.६१ 


५ 


११७८.६ 


३७ ९ .६ 


२६४ 


५३५ 


गावातील गुंतवणूक 


w 


७ 


गावचे लागवडीलायक क्षेत्र 


८ ९ १.०७ 


३३ ९ .६३ 


१७८.३३ 


३७३.११ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, 

२७, शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


अ . क्र . 


माहितीचा प्रकार 


मूळ गाव 


वाडीचे नवीन महसुली 


मूळ येळापूर 


गावात रूपांतर झालेले 


गावचेशिल्लक 

क्षेत्र 


गाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


८ 


गावचे एकूण 

पडीक क्षेत्र 


-- 


-- 


गायरान जमिनीचे क्षेत्र 


or 


३.३२ 


-- 


-- 


३.३२ 


१० 


गावातील सरकारी जमिनीची माहिती 


-- 


-- 


११ 


वन जमीन 


-- 


-- 


१२ 


गावचे गावठाण 


२.०६ 


-- 


२.०६ 


१३ 


०.०२ 


आहे 


-- 


०.०२ 


स्मशान भूमी/ दफन भूमी 
गावातील सैनिक छावणी 


१४ 


१५ 


सार्वजनिक क्षेत्र 


१२१ ९ 


१२१९ 


१६ 


शाळेचे क्षेत्र 


आहे 


आहे 


आहे 


आहे 


१७ 


सार्वजनिक दवाखान्याचे क्षेत्र 


आहे 


नाही 


नाही 


आहे 


१८ 


गावात पिण्याच्या पाण्याची सोय 


नळ पाणीपुरवठा नळ पाणीपुरवठा 
आहे 

नाही 


नळ पाणीपुरवठा नळ पाणीपुरवठा 
नाही 

आहे 


१ ९ 


ग्रामपंचायत 


२० 


गावचे क्षेत्र व समाविष्ट सर्व्हे नंबर 


१ ते २५० 


१ 


ते 


२८ , 


३४ , 


३१ ते ३३, १४६, २ ९ , ३० , ३५ 
१५० , १६० ते १६७, ते ४० , ४१ ते 
१७० १८० , १८३ ९ ४ , ९ ६ , ९ ८ , 
ते १८८ , १९ ० ते 

९९ 


ते 


९ ५ , ९ ७ , १०० 

१४५ , १४७ 
१४९ , १५१ ते 


ते १४५ , 


ते 


१ ९ १ , १ ९ ३ 


ते 


२२७, 


१५९ , १६८ , 


२३१ 


ते 


२३४ 


१६९ , १८१, 


१८२, १८ ९ , 


१ ९ २ , २२८ ते 
२३०, २३५ ते 


२५० 


आण्णासाहेब चव्हाण , 


अपर जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, १५ फेब्रुवारी २०१८. 


Maharashtra Land Revenue Code , 1966 


Final Notification 


No. RB /ADM /RR - 303/2018. - In exercise of the powers of the State Government under the proviso to 
sub -section ( 1 ) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLIof 1966 ), delegated 
to me by GovernmentNotification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned personswho are going to be affected , as 
required by said sub - section ( 1) of the said Section 4 , 1, Annasaheb Chavan ,AdditionalCollector of Sangli 
District hereby notify the effect from the 15th February 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


6 


Final Draft Notification 


No. RB -2 /ADM /RR -303 /2018. — In exercise of the powers of the State Governmentunder the proviso 
to sub - section (1) of Section 4 of theMaharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to me by Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 , 1, Annasaheb Chavan , the Additional Collector of Sangli District hereby, with effect from 
15th February 2018 constitute the New Village namely Chavanwadi and Sayyadwadi out of original Village 
Yelapur of the Shirala taluka of the Sangli District to be a village to be called Chavanwadi and Sayyadwadi 
in the Shirala taluka of the said district having the limits specified in the schedule hereto appended. 


The residents of the new village Chavanwadi and Sayyadwadi shallhave rightover assigned land of 
the residuary Yelapur village for the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all 
public utility . 


" A right of Way" on the existing roads is available to both the villages (New and residuary ) 


Schedule 
District Sangli , taluka Shirala 

Actual Gat/Survey Nos . Allotted to villages 


Name of Village 


1 


2 


2 


4 


5 


Chavhanwadi 

31 to 33 , 146 , 150 , 160 to 167, 170 to 180 , 183 to 188 , 

190 to 191, 193 to 227 , 231 to 234 . 
Sayyadwadi 

29 , 30 , 35 to 40 , 41 to 94 , 96,98,99 
Yelapur 

1 to 28 , 34 , 95 , 97 , 100 to 145 , 147 to 149 , 151 to 159, 

168 , 169 , 181, 182, 189, 192 , 228 to 230 , 235 to 250 . 
Note : A right of way on the existing roads is available to both the village (new and residuary). The 

residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility. 

Annexure - A 
Information about the Chavanwadi and Sayyadwadi under the Yelapur village in taluka Shirala in 

the Sangli district to be converted in to village 
Sr. No. Factor Original Village New village after Remaining 

conversion of wadi original 
in the village 

village 
3 
Name of Village 

Yelapur Chavanwadi Sayyadwadi Yelapur 
2 No. of families 

805 295 

180 

330 
3 Population as 

3115 1059 

753 

1303 
ascertained by the Tahsildar 
4 Area (Hectare Are ) 

937.26.6 347.50.68 

148.15 

405.61 
5 Assessment 

1178.6 379.6 

264 

535 
6 Cultivable Area 

891.07 339.63 

178.33 

373.11 
7 Uncultivable Area 

0 
8 Unassessed Unoccupied 

0 
Govt. Land . 
Area of grazing lands i.e. 3.32 

3.32 
Gurecharan 
10 Forests 
11 Gaothan area 2.06 

2.06 
12 Burial Ground 

No No 

No 


1 

1 


o 


O 
O 


OO 


o 


O 


9 


o 


0 


o 


o 


O 


o 


o 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


Annexure- A - contd . 

Original Village 


Sr. No. 


Factor 


New village after 
conversion of wadi 

in the village 


Remaining 

original 
village 


1 


2 


3 


4 


5 


13 


No 


No 


No 
Yes 


14 


Yes 


Yes 


Yes 


15 


Yes 


Yes 


Yes 


Yes 


16 


Yes 


Yes 


Yes 


Threshing Floor 
Public Roads 
Public Schools 
Public Dispensary 
Drinking Water 
( Available or Not ) 
Village Panchayat 
Actual GatNos./Survey Nos . 
alloted to the villages . 


Yes 
Yes 


17 


Yes 


Yes 


Yes 


18 


Yes 


No 


No 


19 


1 to 250 


31 to 33 , 146 , 
150 , 160 to 167 , 
170 to 180 , 183 
to 188, 190 to 
191 , 193 to 227 , 
231 to 234 


29 , 30 , 35 
to 40 , 41 to 
94, 96 , 98 , 
99 


Yes 
1 to 28 , 34, 
95, 97 , 100 
to 145 , 147 
to 149 , 151 
to159, 168, 
169 , 181, 
182, 189 , 
192, 228 to 
230 , 235 to 
250 


ANNASAHEB CHAVAN , 
Additional Collector, Sangli. 


Sangli, 15th February 2018 . 


- 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मह -२/ प्रशासन/ आरआर -४२८ / २०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३९ २३/म -६, दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४, पोट - कलम (१) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी , सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक 
१६ मार्च २०१८ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट- कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम 
होणेचा संभव असलेल्या सर्वव्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देणेत येत आहे की , मी, उक्त मसुदा 
दिनांक १५ एप्रिल २०१८ नंतर विचारात घेईन. 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन . 

प्रारूप अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह-२ / प्रशासन/ आरआर-४२८/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३/म-६, दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ , 

पोट - कलम ( १) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक १६ मार्च २०१८ पासून सांगली जिल्ह्याच्या, मिरज तालुक्यातील मौजे कुपवाड , तालुका मिरज येथील 
वाड्यांना कुपवाड-२, कुपवाड -१ या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या 
व सांगली जिल्ह्याच्या मिरज तालुक्यातील कुपवाड-२ , कुपवाड-१ या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण, स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील. 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची 
जिल्हा सांगली , तालुका मिरज 

मूळ गट नंबर / सर्वे नंबर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


कुपवाड-२ 


४ ९ 


ते 


३२८ 


१ ते ४८ , ३२ ९ 


ते 


कुपवाड -१ 

५० ९ 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे - येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी, खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 

परिशिष्ट - अ 
मौजे कुपवाड येथील वाडी वसाहत कुपवाड -२ , कुपवाड -१ या स्वतंत्र महसुली गावात रूपांतर करणेबाबत 
माहितीचा प्रकार 

वाडीचे नवीन महसुली 
गावात रूपांतर झालेले शिल्लक राहिलेले 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


मूळ गाव 


मूळ गावचे 


गाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


गावाचे नाव 


कुपवाड 


कुपवाड-२ 


कुपवाड-१ 


१७८८३ 


९९ ३० 


७ ९ ५३ 


७१५३२ 


३ ९ ७२३ 


३१८० ९ 


२ 
३ 
४ 

५ 


५० ९ 


२८० 


२२ ९ 


१ ९ ७७.६३.६० 


१०६२.२७.४२ 


९ १५.३६.१८ 


गावातील कुटुंबाची संख्या 
गावातील लोकसंख्या 
एकूण गट नंबर, सर्व्हे नंबर / वार्ड नंबर 
क्षेत्र ( हेक्टर आर ) 
आकार ( रुपये पै .) 
लागवडीलायक क्षेत्र 
बिगर लागवडी लायक क्षेत्र 
बिनआकारी सरकारी जमीन 


w 


५१३७.६२ 


२७४०.७८ 


२३९ ६.८४ 


७ 


१३० ९.९ ४.६० 


४१०.१०.६० 


८ ९९ .८४ 


८ 


४०७.५७ 


२५२.४० 


१५५.१७ 


९ 


४.६६ 


४.६६ 


or 


गायरान जमिनीचे क्षेत्र 


१ ९ .३४ 


१ ९ .३४ 


१० 


वन क्षेत्र 


-- 


११ 


गावठाण क्षेत्र 


-- 


-- 


-- 


१२ 


-- 


स्मशान भूमी/ दफन भूमी 
खळ्याची जमीन 


१३ 


-- 


१४ 


सार्वजनिक रस्ते 


३७.३२ 


१८.६६ 


१८.६६ 


१५ 


सार्वजनिक शाळा 


१६ 


सार्वजनिक दवाखाने 


-- 


-- 


१७ 


गावात पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे /नाही 


-- 


-- 


१८ 


ग्रामपंचायत 


सांगली- मिरज - कुपवाड महानगरपालिका 

४ ९ ते ३२८ 


१ ९ 


१ 


ते 


५० ९ 


१ ते ४८ , 


३२९ 


ते 


गावांना प्रत्यक्षात दिलेले गट नंबर/ 
सर्वे नंबर 


५० ९ 


आण्णासाहेब चव्हाण , 
अपर जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, १६ मार्च २०१८ . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


Maharashtra Land Revenue Code, 1966 


Notification 


No. RB- 2 /ADM /RR - 428 /2018. — In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub -section (1) of Section 4 of theMaharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to meby Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned personswho are going to be affected , as 
required by said sub - section ( 1) of the said Section 4 , 1, Annasaheb Chavan ,Additional Collector of Sangli 
District hereby notify the effect from the 16th March 2018 and by this , the notice is issued that, I am going 
to consider that draft after dated 15th April 2018 . 


I ll consider all the objections and suggesstions , which will received to me before the prescribed date . 


Draft Notification 


No. RB -2 / ADM /RR -428 /2018. — In exercise of the powers of the State Governmentunder the proviso 
to sub - section ( 1) of Section 4 of theMaharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to me by Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M - 6 , dated 
1st July 1976 , I, Annasaheb Chavan , the Additional Collector of Sangli District hereby , with effect from 
16th March 2018 constitute the New Village namely Kupwad - 2 ,Kupwad - 1 out of original Village Kupwad of 
the Miraj taluka of the Sangli District to be a village to be called Kupwad - 2 , Kupwad - 1 in the Miraj taluka of 
the said district having the limits specified in the schedule hereto appended . 


The residents of the new village Kupwad -2 , Kupwad - 1 shall have right over assigned land of the 
residuary Kupwad village for the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all 
public utility . 


" A right of Way " on the existing roads is available to both the villages (New and residuary ) 


Schedule 
District Sangli , taluka Miraj 

Actual Gat/Survey Nos. Allotted to villages 


Name of Village 


1 


2 


Kupwad - 2 

49 to 328 
Kupwad - 1 

1 to 48 , 329 to 509 
Note : A right of way on the existing roads is available to both the village (new and residuary). The 

residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility. 

Annexure - A 
Information about the Kupwad under the Kupwad - 2, Kupwad - 1 villages in taluka Miraj in the 

Sangli district to be converted in to village 
Sr. No. Factor Original Village New village after Remaining 

conversion of wadi original 
in the village 

village 
3 
Name of village 

Kupwad Kupwad - 2 

Kupwad- 1 
2 No. of families 

17883 9930 

7953 
3 Population as ascertained 

71532 39723 

31809 
by the Tahasildar 
4 Total Survery Nos. Pardi Nos . etc. 509 

280 

229 
Area (Hectare Are ) 

1977.63.60 1062.27.42 

915.36.18 
6 Assessment 

5137.62 2740.78 

2396.84 
Cultivable Area 

1309.94.60 410.10.60 

899.84 
8 Uncultivable Area 

407.57 252.4 

155.17 


2 


4 


5 


1 
1 


LO 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


or 


Annexure- A - contd . 

Original Village 


Sr. No. 


Factor 


New village after 
conversion of wadi 

in the village 


Remaining 
original 
village 


1 


2 


3 


4 


5 


9 


4.66 


4.66 


9 


19.34 


19.34 


-- 


-- 


10 
11 
12 
13 


।। 


- 


। 
। 


।।। 


-- 


Unassessed Unoccupied 
Govt. Lands. 
Area of grazing lands i.e. 
Gurecharan 
Forests 
Gaothan area 
Burial Ground 
Threshing Floor 
Public Roads 
Public Schools 
Public Dispensary 
Drinking Water (Available or Not) 
Village Panchayat 
Actual Gat Nos./Survey Nos . 
alloted to the villages . 


-- 


14 


37.32 


18.66 


18.66 


-- 


15 
16 
17 
18 


-- 


19 


Sangli-Miraj -Kupwad Municipal Corporation 
1 to 509 49 to328 

1 to 48, 329 to 
509. 


, 


ANNASAHEB CHAVAN , 
Additional Collector, Sangli. 


Sangli, 16th March 2018 . 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १ ९ ६६ 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मह-२/ प्रशासन/ आरआर-४२ ९/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९ २३ / म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) यांच्या कलम ४, पोट - कलम (१) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (१ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक 
१६ मार्च २०१८ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट -कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम 
होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देणेत येत आहे की , मी , उक्त मसुदा 
दिनांक १५ एप्रिल २०१८ नंतर विचारात घेईन . 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन . 

प्रारूप अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह -२/ प्रशासन/ आरआर-४२ ९ / २०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६ / ६३९ २३/ म-६, दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४, पोट - कलम ( १) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक १६ मार्च २०१८ पासून सांगली जिल्ह्याच्या , मिरज तालुक्यातील मिरज , तालुका मिरज येथील वाड्यांना 
मिरज वखारभाग, मिरज शिवाजीनगर , मिरज या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी 
असलेल्या व सांगली जिल्ह्याच्या मिरज तालुक्यातील मिरज वखारभाग, मिरज शिवाजीनगर, मिरज या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर 
करीत आहे. 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण, स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील . 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची 


जिल्हा सांगली, तालुका 

मिरज 


गावाचे नाव 


मूळ गट नंबर/ सर्व्हे नंबर 


१ 


२ 


मिरज वखारभाग 


३१२ 


ते 
ते 


३१७ , ३४२ 


३५५ , ४०१ 


ते 


ते 
ते 


ते 
ते 


४०३, ४१४ ६ ९ ७ , 
७४६ , ७५९ ते ७६० , 


७११ 


७१२ , 


७१६ 


७४२ , ७४५ 


७६ ९ , ७७० , ९८३ 

ते 


९ ८४ . 


ते 


ते 


ते 


ते 


मिरज शिवाजीनगर 

११४ ते १५, २४ २६, ३ ९ ८१, ६ ९ ८ 

७१० , ७१३ ते 
७१५, ७४३ ते ७४४,७४७ ते ७५८ , ७६१ ते ७६८ , ७७१ ते 

९ ७५ , ९ ७७ , ९ ७८ , ९ ८५, ९ ८७. 
मिरज 

१ ते १३, १६ ते २३, २७ ते ३८ , ८२ ते ३११, ३१८ ३४१, 

३५६ ४०० , ४०४ ४१३, ९ ७६, ९ ७९ ते ९ ८२ . 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे- येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी , खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील, 

परिशिष्ट - अ 


ते 


ते 


मौजे मिरज येथील वाडी वसाहत मिरज वखारभाग, मिरज शिवाजीनगर , मिरज 

या स्वतंत्र महसुली गावात रूपांतर करणेबाबत 
माहितीचा प्रकार 

वाडीचे नवीन महसुली 
गावात रूपांतर झालेले 


अ . क्र . 


मूळ गाव 


मूळ गावचे 


शिल्लक राहिलेले 

क्षेत्र 


गाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


गावाचे नाव 


मिरज 


मिरज वखारभाग 


मिरज शिवाजीनगर 


मिरज 


२ 


गावातील कुटुंब संख्या 


४०८१९ 


५७२६ 


१७४१२ 


१७६८१ 


بيه 


गावातील लोकसंख्या 


१६३२७९ 


२२ ९ ०४ 


६ ९ ६५० 


७०७२५ 


४ 


एकूण गट नंबर , 


९ ८७ 


३३५ 


३५१ 


३०१ 


सर्व्हे नंबर / वाडी नंबर . 


५ 


क्षेत्र (हेक्टर आर) 


०.०००० 


१४८५.९ ४.२५ 


१७९६.९ ३.४५ 


१०५३.७४.७४ 


६ 


आकार ( रुपये पै.) 


२६५४८.० ९ ०० 


१२ ९ ४४.१८०० 


६३९९.९ ५०० 


७२०३.९ ६०० 


७ 


लागवडीलायक क्षेत्र 


२ ९ २ ९.५८.९ २ 


१४४७.८५०० 


४६७.९०.९ २ 


१०१३.८३०० 


८ 


बिगर लागवडीलायक क्षेत्र 


७५२.८०.२५ 


२५/ ०५/ ३९ 


६७४.७ ९ .२६ 


३८.९ ५.७४ 


or 


बिनआकारी सरकारी जमीन 


१२६.६६.८ ९ 


११ ९ .७००० 


०.०००० 


६.९ ६.८ ९ 


१० 


गायरान जमिनीचे क्षेत्र 


१.७७.९ २ 


०.०००० 


१.७७.९ २ 


0.0000 


१० 


वन क्षेत्र 


११ 


गावठाण क्षेत्र 


१८२.३१ 


. 


१८२.३१ 


१२ 


१०.०२ 


-- 


-- 


१०.०२ 


स्मशान भूमी/ दफन भूमी 
खळ्याची जमीन 


१३ 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


१४ 


सार्वजनिक रस्ते 


९ १.८६ 


३०.६२ 


३०.६२ 


३०.६२ 


१५ 


सार्वजनिक शाळा 


आहे 


आहे 


आहे 


आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


११ 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


अ . क्र . 


माहितीचा प्रकार 


मूळ गाव 


वाडीचे नवीन महसुली 
गावात रूपांतर झालेले गाव 


मूळ गावचे 


शिल्लक क्षेत्र 


१ 


سه 


४ 


५ 


१६ 


सार्वजनिक दवाखाने 


आहे 


नाही 


नाही 


आहे 


१७ 


आहे 


आहे 


आहे 


आहे 


गावात पिण्याच्या पाण्याची सोय 
आहे/ नाही. 


१८ 


१ ९ 


ग्रामपंचायत 
गावांना प्रत्यक्षात दिलेले गट नंबर/ 
सर्व्हे नंबर . 


१ ते ९ ८७ 


ते 


ते 


ते 


३८ , ८२ ते 


ते 


ते 


सांगली- मिरज - कुपवाड महानगरपालिका 
३१२ ते ३१७, ३४२ ते 

१४ ते १५ , २४ 

२६, १ ते 

१३, १६ २३ , 
३५५ , ४०१ ते 

४०३, 

३ ९ ते ८१, ६९ ८ ते ७१० , २७ 
४१४ ते ६ ९ ७, ७११ ते ७१३ 

७१५ , ७४३ ते 

३११, ३१८ ३४१, 
७१२ , ७१६ ७४२ , ७४४ , ७४७ ते ७५८ , ३५६ ते ४०० , ४०४ 
७४५ ७४६ , ७५९ ते ७६१ ७६८ , ७७१ ते 

ते ४१३ , ९ ७६ . 
७६० , ७६ ९ , ७७० , ९ ७५ , ९ ७७, ९ ७८ , ९ ८५, ९ ७९ ते ९ ८२. 
९ ८३ ते ९ ८४. 

९ ८७. 


ते 


ते 


ते 


आण्णासाहेब चव्हाण , 
अपर जिल्हाधिकारी, सांगली . 


सांगली, १६ मार्च २०१८ . 


Maharashtra Land Revenue Code , 1966 


Notification 


No. RB /ADM /RR - 429 / 2018. — In exercise of the powers of the State Government under the proviso to 
sub -section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLIof 1966 ), delegated 
to me by Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 1st 
July 1976 and after previous publication for all the concerned persons who are going to be affected , as 
required by said sub - section (4 ) of the said Section 4 , 1, Annasaheb Chavan , Additional Collector of Sangli 
District hereby notify the effect from the 16th March 2018 and by this, the notice is issued that, I am going 
to consider that draft after dated 15th April 2018 . 


- 


I ll consider all the objections and suggesstions , which will received to mebefore the prescribed date . 


Draft Notification 


- 


No. RB -2 /ADM /RR -429/2018. — In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub -section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to me by the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 / M -6 , dated 
1st July 1976 , I, Annasaheb Chavan , Additional Collector of Sangli District hereby, with effect from 
16th March 2018 constitute the New Village namely Miraj Vakharbhag ,Miraj Shivajinagar,Miraj out of original 
Village Miraj of the Miraj taluka of the Sangli District to be a village to be called Miraj Vakharbhag, Miraj 
Shivajinagar, Miraj in the Miraj taluka of the said district having the limits specified in the schedule hereto 
appended. 


The residents of the new village Miraj Vakharbhag , Miraj Shivajinagar, Miraj shall have right over 
assigned land of the residuary Miraj village for the purpose of grazing land , cremation ground and threshing 
floor for all public utility . 


" A rightofWay " on the existing roads is available to both the villages (New and residuary ) 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १ ९ ४० 


Schedule 


Name of Village 


Miraj Vakharbhag 


District Sangli , taluka Miraj 
ActualGat/Survey Nos . Allotted to village 

2 
312 to 317 , 342 to 355 , 401 to 403, 414 to 
697 , 711 to 712 , 716 to 742, 745 to 746 , 
759 to 760, 769, 770, 983 to 984. 
114 to 15 , 24 to 26 , 39 to 81, 698 to 710 , 
713 to 715 , 743 to 744 , 747 to 758 , 761 to 
768 , 771 to 975 , 977 , 978 , 985 , 987 . 
1 to 13 , 16 to 23 , 27 to 38 , 82 to 311, 318 to 
341, 356 to 400 , 404 to 413 , 976 , 979 to 
982 . 


Miraj Shivajinagar 


Miraj 


Note : 


A right ofway on the existing roads is available to both the village (new and residuary ) . The 
residents of the new village shallhave a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility. 


Annexure - A 


4 


5 


1 


Information about the Miraj under the Miraj Vakharbhag , Miraj Shivajinagar, Miraj villages in 

taluka Miraj in the Sangli district to be converted in to village 
Sr. Factors Original Village New village after 

Remaining 
No. 

convertion of wadis 

original 
in the village 

village 
2 

3 
Name of village 

Miraj Miraj Miraj 

Miraj 

Vakharbhag Shivajinagar 
2 No. of families 

40819 5726 17412 

17681 
3 Population as ascertained 163279 

22904 69650 

70725 
by the Tahasildar. 
Total Survey Nos . 

987 335 351 

301 
Pardi Nos , etc. 
Area (Hectare Are ) 

0.0000 

1485.94.25 1796.93.45 1053.74.74 
6 Assessment 

26548.0900 12944. 1800 6399.9500 7203.9600 
7 Cultivable Area 

2929.58.92 1447.8500 467.90.92 1013.8300 


4 . 


5 


752.80.25 


25/05/39 


674.79.26 


38.95.74 


8 

9 


Uncultivable Area 
Unassessed Unocupied 
Govt. Lands . 


126.66.89 


119.7000 


0.0000 


6.96.89 


1.77.92 


0.0000 


1.77.92 


0.0000 


9 Area of grazing lands i.e. 

Gurecharan 


10 


Forests 


11 


Gaothan area 


182.31 


0 


182.31 


o 


12 


10.02 


10.02 


13 


BurialGround 
Threshing Floor 
Public Roads 


No 


No 


No 


No 
30.62 


14 


91.86 


30.62 


30.62 


15 


Public Schools 


Yes 


Yes 


Yes 


Yes 


16 


Public Dispensary 


Yes 


No 


No 


Yes 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१३ 


Annexure- A --contd . 


Factor 


Sr. 
No. 


Original Village 


New village after 
conversion of wadi 

in the village 


Remaining 

original 
village 


1 


2 


3 


4 


5 


17 


18 


19 


, 


Drinking Water 

Yes Yes Yes 

Yes 
(Available or Not) 
Village Panchayat 

Sangli- Miraj -Kupwad Municipal Corporation 
Actual Gat Nos./Survey Nos . 1 to 987 312 to 317 , 342 14 to 15 , 24 to 1 to 13, 16 to 23, 
alloted to the villages. 

to 355,401 to 26 , 39 to 81, 27 to 38, 82 to 
403,414 to 697 , 698 to 710 , 713 311,318 to 341 , 
711 to712, 716 to715 , 743 to 356 to 400 , 404 
to742 , 745 to 744 , 747 to758, to 413,976, 979 
746, 759 to 760 , 761 to 768,771 to 982 . 
769 , 770 , 983 to to 975, 977 , 978, 
984 . 

985 , 987 . 


- 


ANNASAHEB CHAVAN , 
Additional Collector, Sangli . 


Sangli , 16th March 2018. 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १ ९ ६६ 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मह -२/ प्रशासन/ आरआर-४३० / २०१८.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३९ २३/म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) यांच्या कलम ४, पोट- कलम ( १) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक 
१६ मार्च २०१८ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट - कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम 
होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देणेत येत आहे की , मी, उक्त मसुदा 
दिनांक १५ एप्रिल २०१८ नंतर विचारात घेईन . 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील , त्या मी विचारात घेईन. 

प्रारूप अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह -२/प्रशासन/ आरआर-४३० / २०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३/म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ (सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट - कलम (१) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी, आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक १६ मार्च २०१८ पासून सांगली जिल्ह्याच्या, मिरज तालुक्यातील सांगली, तालुका मिरज येथील वाड्यांना 
संजयनगर , विश्रामबाग , गावभाग या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या 
व सांगली जिल्ह्याच्या मिरज तालुक्यातील संजयनगर , विश्रामबाग, गावभाग या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण, स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील. 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील. 

अनुसूची 
जिल्हा सांगली, तालुका मिरज 

मूळ गट नंबर / सर्व्हे नंबर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


संजयनगर 


२४ ते ९ ० , ९ ४, ९ ५ , १२५ ते १८ ९, १९ ६ ते २१८ , २२१, 
२२७ २३१ , २३६ २४६, २६४ ते २७१ , २७४ , २८६, 
२८७, २ ९ ० २ ९ ७ , ५७५ ५८२, ६०३ ते ६०७. 


ते 


ते 


ते 


ते 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची-- चालू 


विश्रामबाग 


ते 


ते 


ते 


ते 


गावभाग 


१ ९ ० १ ९ ५, २१ ९ , २२० , २२२ ते २२६, २४७ 

२६३ , 
२ ९ ८ ते ३२७ , ३४४,३४५ , ३४८ ते ३५१, ३५३ ते ३६८, 
३७५ ३८७, ३ ९ ० ३ ९ ४ , ५८३ ते ५८६. 

२३, ९ १ ते ९ ३, ९ ६ ते ९९, १०१ , १०४ , १०५, ११३ ते 
१२४ , २३२ ते २३५, २७२ २७३, २७५ ते २८५, २८८ ते 
२८ ९ , ३२८ ३४३, ३४६ ३४७, ३५२, ३६ ९ ३७४ , 
३८८ , ३८ ९ , ३ ९ ५ ५७४ , ५८७ ६०२ , ६०८ ६१० 


१ 


ते 


ते 
ते 


ते 


ते 


ते 


ते 


ते 


गावठाण . 


टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे - येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 

स्मशानभूमी, खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 


परिशिष्ट - अ 


मौजे सांगली येथील वाडी वसाहत संजयनगर , विश्रामबाग व गावभाग या स्वतंत्र महसुली गावात रूपांतर करणेबाबत 


अ . क्र . 


माहितीचा प्रकार 


मूळ गाव 


वाडीचे नवीन महसुली गावात 

रूपांतर झालेले गाव 


मूळ गावचे 


शिल्लक क्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ 


गावाचे नाव 


सांगली 


संजयनगर 


विश्रामबाग 


गावभाग 


६७०५० 


१४८८३ 


१३७४८ 


३ ९ ०३९ 


२ 

३ 


गावातील कुटुंब संख्या 
गावातील लोकसंख्या 


२६८२०५ 


५ ९ ५३३ 


५२५ ९ ३ 


१५६०७ ९ 


४ 


एकूण गट नंबर , 


८४६ 


२७८ 


१६७ 


४०१ 


सर्व्हे नंबर / वॉर्ड नंबर . 


क्षेत्र (हेक्टर आर ) 


२४२१.०४ ९ ४ 


८२३.६ ९ ०५ 


५६६.७५६३ 


११३०.६०२३ 


५ 

६ 


आकार ( रुपये पै. ) 


२५ ९ २४.२ ९ 


८६१६.४८ 


३६७७.२९ 


१३६३०.५२ 


७ 


लागवडीलायक क्षेत्र 


२१८५.६६८५ 


७३ ९ .५७ 


३७७.८०४८ 


१०६८.२ ९ ३७ 


८ 


बिगर लागवडीलायक क्षेत्र 


२३५.३८० ९ 


८४.१२०५ 


८८.९ ५१५ 


६२.३०८ ९ 


बिनआकारी सरकारी जमीन 


or 


० 


. 


१० 


गायरान जमिनीचे क्षेत्र 


१० 


वन क्षेत्र 


0 


. 


० 


११ 


गावठाण क्षेत्र 


१ ९ ५.१ 


० 


o 


१ ९ ५.१ 


१२ 


स्मशान भूमी/ दफन भूमी 


५ 


२ 


० 


३ 


१३ 


खळ्याची जमीन 


१४ 


सार्वजनिक रस्ते 


४२.८४ 


१०.१४ 


११.६० 


२१.१० 


१५ 


सार्वजनिक शाळा 


२५ 


५ 


६ 


१४ 


१६ 


सार्वजनिक दवाखाने 


२ 


. 


२ 


१७ 


होय 


होय 


होय 


होय 


गावात पिण्याच्या पाण्याची सोय 
आहे / नाही. 


१८ 


ग्रामपंचायत 


सांगली-मिरज - कुपवाड शहर महानगरपालिका 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१५ 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


अ . क्र . 


माहितीचा प्रकार 


मूळ गाव 


वाडीचे नवीन महसुली 
गावात रूपांतर झालेले गाव 


मूळ गावचे 


शिल्लक क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ ९ 


१ ते ६१० 


ते 


ते 


१ 


गावांना प्रत्यक्षात दिलेले गट नंबर / 
सर्व्हे नंबर . 


ते 


ते 


ते 


ते 


२४ ९ ० , ९ ४ , ९ ५, 
१२५ 

ते 

१८ ९ , १ ९ ६ 
२१८ , २२१, २२७ ते 
२३१, २३६ ते २४६, 
२६४ २७१, २७४ , 
२८६, २८७, २ ९ ० ते 


ते 


ते 


ते 


१ ९ ० १ ९ ५ , २१ ९ , 

ते २३ , ९ १ ते ९ ३, 
२२० , २२२ २२६ , ९ ६ ते ९९ , १०१, १०४ , 
२४७ २६३, २ ९ ८ १०५ , ११३ 

१२४ , 
ते ३२७, ३४४ , ३४५, २३२ ते २३५, २७२ ते 
३४८ ३५१ , ३५३ २७३, २७५ 

२८५, 
ते ३६८ , ३७५ ३८७, २८८ ते २८ ९ , ३२८ ते 
३ ९ ० ३ ९ ४, ५८३ ते ३४३, ३४६ ३४७ , 
५८६. 

३५२ , ३६ ९ ३७४, 
३८८ , ३८ ९ , ३ ९ ५ ते 
५७४, ५८७ ते ६०२ , 


ते 


२ ९ ७ , ५७५ 


ते 


५८२ , 


ते 


ते 
ते 


६०३ ते 


६०७. 


६०८ 


ते 


६१० गावठाण. 


आण्णासाहेब चव्हाण , 


अपर जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, १६ मार्च २०१८ . 


Maharashtra Land Revenue Code , 1966 


Notification 


No. RB/ ADM /RR -430 /2018. - In exercise of the powers of the State Government under the proviso to 
sub -section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to mebyGovernmentNotification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 1st 
July 1976 and after previous publication for all the concerned persons who are going to be affected , as 
required by said sub -section (1) of the said Section 4 , 1,Annasaheb Chavan ,AdditionalCollector of Sangli 
District hereby notify the effect from the 16th March 2018 and by this , the notice is issued that, I am going 
to consider that draft after dated 15th April 2018 . 


- 


I ll consider all the objections and suggesstions , which will received to me before the prescribed date . 


Draft Notification 


No. RB- 2 /ADM /RR - 430 / 2018. — In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub - section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to meby Government Notification , Revenue and Forests Department,No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 1st 
July 1976 , I, Annasaheb Chavan , the Additional Collector of Sangli District hereby, with effect from 
16th March 2018 constitute the New Villages namely Sanjaynagar, Vishrambag, Gavbhag out of original 
Village Sangli of the Miraj taluka of the Sangli District to be a village to be called Sanjaynagar, Vishrambag , 
Gavbhag in the Miraj taluka of the said districthaving the limits specified in the schedule hereto appended. 


The residents of the new village Sanjaynagar, Vishrambag , Gavbhag shallhave right over assigned 
land of the residuary Sangli village for the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for 
all public utility . 


" A rightof Way " on the existing roads is available to both the villages (New and residuary ) 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १ ९ ४० 


Schedule 


District Sangli , taluka Miraj 

Actual Gat/ Survey Nos . Allotted to village 


Name of Village 


1 


2 


Sanjaynagar 

24 to 90 , 94 , 95 , 125 to 189, 196 to 218 , 
221, 227 to 231, 236 to 246 , 264 to 271, 
274 , 286 , 287 , 290 to 297,575 to 582 , 

604 to 607 . 
Vishrambag 

190 to 195 , 219 , 220 , 222 to 226 , 247 to 
263, 298 to 327 , 344, 345 , 348 to 351, 353 

to 368 , 375 to 387 , 390 to 394 , 583 to 586 . 
Gavbhag 

1 to 23 , 91 to 93 , 96 to 99 , 101, 104, 105 , 
113 to 124 , 232 to 235 , 272 , 273, 275 to 
285 , 288 to 289, 328 to 343 , 346 to 347 , 352 
369 to 374 , 388 , 389, 395 to 574 , 587 to 

602, 608 to 610 . 
Note : A right ofway on the existing roads is available to both the villages (new and residuary ). The 

residents of the new villages shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility . 

Annexure - A 
Information about the Sangli under the Sanjaynagar, Vishrambag , Gavbhag villages in 

taluka Miraj in the Sangli district to be converted into village 
Sr. Factors Original Village New village after 

Remaining 
No. 

conversion of wadis 

original 
in the village 

village 
2 

3 
Name of village 

Sangli Sanjaynagar Vishrambag Gavbhag 
2 No. of families 

67050 14883 

13748 

39039 
Population as ascertained 268205 

59533 52593 

156079 
by the Tahasildar. 
4 . Total Survery Nos . 

846 278 

167 

401 
Pardi Nos , etc. 
5 Area (Hectare Are ) 

2421.0494 823.6905 

566.7563 1130.6023 
6 Assessment 

25924.2900 8616.4800 3677.2900 13630.5200 
7 Cultivable Area 

2185.6685 739.5700 

377.8048 

1068.2937 
Uncultivable Area 325.3809 84.1205 

88.9515 

62.3089 
(a ) Unassessed Unoccupied 0 

0 
Govt. Lands. 
9 Area of grazing lands i.e. 

0 0 

0 
Gurecharan 
10 Forests 


4 


5 


1 


3 


8 

9 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


11 


Gaothan area 


195.1 


0 


0 
0 

0 


195.1 


12 


5 


2 


3 


BurialGround 
Threshing Floor 
Public Roads 


13 


o 


0 


0 


0 


14 


42.84 


10.14 


11.6 


21.1 


15 


Public Schools 


25 


5 


6 


14 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१७ 


Annexure- A --contd . 


Factor 


Sr. 
No. 


Original Village 


New village after 
conversion of wadi 

in the village 


Remaining 
original 
village 


1 


2 


3 


4 


5 


16 


2 


0 


0 


2 


17 


Public Dispensary 
Drinking Water 
(Available or not) 


Yes 


Yes 


Yes 


Yes 


18 


19 


Village Panchayat 
ActualGat Nos./Survey Nos . 
alloted to the villages . 


- 


, 


- 


- 


Sangli-Miraj-Kupwad City MunicipalCorporation 
1 to 610 24 to 90 , 94, 95 , 190 to 195 , 219 , 1 to 23, 91 to 93, 

125 to 189 , 196 220 , 222 to 226, 96 to99, 101, 
to218, 221, 227 247 to 263, 298 104, 105, 113 to 
to 231, 236 to 246 to 327 , 344,345 , 124, 232 to 235 , 
264 to 271, 274, 348 to 351, 353 272 , 273, 275 to 
286, 287 , 290 to to 368 , 375 to 285 , 288 to 289, 
297,575 to 582, 387 , 390 to 394, 328 to 343, 346 
604 to 607. 583 to586. to 347 , 352 , 369 

to 374, 388, 389 , 
395 to 574,587 to 
602,608 to 610 . 


- 


, 


, 


ANNASAHEB CHAVAN , 
Additional Collector, Sangli. 


Sangli, 16th March 2018 . 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ 


प्रारूप अधिसूचना 


- 


क्रमांक मह -२/ प्रशासन/ आरआर-४३१/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३ / म-६, दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४, पोट - कलम (१) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक 
१६ मार्च २०१८ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट -कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम 
होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देणेत येत आहे की , मी , उक्त मसुदा 
दिनांक १५ एप्रिल २०१८ नंतर विचारात घेईन . 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन , 

प्रारूप अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह-२ /प्रशासन/ आरआर-४३१/२०१८.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३९ २३/ म -६, दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ (सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट - कलम (१) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण , अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक १६ मार्च २०१८ पासून सांगली जिल्ह्याच्या, खानापूर - विटा तालुक्यातील विटा , तालुका खानापूर -विटा 
येथील वाड्यांना विटा पूर्व या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सांगली 
जिल्ह्याच्या खानापूर- विटा तालुक्यातील विटा पूर्व या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण , स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील . 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची 
जिल्हा सांगली, तालुका खानापूर -विटा 

मूळ गट नंबर / सर्व्हे नंबर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


ते 


ते 


१ 


ते 


. 


विटा पूर्व 

३८५ ते ४४७ , ४५० ते ८१६, ८१९ 

ते ८४८ , ८५० 

८८४, 

८८६ ९ ८४, १०५७ , १०६० , १०६१. 
विटा पश्चिम 

३८४, ४४८ , ४४९ , ८१७, ८१८ , ८४९ , ८८५, ९ ८५ ते 

१०५६, १०५८ , १०५९, १०६२ ते १०६५ व मूळ गावठाण . 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे- येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी , खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 

परिशिष्ट - अ 
मौजे विटा येथील वाडी वसाहत विटा पूर्व या स्वतंत्र महसुली गावात रूपांतर करणेबाबत 
अ . क्र . माहितीचा प्रकार 

वाडीचे नवीन महसुली 
गावात रूपांतर झालेले शिल्लक राहिलेले 

क्षेत्र 


मूळ गाव 


मूळ गावचे 


गाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


गावाचे नाव 


विटा 


विटा पूर्व 


विटा पश्चिम 


१०२७० 


४६४० 


५६३० 


२ 

३ 


४८२८ ९ 


२११४४ 


२७१४५ 


४ 


१०७४ 


५ ९ ७ 


४७७ 


५ 


५५१२.३६ 


२८५६ 


२६५६.३६ 


६ 


गावातील कुटुंबाची संख्या 
गावातील लोकसंख्या 
एकूण गट नंबर, सर्व्हे नंबर/ वार्ड नंबर 
क्षेत्र ( हेक्टर आर ) 
आकार ( रुपये पै .) 
लागवडीलायक क्षेत्र 
बिगर लागवडी लायक क्षेत्र 
बिनआकारी सरकारी जमीन 
गायरान जमिनीचे क्षेत्र 


१४८४६ 


६७६३ 


८०८३ 


७ 


५०४२.१८ 


२५३१.०० 


२५११.१८ 


८ 


४७०.१८ 


३२५ 
नाही 


१४५.१८ 
होय 


or 


होय 
होय 


or 


होय 


नाही 
नाही 


१० 


वन क्षेत्र 


२५७.४०.५१ 


११ 


३१.० ९ 
होय 


२५७.४०.५१ 
नाही 
होय 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


गावठाण क्षेत्र 
स्मशान भूमी / दफन भूमी 
खळ्याची जमीन 
सार्वजनिक रस्ते 
सार्वजनिक शाळा 
सार्वजनिक दवाखाने 
गावात पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे/ नाही 
ग्रामपंचायत 
गावांना प्रत्यक्षात दिलेले गट नंबर / 
सर्व्हे नंबर 


होय 
होय 
होय 
होय 
होय 
नगरपरिषद 


१६ 


१७ 


३१.० ९ 
होय 
होय 
होय 
होय 
होय 
होय 
नगरपरिषद 
१ ते ३८४ , ४४८ , 
४४ ९ , ८१७, ८१८ , 
८४ ९ , ८८५, ९ ८५ 
ते १०५६, १०५८ , 
१०५९ , १०६२ ते 
१०६५ व 
मूळ गावठाण. 


नाही 
होय 
होय 
होय 
होय 
नगरपरिषद 
३८५ ते ४४७ 
४५० ८१६ , 
८१९ ८४८ , 
८५० ते ८८४ , 
८८६ ९ ८४ , 
१०५७, १०६० , 
१०६१. 


१८ 


१ ९ 


१ ते १०६५ 


ते 
ते 


ते 


आण्णासाहेब चव्हाण, 
अपर जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली , १६ मार्च २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१ ९ 


Maharashtra Land Revenue Code, 1966 


Notification 


No. RB/ADM /RR - 431/2018. — In exercise of the powers of the State Government under the proviso to 
sub -section ( 1 ) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLIof 1966 ), delegated 
to me by Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned personswho are going to be affected , as 
required by said sub -section (1 ) of the said Section 4 ,1, Annasaheb Chavan ,AdditionalCollector of Sangli 
Districthereby notify the effect from the 16th March 2018 and by this , thenotice is issued that, I am going 
to consider that draft after dated 15th April 2018 . 
I ll consider all the objections and suggesstions , which will received to me before theprescribed date . 

Draft Notification 
No. RB - 2 / ADM /RR - 431/2018. - In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub -section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to me by Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 / M -6 , dated 
1st July 1976 , I, Annasaheb Chavan , the Additional Collector of Sangli District hereby , with effect from 
16th March 2018 constitute the New Village namely Vita East out of original Village Vita of the Khanapur 
Vita taluka of the Sangli District to be a village to be called Vita East in the Valwa taluka of the said district 
having the limits specified in the schedule hereto appended . 

The residents of the new village Vita East shall have right over assigned land of the residuary Khanapur 
Vita village for the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility. 
" A rightofWay " on the existing roads is available to both the villages (New and residuary) 

Schedule 

District Sangli , taluka Khanapur - Vita 
Name of Village 

ActualGat/ Survey Nos . Allotted to village 


1 


2 


ܝ 


Vita East 

385 to 447 , 450 to 816 , 819 to 848 , 850 to 

884 , 886 to 984, 1057, 1060 , 1061. 
Vita West 

1 to 384 , 448 , 449 , 817 , 818 , 849 , 885 , 985 
to 1056 , 1058 , 1059 , 1062 to 1065 and 

Gavthan . 
Note : A right ofway on the existing roads is available to both the village (new and residuary) . The 

residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility. 

Annexure - A 
Information about the Vita under the Vita East villages in taluka Khanapur - Vita in the 

Sangli district to be converted in to village 
Sr. No. Factors Original Village New village after Remaining 
convertion of wadis 

original 
in the village 

village 
2 

4 


LO 


w 


1 

1 


Name of village 


Vita 


Vita East 


Vita West 


2 


10270 


4640 


5630 


3 


48289 


21144 


27145 


No. of families 
Population as ascertained 
by the Tahasildar 
Total Survery Nos . 
Pardi Nos . etc. 


4 


1074 


597 


477 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


Annexure - A - contd . 

Original Village 


Sr. No. 


Factors 


New village after 
convertion of wadis 

in the village 


Remaining 

original 
village 


2 


3 


4 


5 


1 
5 

6 


Area (Hectare Are ) 


5512.36 


2856 


2656.36 


Assessment 


14846 


6763 


8083 


7 


Cultivable Area 


5042.18 


2531.00 


2511.18 


Uncultivable Area 


470.18 


325.00 


145.18 


8 

9 


Yes 


No 


Yes 


( a ) Unassessed Unoccupied 

Govt. Lands. 


9 


Yes 


Yes 


No 


Area of grazing lands i.e. 
Gurecharan 


10 


Forests 


257.40.51 


257.40.51 


No 


11 


Gaothan area 


31.09 


No 


31.09 


12 


BurialGround 


Yes 


Yes 


Yes 


13 


Yes 


No 


Yes 


14 


Yes 


Yes 


Yes 


15 


Yes 


Yes 


Yes 


16 


Threshing Floor 
Public Roads 
Public Schools 
Public Dispensary 
Drinking Water 
( Available or not) 
Village Panchayat 


Yes 


Yes 


Yes 


17 


Yes 


Yes 


Yes 


18 


Municipal 
Council 


Municipal 
Council 


19 


1 to 1065 


ActualGatNo./Survey No. 
alloted to the villages . 


Municipal 
Council 
385 to 447 , 450 
to 816 , 819 to 
848 , 850 to 884 , 
886 to 984, 1057 , 
1060 , 1061. 


1 to 384, 448 , 
449, 817 , 818 , 
849 , 885 , 985 to 
1056 , 1058,1059, 
1062 to 1065 
and Gavthan . 


ANNASAHEB CHAVAN , 
Additional Collector, Sangli . 


Sangli, 16th March 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७ , 


शके 


१ ९ ४० 


२१ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


.५ 


वसना उपसा सिंचन योजना, पाणी वापर संस्था क्र . 
विमोचक गावनिहाय स.नं./ गट नंबर व क्षेत्र सि.सि.ओ. 
क्र . गाव गट नंबर 

क्षेत्र 


अधिसूचना ३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ 
( पाहा कायद्याचे कलम ५.० , ६.०, ७.०) (पाहा नियम क्रमांक ३.०) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१७ 


क्रमांक धोकावि -२/प्रशा-४ / ८९ ७ / २०१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शषतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५, कलम ५.० , ६.० , 
७.० नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , पाणी 
वापर संस्थाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र निश्चिती 
करण्यासाठी मी , बापूसाहेब जयसिंग गाडे, कार्यकारी अभियंता , धोम 
कालवे विभाग क्रमांक २, सातारा खालील प्रमाणे पाणी वापर संस्थेचे 
अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमिनधारक किंवा कब्जेदार यांच्या 
नावाच्या याद्या, ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा , 
उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजिनक 
ठिकाणी सूचना फलकांवर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 


. 


हे . आर 
चारी/ शाखा/ कालवा/वितरिका : वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १, उजवी लघु वितरिका क्र . १. 
४ ९ देऊर 

२५.६५ 
४ ९ आसनगाव 

३७ 

१७.९ ८ 
चारी/ शाखा/ कालवा/वितरिका : 
वितरिका क्र . २ , उजवी वितरिका क्र . १ , 
५६ शहापूर 

१७ 

१७.९ ५ 
५६ अनपटवाडी 

३८ 

२६.०२ 
५७ शहापूर 

५२.३९ 
५८ आसनगाव 

७ 

११.८५ 
५८ शहापूर 

१७ 

३४.७३ 
५ ९ आसनगाव 

६१ 

४१.२७ 
चारी/ शाखा/ कालवा/वितरिका : वितरिका क्र . २ , 

उजवी वितरिका क्र . १, लघु वितरिका क्र . १ . 
६० आसनगाव 

४४.६६ 
चारी/ शाखा/ कालवा /वितरिका : 
वितरिका क्र . २ , उजवी वितरिका क्र . १ , 


२१ 


मी , बापूसाहेब जयसिंग गाडे, कार्यकारी अभियंता असेही जाहीर 
करतो की, यापुढे समुचित अधिकाऱ्यातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीन 
धारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही 
आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या खाली येणाऱ्या 
जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा 
करून घेणे बंधनकारक असेल. 


८० 


६१ 


आसनगाव 


२६ 


४३.७७ 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता , 
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , सातारा यांच्याकडे अपील करता 
येईल . 


: 


सिंचन प्रकल्पाचे नाव : वसना उपसा सिंचन योजना 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र : ६८४.८६ हेक्टर 
अधिसूचित केलेल्या क्षेत्राची वितरण प्रणाली : टप्पा २ मधील 
मुख्य वितरिका क्रमांक २ वरील एलएम -२ व ७ थेट विमोचके 
अधिसूचित केलेल्या क्षेत्राच्या वितरण प्रणालीचा तपशील 
तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


६२ आसनगाव 

७ 

४५.२८ 
चारी/ शाखा/ कालवा/वितरिका : वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी लघु वितरिका क्र . १. 
६३ आसनगाव 

१७ 

४३.६८ 
६४ अनपटवाडी 

८३ 

४२.७३ 
६५ अनपटवाडी 

७३ 

४५.८७ 
६६ अनपटवाडी 

८३ 

४०.१४ 
६७ अनपटवाडी 

५१ 

४४.९ ८ 
चारी/ शाखा/ कालवा/वितरिका : 

वितरिका क्र . २ थेट विमोचक 
६८ अनपटवाडी 

२८ 

३२.०० 
चारी/ शाखा/ कालवा/वितरिका : वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी लघु वितरिका क्र . १. 
७२ अनपटवाडी 

१०३ 

३८.९ १ 
७३ अनपटवाडी 

५२ 

३५.०० 
पाणीवापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र 
देऊर 

: २५.६५ हे. 
आसनगाव : २४८.४ ९ हे . 
शहापूर : १०५.०७ हे . 
अनपटवाडी : ३०५.६५ हे. 
एकूण गय नंबर : 

८११ 
: ६८४.८६ हे . 


अ.क्र . 


गाव 


: 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


१ 


देऊर 


१७ 


२५.६५ 


आसनगाव 


२३५ 


२४८.४ ९ 


२ 
३ 
४ 


५५ 


१०५.०७ 


शहापूर 
अनपटवाडी 


५०४ 


३०५.६५ 


एकूण 


८११ 


६८४.८६ 


एकूण क्षेत्र 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची-- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची 
जिल्हा सातारा, तालुका कोरेगाव 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


( सी.सी.ए.) 
हे . 


आर 


( सी.सी.ए. ) 
हे . आर 


गाव देऊर 


गाव आसनगाव -- चालू 
विमोचक क्र . ४ ९, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १, उजवी लघु वितरिका क्र . १ -- चालू 


विमोचक क्र . ४ ९, मुख्य वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १, उजवी लघु वितरिका क्र . १. 


or 


२७ ९ 


१.८१ 


१ 


१२६७ 


१.६१ 


१० 


२८० 


१.४५ 


१२६८ 


०.८६ 


११ 


२८१ 


१.५ ९ 


२ 

३ 


१२६ ९ 


०.९ ६ 


१२ 


२८२ 


०.८३ 


४ 


१२७० 


०.७० 


१३ 


२८३ 


०.०७ 


१२७१ 


०.६७ 


१४ 


२८४ 


०.०५ 


५ 

६ 


१२७२ 


२.८१ 


१५ 


२८५ 


०.०६ 


७ 


१२७३ 


१.५१ 


१६ 


२८६ 


०.१४ 


८ 


१२७४ 


१.१८ 


१७ 


२८७ 


०.०७ 


on 


१२७५ 


१.२५ 


१८ 


२८८ 


०.१० 


१० 


१२७६ 


१.२५ 


१ ९ 


२८ ९ 


०.०७ 


११ 


१२७७ 


१.३६ 


२० 


२ ९ ० 


०.०८ 


१२ 


१२७८ 


१.३७ 


२१ 


२ ९ १ 


०.१३ 


१३ 


१२७ ९ 


२.५३ 


२२ 


२ ९ २ 


०.० ९ 


१४ 


१२८० 


१.८५ 


२३ 


२ ९ ३ 


०.१८ 


१५ 


१२८१ 


०.९ २ 


२४ 


२ ९ ४ 


०.१७ 


१६ 


१२८२ 


२.२४ 


२५ 


२ ९ ५ 


०.०४ 


१७ 


१२८३ 


२.५८ 


२६ 


२ ९ ६ 


१.३३ 


२७ 


२ ९ ७ 


०.२७ 


एकूण 


२५.६५ 


२८ 


२ ९ ८ 


०.९ ७ 


गाव आसनगाव 


२ ९ 


२ ९९ 


०.१२ 


३० 


३०० 


०.२६ 


विमोचक क्र . ४ ९, मुख्य वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १, उजवी लघु वितरिका क्र . १. 


३१ 


३०१ 


०.४५ 


२४२ 


०.२४ 


३२ 


३०२ 


०.२० 


१ 
२ 

३ 


२४३ 


०.२० 


३३ 


३०३ 


०.२६ 


२७४ 


०.९ १ 


३४ 


३०४ 


०.६२ 


४ 


२७५ 


०.५५ 


३५ 


३०५ 


०.१२ 


५ 


२७६ 


०.५ ९ 


३६ 


३२४ 


०.०४ 


६ 


२७७ 


१.५७ 


३७ 


३२५ 


१.२ ९ 


७ 


२७८ / अ 


०.१८ 


८ 


२७८ / ब 


०.८८ 


एकूण . 


१७.९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


२३ 


अ . क्र . 


अनुसूची -- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अनुसूची -- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


( सी.सी.ए.) 

हे . आर 
गाव शहापूर 
विमोचक क्र . ५६, मुख्य वितरिका क्र . २, 

उजवी वितरिका क्र . 


( सी.सी.ए.) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ५६, मुख्य वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १ -- चालू 
५८२ 

२.०१ 


१ 


१० 


१ 


५ 


३.१ ९ 


११ 


५८३ 


२.७१ 


२ 


१२ 


२.४८ 


१२ 


५८४ 


१.९ ४ 


سه 


१३ 


२.३४ 


१३ 


०.९ ३ 


४ 


१४ 


०.९ ६ 


५८५( २० % ) 
५८६( ४० % ) 


१४ 


०.८० 


१५ 


०.९ ६ 


५ 

६ 


१५ 


७३६ 


०.०४ 


१६ 


०.८० 


१६ 


७३७ 


०.०३ 


७ 


१७ 


०.४६ 


१७ 


७३८ 


०.०४ 


८ 


१८ 


०.६१ 


१८ 


७३ ९ 


०.०२ 


or 


१ ९ 


०.२ ९ 


१ ९ 


७४० 


०.०३ 


१० 


२० 


०.५३ 


२० 


७४१ 


०.०२ 


११ 


२१ 


०.३९ 


२१ 


७४२ 


०.०२ 


१२ 


२२ 


०.९ ७ 


१३ 


२३ 


०.१६ 


२२ 


७४३ 


०.०३ 


१४ 


२४ 


०.२८ 


२३ 


७४४ 


०.०२ 


१५ 


२५ 


१.४४ 


२४ 


७४५ 


०.०३ 


१६ 


२६ 


०.३३ 


२५ 


७४६ 


०.०३ 


१७ 


२७ 


१.७६ 


२६ 


७४७ 


०.०४ 


२७ 


७४८ 


०.०२ 


एकूण .. 


१७.९ ५ 


२८ 


७४ ९ 


०.०३ 


२ ९ 


७५० 


०.०५ 


गाव अनपटवाडी 
विमोचक क्र . ५६, मुख्य वितरिका क्र . २ , 

उजवी वितरिका क्र . १ 


३० 


७५२ 


०.०२ 


३१ 


७५३ 


०.०१ 


१ 


५७० 


०.८८ 


३२ 


७५४ 


०.०३ 


२ 


५७१ 


२.०४ 


३३ 


७५५ 


०.०४ 


३ 


५७२/१ 


१.८२ 


३४ 


७५६ 


०.०२ 


४ 


५७६ 


२.३२ 


३५ 


७५७ 


०.०२ 


५७७ 


०.३१ 


५ 

६ 


३६ 


७५८ 


०.०२ 


५७८ 


२.७० 


३७ 


७५ ९ 


०.०२ 


७ 


५७९ 


१.४० 


३८ 


७६० 


१.७१ 


८ 


५८० 


१.७४ 


५८१ 


or 


एकूण .. 


२६.०२ 


२.०८ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


अ . क्र . 


अनुसूची-- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अनुसूची -- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


( सी.सी.ए. ) 
हे . आर 


( सी.सी.ए. ) 
हे . आर 


गाव शहापूर 
विमोचक क्र . ५७, मुख्य वितरिका क्र . २ , 

उजवी वितरिका क्र . १ 


गाव आसनगाव -- चालू 
विमोचक क्र . ५८ , मुख्य वितरिका क्र . २, 

उजवी वितरिका क्र . १ -- चालू 


१ 


२८ 


०.६२ 


४ 


२०१ 


०.९ ३ 


२ ९ 


१.७ ९ 


२ 

३ 


२०२ / अ 


०.०६ 


३० 


०.६ ९ 


५ 

६ 


२०२/ ब 


२.१२ 


४ 


३१ 


१.२५ 


७ 


२०३ 


१.९ ७ 


०.९ ० 


५ 

६ 


३२ 
३३ 


१.३७ 


एकूण .. 


११.८५ 


७ 


३४ 


०.४५ 


८ 


३५ 


३.६५ 


गाव शहापूर 
विमोचक क्र . ५८ , मुख्य वितरिका क्र . २, 

उजवी वितरिका क्र . १ 


९ 


३६ 


५.०० 


१० 


३७ 


१.७५ 


१ 


३८ 


१.३७ 


११ 


४२ 


१.३८ 


३ ९ 


१.२२ 


१२ 


४३ 


८.१३ 


२ 

३ 


४० 


३.३० 


१३ 


४४ 


११.५१ 


४ 


४१ 


०.९ ३ 


१४ 


५८ 


०.७१ 


४५ 


०.८८ 


१५ 


०.२२ 


५९ / 
५ ९ / , 


५ 

६ 


४६ 


३.७६ 


१६ 


०.७९ 


७ 


४७ 


११.२६ 


१७ 


६०/१ 


३.१३ 


८ 


४८ 


०.५५ 


१८ 


६०/२ 


०.१६ 


९ 


४ ९ 


०.४२ 


१ ९ 


६१ 


१.२२ 


१० 


५० 


०.३६ 


२० 


६२ 


३.०० 


११ 


२१ 


६३ 


४.६७ 


५१ 


०.६० 


१२ 


५२ 


०.६७ 


एकूण .. 


५२.३९ 


१३ 


५३ 


५.१५ 


गाव आसनगाव 


१४ 


५४ 


०.४२ 


१५ 


५५ 


०.२६ 


विमोचक क्र . ५८, मुख्य वितरिका क्र . २, 

उजवी वितरिका क्र . १ 


१६ 


५६ 


०.०५ 


१ 


१२२ 


२.३८ 


१७ 


५७ 


३.५३ 


२ 


१२३ 


२.१७ 


एकूण .. 


३४.७३ 


३ 


१२४ 


२.२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


२५ 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची-- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


१ 


२ 


३ 


( सी.सी.ए. ) 
हे . आर 


( सी.सी.ए.) 

हे . आर 
गाव आसनगाव -- चालू 
विमोचक क्र . ५९ , मुख्य वितरिका क्र . २ , 

उजवी वितरिका क्र . १ -- चालू 


गाव आसनगाव 


विमोचक क्र . ५ ९ , मुख्य वितरिका क्र . २, 

उजवी वितरिका क्र . 


१ 


११२ / अ 


०.०७ 


३२ 


१८६ / अ 


०.०६ 


११२ / ब 


१.५२ 


३३ 


१८६/ ब 


०.०१ 


२ 

३ 


११९ ( ५० % ) 


१.५७ 


३४ 


१८७ 


०.१५ 


४ 


१२० 


१.९ ८ 


३५ 


१८८ / अ 


०.११ 


१२१ 


०.५६ 


३६ 


१८८ / ब 


०.३६ 


५ 

६ 


१२५ 


०.७८ 


३७ 


१८ ९ 


१.०० 


( ७ 


१२६ / अ 


०.०७ 


३८ 


०.२१ 


१ ९ ० / अ 
१ ९ ० / ब 


८ 


१२६ / ब 


०.७० 


३ ९ 


०.१४ 


or 


१२७ 


१.२७ 


४० 


१ ९ १/ अ 


०.०३ 


१० 


१२८ 


२.६१ 


४१ 


०.१ ९ 


११ 


१७३ 


१.०५ 


४२ 


०.०७ 


१२ 


१७४ 


१.४६ 


४३ 


१ ९ १ / ब 
१ ९ २/ अ 
१ ९ २ / ब 
१ ९ ३/ अ 
१ ९ ३/ ब 


०.११ 


१३ 


१.१५ 


४४ 


०.१९ 


१७५/ अ 
१७५/ ब 


१४ 


०.९ ३ 


४५ 


०.१८ 


१५ 


१७६ / अ 


०.०६ 


४६ 


१ ९ ४ 


१.३१ 


४७ 


१६ 


१७६ / ब 


०.७२ 


०.२८ 


१ ९ ५ / अ 
१९ ५ / ब 


१७७ / अ 


४८ 


१७ 


०.३७ 


०.० ९ 


१७७/ ब 


४ ९ 


१८ 


१ ९ ६ 


०.१८ 


०.१ ९ 


५० 


०.०७ 


१७८ 


१ ९ 


०.१९ 


५१ 


०.६० 


२० 


१७९ / अ 


०.० ९ 


१ ९ ७/ अ 
१ ९ ७/ ब 
१ ९ ८ / अ 
१ ९ ८ / ब 


५२ 


०.३४ 


२१ 


१७ ९ / ब 


०.०७ 


५३ 


१८० / अ 


२२ 


२.४५ 


०.१३ 


५४ 


१ ९९ 


१.८३ 


१८० / ब 


२३ 


०.१५ 


५५ 


२०० 


१.४७ 


२४ 


१८१ 


०.१८ 


५६ 


२५३ 


२.६८ 


२५ 


१८२/ अ 


०.०६ 


५७ 


२५४ 


१.८३ 


२६ 


१८२/ ब 


०.२० 


५८ 


२५५ 


२.८२ 


२७ 


१८३ 


०.४५ 


५ ९ 


२५६ 


०.४७ 


२८ 


१८४/ अ 


०.०८ 


६० 


२५७ 


१.०८ 


२ ९ 


१८४ / ब 


०.४१ 


६१ 


२५८ 


१.८२ 


३० 


०.०१ 


१८५/ अ 
१८५/ ब 


३१ 


४१.२७ 


एकूण .. 


०.०६ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची-- चालू 


अनुसूची-- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


( सी.सी.ए.) 
हे . आर 


गाव आसनगाव 


( सी.सी.ए.) 

हे . आर 
गाव आसनगाव -- चालू 
विमोचक क्र . ६० , मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १, उजवी लघु वितरिका क्र . १ -- चालू 


विमोचक क्र . ६०, मुख्य वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १ , उजवी लघु वितरिका क्र . १ 


१ 


११३ 


३१ 


०.०१ 


०.३४ 


१५१ 


३२ 


१५२ 


०.४६ 


२ 


११४ 


०.३८ 


३३ 


१५३ 


०.० ९ 


سه 


११५/ अ 


०.१४ 


३४ 


१५४ 


०.१९ 


४ 


११५/ ब 


१.२१ 


३५ 


१५५ 


०.१५ 


११६ 


०.३९ 


५ 

६ 


३६ 


१५६ 


०.१३ 


११७ 


०.२४ 


३७ 


१५७ 


०.११ 


७ 


११८ 


०.३० 


३८ 


१५८ 


०.३८ 


८ 


११ ९( ५० % ) 


१.५७ 


३ ९ 


१५ ९ 


१.२४ 


१२ ९ 


२.६ ९ 


४० 


१६० 


०.२८ 


१० 


१३० 


०.४५ 


४१ 


१६१ 


०.६३ 


११ 


१३१ 


०.०१ 


१२ 


१३२ 


०.६५ 


४२ 


१६२ 


०.९ ५ 


१३ 


१३३ 


०.४६ 


४३ 


१६३ 


०.४५ 


१४ 


१३४ 


०.१० 


४४ 


१६४ 


०.४८ 


१५ 


१३५ 


०.२५ 


४५ 


१६५ 


१.३६ 


१६ 


१३६ 


१.४८ 


४६ 


१६६ 


०.२५ 


१७ 


१३७ 


१.५० 


४७ 


१६७ 


१.१० 


१८ 


१३८ 


०.५२ 


४८ 


१६८ 


०.८ ९ 


१ ९ 


१३ ९ 


०.२० 


४ ९ 


१६९ अ / ब 


०.६५ 


२० 


१४० 


०.१४ 


५० 


१७० 


१.११ 


२१ 


१४१ 


०.८८ 


५१ 


१७१ 


०.४२ 


२२ 


१४२ 


०.१३ 


५२ 


१७२ 


०.८ ९ 


२३ 


१४३ 


०.० ९ 


५३ 


२४१ 


०.२७ 


२४ 


१४४ 


०.२४ 


५४ 


२४४ / अ 


०.३२ 


२५ 


१४५ 


०.१२ 


५५ 


२४४ / ब 


०.०२ 


२६ 


१४६ 


०.१२ 


५६ 


२४५ 


१.० ९ 


२७ 


१४७ 


०.२ ९ 


५७ 


२५९ / अ 


०.१६ 


२८ 


१४८ 


०.१८ 


५८ 


२५ ९ / ब 


०.७७ 


२ ९ 


१४ ९ 


०.०८ 


५ ९ 


२६० 


१.०२ 


३० 


१५० 


०.०८ 


६० 


२६१ 


०.३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


२७ 


अ . क्र . 


अनुसूची-- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अनुसूची -- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


१ 


२ 


३ 


( सी.सी.ए. ) 


( सी.सी.ए. ) 
हे . आर 


हे . आर 


गाव आसनगाव -- चालू 
विमोचक क्र . ६०, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १ , उजवी लघु वितरिका क्र . १ -- चालू 


गाव आसनगाव -- चालू 
विमोचक क्र . ६१, मुख्य वितरिका क्र . २ , 

उजवी वितरिका क्र . १ -- चालू 


६१ 


२६२ 


०.३२ 


६ 


२१५ / 


०.७१ 


७ 


६२ 


२६३ 


०.३४ 


२१५ / , 


०.८१ 


६३ 


२६४ 


८ 


१.० ९ 


२१६ 


२.०५ 


६४ 


२६५ 


०.५० 


९ 


२१७ 


१.२५ 


१० 


६५ 


२६६ 


०.०३ 


२१८ 


३.४५ 


११ 


१.७७ 


६६ 


२६७ 


०.२३ 


२३५ 


६७ 


२६८ 


०.९ २ 


१२ 


२३६ 


३.० ९ 


६८ 


१३ 


२३७ 


६.६३ 


२६ ९ 


०.२७ 


१४ 


२३८ 


६ ९ 


२७० 


२.३७ 


०.२८ 


७० 


२७१ 


०.३० 


१५ 


२३९ 


३.७३ 


७१ 


२७२ 


०.३६ 


१६ 


२४० / अ 


३.२६ 


७२ 


२७३ 


०.७० 


१७ 


२४० / ब 


०.३७ 


७३ 


३२६ 


०.८८ 


१८ 


२४६ / अ 


३.१३ 


७४ 


३२७ 


०.२५ 


१ ९ 


२४६ / ब 


०.२० 


७५ 


३२८ 


०.२३ 


२० 


२४७ 


०.३५ 


७६ 


३२ ९ 


०.४ ९ 


२१ 


२४८ / अ 


०.२४ 


৩৩ 


३३ ९ 


२.९ ५ 


२२ 


२४८ / ब 


१.६० 


७८ 


३४० 


०.०८ 


२३ 


२४ ९ 


१.४३ 


७ ९ 


३४१ 


१.२ ९ 


२४ 


२५० 


१.१५ 


८० 


३४२ 


१.७० 


२५ 


२५१ 


१.१० 


२६ 


४४.६६ 


२५२ 


०.७७ 


एकूण .. 


एकूण .. 


४३.७७ 


गाव आसनगाव -- चालू 
विमोचक क्र . ६१, मुख्य वितरिका क्र . २ , 

उजवी वितरिका क्र . १ 


गाव आसनगाव 


विमोचक क्र . ६२ , मुख्य वितरिका क्र . २ , 

उजवी वितरिका क्र . १ 


१ 


२१० 


१.८५ 


२११ 


०.४६ 


१ 


२२४ 


५.०३ 


२ 

३ 


२१२ 


०.१५ 


२ 


२२५ 


५.०३ 


४ 


२१३ 


०.९ २ 


به 


२२६( ३० % ) 


०.८८ 


५ 


२१४ 


०.९ ३ 


४ 


२३१ 


२३.९ ६ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची-- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची-- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


( सी.सी.ए.) 
हे . 

आर 


( सी.सी.ए.) 
हे . 


आर 


गाव अनपटवाडी 


गाव आसनगाव -- चालू 
विमोचक क्र . ६२, मुख्य वितरिका क्र . २, 

उजवी वितरिका क्र . १ -- चालू 


विमोचक क्र . ६४, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १ , डावी वितरिका क्र . १ 


५ 


२३२ ( अ + ब ) 


२.८४ 


१ 


२५४ 


०.८५ 


६ 


२३३ 


३.५० 


२५५ 


०.३० 


७ 


२३४ 


४.०४ 


२५६ 


०.३६ 


२ 
३ 
४ 
५ 

६ 


२५७ 


०.५२ 


एकूण .. 


४५.२८ 


२५८ 


०.५३ 


गाव आसनगाव 


२५ ९ 


०.५३ 


७ 


२६० 


०.३२ 


विमोचक क्र . ६३ , मुख्य वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी वितरिका क्र . 


८ 


२६१ 


०.३ ९ 


२६२ 


१ 


२०४ अ 


०.६४ 


९ 


०.३५ 


१० 


२६३ 


०.८१ 


२ 


२०४ ब 


४.९ ७ 


११ 


२६५ 


०.३४ 


سه 


२०५ 


१.७० 


१२ 


२६६ / १ 


१.८६ 


४ 


२०६ 


१.२१ 


१३ 


२६६ / २ 


०.५१ 


२०७ 


०.६१ 


५ 

६ 


१४ 


२६७ 


०.२६ 


२०८ 


२.४५ 


१५ 


२६८ 


०.२४ 


७ 


२० ९ 


२.६४ 


१६ 


२६ ९ 


०.४५ 


८ 


२१ ९ 


३.५२ 


१७ 


२७० 


०.२२ 


२२१ 


२.१६ 


१८ 


२७१ 


०.०३ 


१० 


२२० 


२.४४ 


१ ९ 


२७२ 


०.० ९ 


११ 


२.०३ 


२० 


२२२ 


२७३ 


०.६ ९ 


२१ 


२७४ 


०.५४ 


१२ 


२२३ 


५.६८ 


२७५ 


२२ 


०.४१ 


१३ 


२२६( ७० % ) 


२.०६ 


२३ 


२७६ 


०.२३ 


१४ 


२२७ 


६.७० 


२४ 


२७७ 


०.२२ 


१५ 


२२८ 


०.३८ 


२५ 


२७८ 


०.५८ 


१६ 


२२९ 


२.९ ७ 


२६ 


२७ ९ 


०.५ ९ 


१७ 


२३० 


१.५२ 


२७ 


२८० 


०.२ ९ 


एकूण .. 


४३.६८ 


२८ 


२८१ 


०.२ ९ 


२ ९ 


२८२ 


०.३० 


३० 


२८३ 


०.२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


२ ९ 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची-- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


१ 


२ 


३ 


( सी.सी.ए. ) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ६४, मुख्य वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १ , डावी वितरिका क्र . १-- चालू 


( सी.सी.ए.) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी-- चालू 
विमोचक क्र . ६४, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी वितरिका क्र . १ -- चालू 


३१ 


२८४ 


०.२४ 


६१ 


३१४ 


०.४८ 


३२ 


२८५ 


०.३३ 


६२ 


३१५ 


०.४८ 


३३ 


२८६ 


०.०२ 


६३ 


३१६ 


०.९ ३ 


३४ 


२८७ 


०.० ९ 


६४ 


३१७ 


१.११ 


३५ 


२८८ 


०.७७ 


६५ 


३१८ 


०.१३ 


३६ 


२८ ९ 


०.१९ 


६६ 


३१९ 


०.१ ९ 


३७ 


२ ९ ० 


०.०१ 


६७ 


३२० 


०.०७ 


३८ 


२ ९ १ 


०.१४ 


६८ 


३२१ 


०.०८ 


३ ९ 


२ ९ २ 


०.०४ 


६ ९ 


३२२ 


०.२५ 


४० 


२ ९ ३ 


०.०४ 


७० 


३२३ 


०.८३ 


४१ 


२ ९ ४ 


०.०१ 


७१ 


३२४ 


०.१७ 


४२ 


२ ९ ५ 


०.०१ 


७२ 


३२५ 


०.६६ 


७३ 


३२६ 


२.७३ 


४३ 


२ ९ ६ 


०.०५ 


७४ 


३२७ 


३.०३ 


४४ 


२ ९ ७ 


०.२१ 


७५ 


३२८ 


१.११ 


४५ 


२ ९ ८ 


०.१३ 


७६ 


३२ ९ 


१.२४ 


४६ 


२ ९९ 


०.३२ 


(99 


३३० 


०.७३ 


४७ 


३०० 


०.२१ 


७८ 


३३१ 


०.३२ 


४८ 


३०१ 


०.७२ 


७ ९ 


३३२ 


०.८२ 


४ ९ 


३०२ 


०.४६ 


८० 


३३३ 


०.५७ 


५० 


३०३ 


०.६ ९ 


८१ 


३३४ 


०.५२ 


५१ 


३०४ 


०.६७ 


८२ 


३३५ 


१.०८ 


५२ 


३०५ 


०.३४ 


८३ 


३३८ 


०.७१ 


५३ 


३०६ 


०.३३ 


एकूण . 


४२.७३ 


५४ 


३०७ 


०.६८ 


५५ 


३०८ 


२.०२ 


५६ 


३० ९ 


१.२४ 


गाव अनपटवाडी 
विमोचक क्र . ६५ , मुख्य वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १ , डावी वितरिका क्र . १ 


५७ 


३१० 


०.२० 


५८ 


३११ 


०.२२ 


१ 


२३८ 


२.८८ 


५ ९ 


३१२ 


०.२२ 


२३ ९ 


०.३१ 


२ 

३ 


६० 


३१३ 


०.५० 


२४० 


१.३८ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची-- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची -- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


आर 


( सी.सी.ए.) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ६५, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १ , डावी वितरिका क्र . १-- चालू 


( सी.सी.ए.) 

हे . 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ६५ , मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी वितरिका क्र . १ -- चालू 


४ 


२४१ 


०.०५ 


३४ 


३५४ 


०.५३ 


२४२ 


०.०६ 


३५ 


३५५ 


०.४८ 


५ 

६ 


२४३ 


०.२६ 


३६ 


३५६ 


०.४ ९ 


( ७ 


२४४ 


०.५८ 


३७ 


३५७ 


०.३२ 


८ 


२४५ 


०.६६ 


३८ 


३५८ 


०.३५ 


or 


२४६ 


०.४१ 


३ ९ 


३५ ९ 


०.५० 


१० 


२४७ 


०.४० 


४० 


३६० 


०.८७ 


११ 


२४८ 


०.३ ९ 


४१ 


३६१ 


०.४२ 


१२ 


२४ ९ 


०.८१ 


४२ 


३६२ 


१.३२ 


१३ 


२५० 


०.३० 


४३ 


३६३ 


६ 


०.९ ० 


१४ 


२५१ 


०.२ ९ 


४४ 


३६४ 


०.५० 


१५ 


२५२ 


०.४९ 


४५ 


३६५ 


०.४१ 


१६ 


२५३ 


१.०४ 


४६ 


३६६ 


६ 


१.२ ९ 


१७ 


३३६ 


०.८ ९ 


४७ 


३६७ 


०.३३ 


१८ 


३३७ 


१.०२ 


४८ 


३६८ 


०.७३ 


१ ९ 


३३ ९ 


०.६१ 


४ ९ 


३६ ९ 


०.३१ 


२० 


३४० 


१.८० 


५० 


३७० 


१.०४ 


२१ 


३४१ 


०.४३ 


५१ 


३७१ 


०.४ ९ 


२२ 


३४२ 


०.१४ 


५२ 


३७२ 


०.४१ 


२३ 


३४३ 


०.२९ 


५३ 


३७३ 


०.३७ 


२४ 


३४४ 


०.५६ 


५४ 


३७४ 


०.५५ 


२५ 


३४५ 


०.४९ 


५५ 


३७५ 


०.१३ 


२६ 


३४६ 


०.३८ 


५६ 


३७६ 


०.१३ 


२७ 


३४७ 


१.५० 


५७ 


३७७ 


०.१६ 


२८ 


३४८ 


०.८ ९ 


५८ 


३७८ 


०.२५ 


२ ९ 


३४ ९ 


०.४६ 


५ ९ 


३७ ९ 


०.१६ 


३० 


३५० 


०.८२ 


६० 


३८० 


०.२१ 


३१ 


३५१ 


१.१ ९ 


६१ 


३८१ 


०.३९ 


३२ 


३५२ 


२.०६ 


६२ 


३८२ 


०.१२ 


३३ 


३५३ 


१.०२ 


६३ 


३८३ 


०.५१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


३१ 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची-- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


१ 


२ 


३ 


( सी.सी.ए. ) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ६५ , मुख्य वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी वितरिका क्र . १-- चालू 


( सी.सी.ए. ) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ६६, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी वितरिका क्र . १ -- चालू 


६४ 


३८४ 


०.७६ 


१६ 


४१६ 


०.६२ 


६५ 


३ ९ ३ 


०.८२ 


१७ 


४१७ 


०.६५ 


६६ 


३ ९ ४ 


०.५१ 


१८ 


४१८ 


०.५ ९ 


६७ 


३ ९ ५ 


०.२२ 


१ ९ 


४१९ 


०.६२ 


६८ 


३ ९ ६ 


०.१ ९ 


२० 


४२० 


०.३० 


६ ९ 


३ ९ ७ 


०.९ ४ 


२१ 


४२१ 


०.२ ९ 


७० 


३ ९ ८ 


०.४२ 


२२ 


४२२ 


०.५ ९ 


७१ 


३ ९९ 


०.५० 


२३ 


४२३ 


०.४ ९ 


७२ 


४०६ 


०.८३ 


२४ 


४२४ 


०.५१ 


७३ 


४१५ 


१.१५ 


२५ 


४२५ 


०.३० 


एकूण .. 


४५.८७ 


२६ 


४२६ 


०.२६ 


२७ 


४२७ 


०.३८ 


२८ 


४२८ 


१.०७ 


गाव अनपटवाडी -चालू 
विमोचक क्र . ६६, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी वितरिका क्र . १ -- चालू 


२ ९ 


४२ ९ 


०.६५ 


३० 


४३० 


०.५ ९ 


१ 


४०० 


१.३१ 


३१ 


४३१ 


०.५० 


४०१ 


०.६५ 


२ 

३ 


३२ 


४३२ 


०.२६ 


४०२ 


०.८ ९ 


३३ 


४३३ 


०.५७ 


४ 


४०३ 


०.३३ 


30 


४३४ 


०.२४ 


५ 


४०४ 


०.२५ 


३५ 


४३५ 


०.७७ 


& 


४०५ 


०.४० 


३६ 


४३६ 


१.४४ 


( ७ 


४०६ 


०.८३ 


३७ 


४३७ 


०.३ ९ 


८ 


४०७ 


०.३२ 


३८ 


४३८ 


०.४० 


४०८ 


०.३८ 


३ ९ 


४३ ९ 


०.४० 


१० 


४० ९ 


०.६८ 


४० 


४४० 


०.४२ 


११ 


४१० 


०.६८ 


१२ 


४११ 


०.४१ 


४१ 


४४१ 


०.९ ५ 


१३ 


४१२ 


०.२२ 


४२ 


४४२ 


०.६२ 


१४ 


४१३ 


०.३१ 


४३ 


४४३ 


०.३२ 


१५ 


४१४ 


१.३ ९ 


४४ 


४४४ 


०.२७ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची-- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची -- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


आर 


( सी.सी.ए.) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ६६, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १ , डावी वितरिका क्र . १-- चालू 


( सी.सी.ए.) 

हे . 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ६६, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी वितरिका क्र . १ -- चालू 


४५ 


४४५ 


०.३१ 


७५ 


५०१ 


३.२७ 


४६ 


४४६ 


०.१७ 


७६ 


५०२ 


२.४३ 


४७ 


४४७ 


०.१३ 


एकूण . 


४०.१४ 


४८ 


४४८ 


०.३१ 


४ ९ 


४४ ९ 


०.२ ९ 


गाव अनपटवाडी 


५० 


४५० 


०.१० 


विमोचक क्र . ६७, मुख्य वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १ , डावी वितरिका क्र . १ 


५१ 


४५१ 


०.०५ 


५२ 


४५२ 


०.१४ 


१ 


११ 


०.०२ 


५३ 


४५३ 


०.१४ 


१२ 


०.२६ 


५४ 


२ 

३ 


४५४ 


०.१५ 


१३ 


०.०७ 


५५ 


४५५ 


०.१८ 


oc 


१४ 


०.०५ 


५६ 


४५६ 


०.४७ 


१५ 


०.७१ 


५ 

६ 


५७ 


४५७ 


०.१६ 


१६ 


०.४५ 


५८ 


४५८ 


०.२६ 


७ 


१७ 


०.४४ 


५ ९ 


४५ ९ 


०.०५ 


८ 


७७ 


०.७१ 


६० 


४६० 


०.०५ 


or 


७८ 


०.७९ 


६१ 


४६१ 


०.०५ 


१० 


१३१/१ 


१.६८ 


६२ 


४६२ 


०.२ ९ 


११ 


१३१/२ 


०.३० 


६३ 


४६३ 


०.२० 


१२ 


१३२ 


२.३३ 


६४ 


४६४ 


०.२ ९ 


१३ 


१३३ 


०.८ ९ 


६५ 


४६५ 


०.४४ 


१४ 


१३४ 


१.८० 


६६ 


४६६ 


०.३८ 


१५ 


१३५ 


०.८४ 


६७ 


४६७ 


१.११ 


१६ 


१३६ 


१.४६ 


६८ 


४६८ 


०.८३ 


१७ 


१३७ 


०.३२ 


६ ९ 


४६ ९ 


०.५० 


१८ 


१३८ 


०.६३ 


७० 


४७० 


०.५३ 


१ ९ 


१३९ 


०.६२ 


७१ 


४७१ 


०.५६ 


२० 


१४० 


०.३६ 


७२ 


४७२ 


०.०४ 


२१ 


१४१ 


०.६८ 


७३ 


४७३ 


०.४५ 


२२ 


५०३ 


०.२७ 


७४ 


४७४ 


१.३० 


२३ 


५०४ 


०.७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


३३ 


अ . क्र . 


अनुसूची-- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अनुसूची -- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


१ 


२ 


३ 


( सी.सी.ए.) 
हे . आर 


( सी.सी.ए. ) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ६७, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १ , डावी वितरिका क्र . १ --चालू 


गाव अनपटवाडी 


विमोचक क्र . ६८ , मुख्य वितरिका क्र . २ 


१ 


५७३ 


०.११ 


२४ 


५०५ 


०.९ २ 


२ 


५७४ 


०.१२ 


२५ 


५०६ 


०.३६ 


३ 


५७५ 


०.३६ 


२६ 


५०७ 


०.२५ 


४ 


५८५( ५० % ) 


२.३३ 


२७ 


५०८ 


१.६८ 


५ ९ ० 


२.३३ 


५ 

६ 


२८ 


५० ९ 


०.४२ 


५ ९ १ 


३.११ 


२ ९ 


५१० 


०.५७ 


७ 


५ ९ २ ( ७० % ) 


२.३१ 


३० 


५११ 


१.५६ 


८ 


५ ९ ३ 


०.९ ८ 


३१ 


५१२ 


६.६८ 


.० 


५ ९ ४ 


१.२८ 


३२ 


५१३ 


०.५७ 


१० 


५ ९ ५ 


२.३६ 


३३ 


५१४ 


०.५६ 


११ 


५ ९ ६ 


०.९ १ 


३४ 


५१५ 


१.३८ 


१२ 


५ ९ ७ 


१.३३ 


३५ 


५१६ 


१.०५ 


१३ 


५ ९ ८ 


०.०१ 


३६ 


५१७ 


२.६० 


१४ 


५ ९९ 


३.६५ 


३७ 


५१८ 


०.०६ 


१५ 


६०० 


०.८७ 


३८ 


५१ ९ 


१.१७ 


१६ 


६०१ 


०.२६ 


३ ९ 


५२० 


०.०८ 


१७ 


६०२ 


०.३४ 


४० 


५२१ 


०.२७ 


१८ 


६२१ 


७.३३ 


४१ 


५२२ 


०.४३ 


१ ९ 


७२४ 


०.०७ 


४२ 


५२३ 


०.०२ 


२० 


७२५ 


०.५४ 


४३ 


५२४ 


०.१२ 


२१ 


७२६ 


१.१३ 


४४ 


५२५ 


१.९ ४ 


२२ 


७२७ 


०.०३ 


४५ 


५२६ 


१.३४ 


२३ 


७२८ 


०.०३ 


४६ 


५२७ 


०.९ २ 


२४ 


७२ ९ 


०.०४ 


४७ 


५२८ 


०.५३ 


२५ 


७३० 


०.०४ 


४८ 


५२९ 


२.९ २ 


२६ 


७३१ 


०.०५ 


४ ९ 


५३० 


०.०४ 


२७ 


७३२ 


०.०३ 


५० 


५३१ 


०.०३ 


२८ 


७३३ 


०.०५ 


५१ 


५३२ 


०.०५ 


एकूण . 


३२.०० 


.. 


एकूण .. 


४४.९ ८ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची-- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची -- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


आर 


( सी.सी.ए.) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी-- चालू 
विमोचक क्र . ७२, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी वितरिका क्र . २ 


( सी.सी.ए.) 

हे . 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ७२ , मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी वितरिका क्र . २ -- चालू 


१ 


१८ 


०.०१ 


३१ 


४८ 


०.०२ 


३२ 


४ ९ 


०.३५ 


२ 


१ ९ 


०.०२ 


३३ 


५० 


०.३३ 


سه 


२० 


०.०१ 


३४ 


५१ 


०.४१ 


४ 


२१ 


०.०३ 


३५ 


५२ 


०.०६ 


२२ 


०.०३ 


५ 

६ 


३६ 


५३ 


०.०६ 


२३ 


०.०५ 


३७ 


५४ 


१.१७ 


७ 


२४ 


०.०२ 


८ 


२५ 


०.१० 


३८ 


७३ 


१.४० 


२६ 


०.०४ 


३ ९ 


७४ 


१.९ ५ 


१० 


२७ 


०.०३ 


४० 


७५ 


२.६० 


११ 


२८ 


०.०२ 


४१ 


७६ 


१.० ९ 


१२ 


२ ९ 


०.०२ 


४२ 


७७ 


०.७१ 


१३ 


३० 


०.०३ 


४३ 


७८ 


०.७९ 


१४ 


३१ 


०.०३ 


४४ 


७ ९ 


१.१ ९ 


१५ 


३२ 


०.०३ 


४५ 


८० 


०.३६ 


१६ 


३३ 


०.०२ 


४६ 


८१ 


०.७० 


१७ 


३४ 


०.०४ 


४७ 


८२ / १ 


१.६२ 


१८ 


३५ 


०.०२ 


४८ 


८२ / २ 


१.९९ 


१ ९ 


३६ 


०.०१ 


४ ९ 


८२ / ३ 


०.१३ 


२० 


३७ 


०.०८ 


५० 


८३ 


०.९ ४ 


२१ 


३८ 


०.०३ 


५१ 


८४ 


२.१२ 


२२ 


३ ९ 


०.०१ 


५२ 


८६ 


०.० ९ 


२३ 


४० 


०.०१ 


५३ 


८७ 


०.०५ 


२४ 


४१ 


०.०२ 


५४ 


८८ 


०.०५ 


२५ 


४२ 


०.२७ 


५५ 


८ ९ 


०.१० 


२६ 


४३ 


०.९ ५ 


५६ 


९ ० 


०.१३ 


२७ 


४४ 


०.०६ 


५७ 


९ १ 


०.०६ 


२८ 


४५ 


०.० ९ 


५८ 


९ २ 


०.०५ 


२ ९ 


४६ 


०.०२ 


५ ९ 


९ ३ 


०.५७ 


३० 


४७ 


०.०२ 


६० 


९ ४ 


०.४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


३५ 


अनुसूची -- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची-- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


१ 


२ 


३ 


( सी.सी.ए. ) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ७२ , मुख्य वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १ , डावी वितरिका क्र . २ --चालू 


( सी.सी.ए.) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ७२, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी वितरिका क्र . २ -- चालू 


६१ 


९ ५ 


०.३ ९ 


९ ० 


१२७ 


०.२१ 


६२ 


९ ६ 


०.५८ 


९ १ 


१२८ 


०.३० 


६३ 


९ ७ 


०.११ 


९ २ 


१२ ९ 


०.३६ 


६४ 


९ ८ 


०.१२ 


९ ३ 


१३० 


०.०७ 


६५ 


९९ 


०.१ ९ 


९ ४ 


१४३ 


०.०७ 


६६ 


१०० 


०.२२ 


९ ५ 


१४४ 


०.६६ 


६७ 


१०१ 


०.३७ 


९ ६ 


१४५ 


०.६२ 


६८ 


१०२ 


०.३५ 


९ ७ 


१४६ 


०.३५ 


६ ९ 


१०३ 


०.१४ 


९ ८ 


१४७ 


०.३६ 


७० 


१०४ 


०.१५ 


९९ 


१४८ 


०.३५ 


७१ 


१०५ 


०.३८ 


१०० 


१४ ९ 


१.०६ 


७२ 


१०६ 


०.०८ 


१०१ 


४७५ 


०.८६ 


७३ 


१०७ 


०.०८ 


१०२ 


४७६ 


०.३१ 


१०३ 


४७७ 


०.८० 


७४ 


१०८ 


०.४० 


७५ 


१० ९ 


०.४० 


एकूण .. 


३८.९ १ 


७६ 


११० 


०.८० 


गाव अनपटवाडी 


99 


१११ 


०.०७ 


७८ 


११५ 


०.१४ 


विमोचक क्र . ७३ , मुख्य वितरिका क्र . २ , 
उजवी वितरिका क्र . १ , डावी वितरिका क्र . २ 


७ ९ 


११६ 


०.१२ 


१ 


१५० 


१.१४ 


८० 


११७ 


०.०६ 


८१ 


११८ 


०.०५ 


१५१ 


१.०५ 


२ 

३ 


८२ 


११ ९ 


०.०५ 


१५२ 


०.८३ 


४ 


८३ 


१२० 


०.२६ 


१५३ 


०.४३ 


८४ 


१२१ 


०.१३ 


५ 


१५४ 


०.६६ 


०.४७ 


८५ 


१२२ 


६ 


०.६० 


१५७ 


७ 


८६ 


१२३ 


१५८ 


०.०६ 


०.५१ 


८ 


८७ 


१२४ 


०.२८ 


१५ ९ 


०.४ ९ 


८८ 


१२५ 


०.८ ९ 


१६० 


०.९ ६ 


१० 


१६१ 


०.६६ 


८ ९ 


१२६ 


१.४५ 


११ 


१६२ 


१.५८ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची-- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची -- चालू 

अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


अधिसूचित क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


आर 


( सी.सी.ए.) 

हे . आर 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ७३ , मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १ , डावी वितरिका क्र . २-- चालू 


( सी.सी.ए.) 

हे . 
गाव अनपटवाडी -- चालू 
विमोचक क्र . ७३, मुख्य वितरिका क्र . २, 
उजवी वितरिका क्र . १, डावी वितरिका क्र . २ -- चालू 


१२ 


१७ ९ 


०.२० 


४२ 


४ ९ ० 


०.७ ९ 


१३ 


२२६ 


०.०३ 


४३ 


४ ९ १ 


०.७७ 


१४ 


२२७ 


०.१८ 


४४ 


४ ९ २ 


०.८८ 


१५ 


२३१ 


०.२० 


४५ 


४ ९ ३ 


१.० ९ 


१६ 


२३२ 


२.११ 


४६ 


४ ९ ४ 


०.६२ 


१७ 


२३३ 


०.२७ 


४७ 


४ ९ ५ 


०.४३ 


१८ 


२३४ 


०.२६ 


४८ 


४ ९ ६ 


०.३८ 


१ ९ 


२३५ 


०.२४ 


४ ९ 


४ ९ ७ 


०.३ ९ 


२० 


२३६ 


०.२६ 


५० 


४ ९ ८ 


०.८७ 


२१ 


२३७ 


१.०६ 


५१ 


४ ९९ 


०.४२ 


२२ 


३८५ 


१.२५ 


५२ 


५०० 


०.४० 


२३ 


३८६ 


१.१२ 


एकूण .. 


३५.०० 


२४ 


३८७ 


०.४६ 


२५ 


३८८ 


१.९ ४ 


२६ 


३८ ९ 


०.४२ 


इंजि. बापूसाहेब जयसिंग गाडे, 

कार्यकारी अभियंता, 
धोम कालवा विभाग क्रमांक २ , सातारा. 


२७ 


३ ९ ० 


०.४५ 


२८ 


३ ९ १ 


२.०५ 


सातारा, २१ मार्च २०१८ . 


२ ९ 


३ ९ २ 


१.९ १ 


३० 


४७८ 


०.४५ 


३१ 


४७ ९ 


०.२१ 


३२ 


४८० 


०.२३ 


३३ 


४८१ 


०.३६ 


३४ 


४८२ 


०.५२ 


३५ 


४८३ 


०.८३ 


३६ 


४८४ 


०.६२ 


MMISF ACT, 2005 
( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 and 

Rule 3.00) 

( Notification III ) 
क्रमांक धोकावि / २/प्रशा-४/ ८ ९ ७/ २०१८. It has been decided 
to delineate the Area of Operation of Water 
User s Association ( WUAs ) on hydroulic basis 
and as per administrative convenience under 
Section 5.0 , 6.0, 7.0 and Rule 3 of the MMISF 
Act, 2005, I, B. J. Gade, the Executive 
Engineer, Dhom Canal Division , No. 2 , Satara 
hereby delineate areas of Operation of following 
WUAs and direct that the certified copy of the 
updated map and list of landholders and /or 
occupiers of said WUAs shall be displayed on 


- 


३७ 


४८५ 


०.२७ 


३८ 


४८६ 


०.२ ९ 


३ ९ 


४८७ 


०.२८ 


४० 


४८८ 


०.४७ 


४१ 


४८ ९ 


०.२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


20 , 


शके 


१ ९ ४० 


३७ 


Schedule - contd . 


Villageeise Area Statement 
Off take Distributory / Village Survey / Area 
Nos . Branch 

Gat WUA 
Cannel 

Nos. in Ha . 
Main Canal 


1 . 


2 


3 


4 


5 


(Ha .) 


64 


Anapatwadi 83 


42.73 


65 


Anapatwadi 73 


45.87 


the notice board of the offices of concerned 
Grampanchayat, Tahasil Office , Irrigation 
Section , Sub - Division and Division and at other 
prominent public places . 

I, B. J. Gade , the Executive Engineer, also 
hereby declare that no water shall be supplied 
by the appropriate Authority to an individual or 
occupier of such land & the system of supply 
of water through water Users Association shall 
binding on the holder and the occupiers of the 
lands under Management of irrigation system 
by farmers . 

Any person affected by this notification of 
part there of may , within 30 days from the date 
of publlication in the offical gazette , file and 
appeal before Superintending Engineer, Satara 
Irrigation Project Circle , Satara within 30 days 
from the date of publication of the notification in 
the Government gazette . 

Name of the Project : 

Vasana lift irrigation project 
Name of the Proposed WUAS Zone No. 5 
Area of WUA : 453.19 Ha. (C.C.A.) 

Schedule 


DY- 2 / RM - 1 / 
LSM - 1 
DY - 2 / RM - 1/ 
LSM - 1 
DY- 2 / RM - 1 / 
LSM - 1 
DY - 2 / RM - 1 / 
LSM - 1 


66 


Anapatwadi 76 


40.14 


67 


Anapatwadi 51 


44.98 


68 


DY - 2 
DY - 2 / RM - 1 / 
LSM - 2 


Anapatwadi 28 
Anapatwadi 103 


32.00 
38.91 


72 


73 


DY- 2 / RM - 1 / 
LSM - 2 


Anapatwadi 52 


35.00 


Total 


811 684.86 


Total Area of WUA (Ha) 684.86 


Details of Irrigable Villagewise area of 

column No. 5 , 6 and 7 
Distrcit Satara , Taluka Koregaon 
Sr. Village 

Delineated Area 
No. 

Gat No. Area in Ha 


2 


5 


1 


2 


3 


4 


Deur 


17 


25.65 


235 


248.49 


2 
3 


55 


105.07 


Asangaon 
Shahapur 
Anapatwadi 
Total 


4 


504 


305.65 


811 


684.86 


Villagewise Area Statement 
Offtake Distributory/ Village Survey/ Area 
Nos . Branch 

Gat WUA 
Cannel 

Nos . in Ha . 
Main Canal 

3 

4 

(Ha. ) 
49 DY - 2 / RM - 1 / Deur 

17 25.65 
RSM1 
49 DY- 2 / RM - 1 / Asangaon 37 17.98 

RSM1 
56 DY- 2 / RM - 1 Shahapur 17 17.95 
56 DY - 2 / RM - 1 Anapatwadi 38 26.02 
57 DY - 2 / RM - 1 Shahapur 21 52.39 
58 DY- 2 / RM - 1 Asangaon 7 11.85 
58 DY- 2 / RM - 1 Shahapur 17 34.73 
59 DY- 2 / RM - 1 Asangaon 61 41.27 
60 DY- 2 / RM - 1 . Asangaon 80 44.66 

RSM1 
61 DY - 2 / RM - 1 Asangaon 26 43.77 
62 DY - 2 / RM - 1 Asangaon 7 45.28 
63 DY- 2 / RM - 11 Asangaon 17 43.68 

LSM - 3 


Vasana lift irrigation project : 
Water user association No. 5 


Schedule 


Off 
take 
Nos . 


Distributory / 

Branch 

Cannel 
Main Canal 


Village Survey/ Area 

Gat WUA 
Nos . in Ha. 


1 


2 


3 


4 


LO 


(Ha .) 
25.65 


49 


Deur 


17 


DY- 2 / RM - 1 / 
RSM1 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८, १०१८ / आषाढ २१ 


20 , T5 9880 


- 


Schedule contd . 


Village 


Off 
take 
Nos . 


Distributory / 

Branch 

Cannel 
Main Canal 


Survey/ Area 

Gat WUA 
Nos . in Ha . 


Schedule 
District Satara , Taluka Koregaon 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

(C.C.A.) 

Ha . 
Village Deur 
Outlet No. 49 (Dy - 2 /RM - 1 /RSM1) 


1 


3 


1 


2 


3 


4 . 


5 


49 


56 


1267 


56 


1 
2 


1.61 
0.86 


1268 


57 


3 


1269 


0.96 


58 


4 


1270 


0.70 


58 


LO 


1271 


0.67 


59 


1272 


6 
7 


60 


1273 


2.81 
1.51 
1.18 


00 


1274 


61 


9 


1275 


1.25 


62 


10 


1276 


1.25 


63 


(Ha.) 
DY- 2 / RM - 17 Asangaon 37 17.98 
RSM1 
DY- 2 / RM - 1 Shahapur 17 17.95 
DY- 2 / RM - 1 Anapatwadi 38 26.02 
DY- 2 / RM - 1 Shahapur 21 52.39 
DY- 2 / RM - 1 Asangaon 7 11.85 
DY- 2 / RM - 1 Shahapur 17 34.73 
DY- 2 / RM - 1 Asangaon 61 41.27 
DY- 2 / RM - 17 Asangaon 80 44.66 
RSM1 
DY- 2 / RM - 1 Asangaon 26 43.77 
DY- 2 / RM - 1 Asangaon 7 45.28 
DY-2 / RM - 1/ Asangaon 

17 43.68 
LSM - 3 
DY - 2 / RM - 1 . Anapatwadi 83 42.73 
LSM - 1 
DY- 2 / RM - 1 . Anapatwadi 73 45.87 
LSM - 1 
DY- 2 / RM - 1 Anapatwadi 76 40.14 
LSM - 1 
DY- 2 / RM - 1 . Anapatwadi 51 44.98 
LSM - 1 
DY - 2 

Anapatwadi 28 32.00 
DY- 2 / RM - 1. Anapatwadi 103 38.91 
LSM - 2 
DY- 2 / RM - 17. Anapatwadi 52 35.00 
LSM - 2 


11 


1277 


1.36 


12 


1278 


1.37 


64 


13 


1279 


2.53 


14 


1280 


1.85 


65 


15 


1281 


0.92 


66 


16 


1282 


2.24 


17 


1283 


2.58 


67 


Total 


25.65 


68 


72 


Village Asangaon 
Outlet No. 49 (Dy -2 /RM - 1 /RSM1) 


73 


1 


242 


0.24 


243 


0.2 


Total 


811 684.86 


2 
3 


274 


0.91 


Total Area of WUA (Ha ) : 


275 


0.55 


Deur : 25.65 Ha. 


0.59 


4 . 
5 
6 
7 


276 
277 


1.57 


Asangaon : 248.49 Ha . 
Shahapur : 105.07 Ha . 
Anapatwadi : 305.65 Ha . 


0.18 


278A 
2780 


00 


0.88 


9 


279 


1.81 


Total S. No./GatNos . 811 


10 


280 


1.45 


Total : 684.86 Ha. 


281 


1.59 


11 
12 


282 


0.83 


13 


283 


0.07 


14 


284 


0.05 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


20 , 


शके १ ९ ४० 


३ ९ 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Gat No. 

Area 


Sr. No. 


3 


2 


3 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

( C.C.A.) 

Ha . 
Village Asangaon - contd 
Outlet No. 49 (Dy -2 /RM - 1 /RSM1)-contd . 
15 285 

0.06 
16 286 

0.14 
17 287 

0.07 
18 288 

0.1 


(C.C.A.) 

Ha . 
Village Shahapur - contd . 
Outlet No. 49 (Dy - 2/RM - 1 )-contd . 
9 19 

0.29 


10 


20 


0.53 


11 


21 


0.39 


12 


22 


0.97 


19 


289 


0.07 


13 


23 


0.16 


20 


290 


0.08 


14 


24 


0.28 


21 


291 


15 


25 


1.44 


0.13 
0.09 


22 


292 


16 


26 


0.33 


23 


293 


0.18 


17 


27 


1.76 


24 


294 


0.17 


Total 


17.95 


25 


295 


0.04 


26 


296 


1.33 


27 


297 


0.27 


Village Anaptwadi 
Outlet No. 56 (Dy - 2 /RM - 1) 


28 


298 
299 


0.97 
0.12 


29 


1 


570 


0.88 


30 


300 


0.26 


2 


571 


2.04 


31 


301 


572/1 


1.82 


0.45 
0.2 


32 


302 


3 
4 
5 


576 


2.32 
0.31 


33 


303 


0.26 


577 


34 


304 


0.62 


6 


578 


2.7 


35 


305 


0.12 


579 


1.4 


36 


324 


0.04 


7 
8 


580 


1.74 


37 


325 


1.29 


9 


581 


2.08 


Total 


17.98 


10 


582 


2.01 


11 


583 


2.71 


584 


1.94 


Village Shahapur 
Outlet No. 56 (Dy - 2 /RM - 1 ) 


12 
13 


0.93 


14 


585 (20 % ) 
586 ( 40 % ) 

736 


0.8 


1 


5 


3.19 


15 


0.04 


2 


12 


16 


737 


0.03 


3 


0.04 


2.48 
2.34 
0.96 
0.96 


13 
14 
15 


17 
18 


4 


738 
739 
740 


0.02 


5 


19 


0.03 


6 


16 


0.80 


741 


0.02 


20 
21 


17 


0.46 


742 


0.02 


8 


18 


0.61 


22 


743 


0.03 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


20 , 9 9880 


1 


3 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 

3 
(C.C.A.) 

Ha. 
Village Shahapur - contd . 


1 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

(C.C.A.) 

Ha . 
Village Asangaon - contd . 
Outlet No. 49 (Dy - 2/ RM - 1 /RSM1)-contd . 


2 


Outlet No. 57 (Dy - 2 /RM - 1 )-contd . 


23 


744 


0.02 


16 


59B 


0.79 


24 


745 


0.03 


17 


3.13 


25 


746 


0.03 


18 


60/1 
60/2 
61 


0.16 


26 


747 


0.04 


19 


1.22 


27 


748 


0.02 


20 


62 


3 


28 


749 


0.03 


21 


63 


4.67 


29 


750 


0.05 
0.02 


Total 


52.39 


752 


30 
31 


753 


0.01 


Village Asangaon 


32 


754 


0.03 


Outlet No. 58 (Dy - 2 /RM - 1 ) 


33 


755 


0.04 


34 


756 


0.02 


122 


2.38 


35 


757 


0.02 


123 


2.17 


36 


758 


0.02 


2 
3 


2.22 


37 


759 


0.02 


124 
201 


4 


0.93 


38 


760 


1.71 


5 


202A 


0.06 


Total 


26.02 


6 


202B 


2.12 


7 


203 


1.97 


Village Shahapur 
Outlet No. 57 (Dy - 2 /RM - 1) 


Total 


11.85 


1 


28 


0.62 


Village Shahapur 
Outlet No. 58 (Dy - 2 /RM - 1 ) 


29 


1.79 


2 
3 


30 


0.69 


38 


1.37 


4 . 


31 


1.25 


1 

2 


5 


32 


0.9 


39 


1.22 


6 


33 


1.37 


3 


40 


3.3 


34 


0.45 


4 


41 


0.93 


7 

8 


35 


3.65 


5 


45 


0.88 


9 


36 


5 


46 


3.76 


6 
7 


10 


37 


1.75 


47 


11.26 


11 


42 


1.38 


8 


0.55 


48 
49 


9 


0.42 


12 


43 


8.13 


10 


50 


0.36 


13 


44 


11.51 


14 


58 


0.71 


11 


51 


0.6 


15 


59A 


0.22 


12 


52 


0.67 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


, 


शके १ ९ ४० 


४१ 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Gat No. 

Area 


Sr. No. 


3 


2 


3 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

( C.C.A.) 

Ha . 
Village Shahapur - contd . 
Outlet No. 58 (Dy - 2 /RM - 1)) — contd . 


( C.C.A.) 

Ha . 
Village Asangaon - contd . 


Outlet No. 49 (Dy - 2 /RM - 1)—contd . 


13 


53 


28 


184A 


0.08 


5.15 
0.42 


14 


54 


29 


184B 


0.41 


15 


55 


0.26 


30 


185A 


0.01 


16 


56 


0.05 


31 


185B 


0.06 


17 


57 


3.53 


32 


186A 


0.06 


Total 


34.73 


33 


186B 


0.01 


34 


187 


0.15 


Village Asangaon 


35 


188A 


0.11 


Outlet No. 59 (Dy- 2 /RM - 1) 


36 


188B 


0.36 


112A 


0.07 


37 


189 


1 


1 

2 


38 


190A 


0.21 


1.52 


39 


190B 


0.14 


3 


112B 
119 (50 % ) 

120 


1.57 


40 


191A 


4 


1.98 


0.03 


121 


41 


LO 


191B 


0.19 


0.56 
0.78 


6 


125 


42 


192A 


0.07 


7 


0.07 


43 


192B 


0.11 


126A 
126B 


8 


0.7 


44 


193A 


0.19 


9 


127 


1.27 


45 


193B 


0.18 


10 


128 


2.61 


46 


194 


1.31 


173 


1.05 


47 


195A 


0.72 


11 
12 


174 


1.46 


48 


195B 


0.09 


13 


175A 


1.15 


49 


196 


0.18 


14 


175B 


0.93 


50 


197A 


0.07 


15 


176A 


0.06 


51 


197B 


0.6 


16 


176B 


0.28 


52 


198A 


0.34 


17 


177A 


53 


198B 


2.45 


0.37 
0.19 


18 


177B 


54 


199 


1.83 


19 


178 


0.19 


55 


200 


1.47 


20 


179A 


56 


253 


2.68 


0.09 
0.07 


21 


179B 


57 


254 


1.83 


22 


180A 


0.13 


58 


255 


2.82 


23 


180B 


0.15 


59 


256 


0.47 


24 


181 


0.18 


60 


257 


1.08 


25 


182A 


0.06 


61 


258 


1.82 


26 


182B 


0.2 


27 


183 


0.45 


Total 


41.27 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


Sr. No. 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Gat No. 

Area 
2 

( C.C.A. ) 

Ha. 
Village Asangaon 


3 


1 


2 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 

3 
( C.C.A.) 

Ha. 
Village Asangaon - contd. 
Outlet No. 60 ( Dy - 2/ RM- 1/ RSM1 ) -contd. 


Outlet No. 60 (Dy - 2 /RM - 1/RSM1) 


113 


0.34 


38 


158 


0.38 


39 


159 


1.24 


2 


114 


0.38 


40 


160 


0.28 


3 


115A 


0.14 


41 


161 


0.63 


4 


115B 


1.21 


116 


0.39 


42 


162 


0.95 


5 
6 


0.24 


43 


163 


0.45 


7 


0.3 


117 

118 
119( 50 % ) 

129 


44 


164 


8 


1.57 


0.48 
1.36 


45 


165 


9 


2.69 


46 


166 


0.25 


10 


130 


0.45 


47 


167 


1.1 


131 


11 
12 


0.01 
0.65 


48 


168 


0.89 


132 


49 


169/ A/ B 


0.65 


13 


133 


0.46 


50 


170 


1.11 


134 


0.1 


14 
15 


51 


171 


0.42 


135 


0.25 


52 


172 


0.89 


16 


136 


1.48 
1.5 


53 


241 


0.27 


17 


137 
138 


54 


244A 


0.32 


18 


0.52 


55 


244B 


0.02 


19 


139 


0.2 
0.14 


56 


245 


1.09 


20 


140 


57 


0.16 


21 


141 


0.88 


259A 
259B 


58 


0.77 


22 


142 


0.13 


59 


260 


1.02 


23 


143 


0.09 
0.24 


60 


0.35 


24 


144 


61 


261 
262 
263 


25 


145 


0.12 


0.32 
0.34 


62 


26 


146 


0.12 
0.29 


63 


264 


1.09 


27 


147 


64 


265 


0.5 


28 


148 


0.18 


65 


266 


0.03 


29 


149 


0.08 


66 


267 


0.23 


30 


150 


67 


268 


0.92 


31 


151 


0.08 
0.01 
0.46 


68 


269 


0.27 


32 


152 


270 


0.28 


33 


153 


0.09 


69 
70 


271 


0.3 


34 


154 


71 


272 


0.36 


35 


155 


0.19 
0.15 
0.13 


72 


0.7 


36 


156 


273 
326 


73 


0.88 


37 


157 


0.11 


74 


327 


0.25 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


४३ 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Gat No. 

Area 


Sr. No. 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

( C.C.A. ) 

Ha. 
Village Asangaon - contd. 


3 


2 


3 


Outlet No. 60 (Dy - 2 /RM - 1/RSM1)—contd . 


( C.C.A. ) 

Ha. 
Village Anapatwadi - contd . 
Outlet No. 64 (Dy - 2 /RM - 1 /LSM1)-contd . 
27 280 

0.29 
28 281 

0.29 
29 282 

0.3 
30 283 

0.29 


75 


328 


0.23 


76 


329 


0.49 


77 


339 


2.95 


78 


340 


0.08 


79 


341 


31 


284 


0.24 


1.29 
1.7 


80 


342 


32 


285 


0.33 


33 


286 


0.02 


Total 


14.66 


287 


34 
35 


0.09 
0.77 


288 


Village Anapatwadi 
Outlet No. 64 (Dy - 2 /RM - 1 /LSM1) 


36 


289 


0.19 


37 


290 


0.01 


1 


254 


0.85 


38 


291 


0.14 


39 


292 


0.04 


2 


255 


0.3 


40 


293 


0.04 


3 


256 


0.36 


41 


294 


0.01 


4 


257 


0.52 


42 


295 


0.01 


5 


258 


0.53 


6 


259 


0.53 


43 


296 


0.05 


7 


260 


0.32 


44 


297 


0.21 


8 


261 


0.39 


45 


298 


0.13 


9 


262 


0.35 


46 


299 


0.32 


10 


263 


47 


300 


0.21 


0.81 
0.34 


11 


265 


0.72 


48 
49 


301 
302 


12 


266/1 


1.86 


0.46 


266/2 


50 


303 


13 
14 
15 


0.69 
0.67 


51 


304 


267 
268 


0.51 
0.26 
0.24 
0.45 


52 


305 


0.34 


16 


269 


53 


306 


0.33 


17 


270 


0.22 


54 


307 


0.68 
2.02 


18 


271 


0.03 


55 


308 


19 


272 


56 


309 


1.24 


0.09 
0.69 


20 


273 


57 


0.2 


310 
311 


21 


274 


0.54 


58 


0.22 


22 


275 


0.41 


59 


312 


0.22 


23 


276 


0.23 


60 


313 


0.5 


24 


277 


0.22 


61 


314 


0.48 


25 


278 


0.58 


62 


315 


0.48 


26 


279 


0.59 


63 


316 


0.93 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


20 , 9 9880 


1 


3 


1 


2 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

(C.C.A.) 

Ha . 
Village Anapatwadi - contd . 
Outlet No. 64 (Dy - 2 /RM - 1 /LSM1)-contd . 
64 317 

1.11 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 

3 
(C.C.A.) 

Ha. 
Village Asangaon — contd 
Outlet No. 61 (Dy - 2 /RM - 1 )-contd . 
13 237 

6.63 


65 


318 


0.13 


14 


238 


2.37 


319 


0.19 


66 
67 


15 


239 


3.73 


320 


0.07 


16 


3.26 


68 


321 


0.08 


240A 
240B 


17 


69 


322 


0.25 


0.37 
3.13 


18 


246A 


70 


323 


0.83 


19 


246B 


0.2 


71 


324 


0.17 


20 


247 


0.35 


325 


72 
73 


0.66 
2.73 


21 


0.24 


326 


22 


248A 
248B 
249 


1.6 


74 


327 


3.03 


23 


1.43 


75 


328 


1.11 


24 


250 


1.15 


329 


1.24 


76 
77 


251 


330 


0.73 
0.32 


25 
26 


1.1 
0.77 


252 


78 


331 


79 


332 


0.82 


Total 


43.77 


333 


0.57 


80 
81 


334 


0.52 


Village Asangaon 


82 


335 


Outlet No. 62 (Dy - 2 /RM - 1 ) 


1.08 
0.71 


83 


338 


1 


224 


5.03 


Total 


42.73 


2 


225 


5.03 


0.88 


Village Asangaon 
Outlet No. 61 (Dy - 2 /RM - 1) 


3 
4 

5 


226 ( 30 % ) 

231 


23.96 


232 ( A + B ) 


2.84 


1 


210 


1.85 


6 


233 


3.5 


2 


211 


0.46 


7 


234 


4.04 


212 


0.15 


w 


Total 


45.28 


213 


0.92 


214 


0.93 


4 
5 
6 
7 


Village Asangaon 
Outlet No. 63 (Dy - 2/RM - 1/LSM - 3 ) 


215A 


0.71 


0.81 


215B 
216 


8 


2.05 


1 


204A 


0.64 


9 


217 


1.25 


2 


4.97 


204B 
205 


10 


218 


3.45 


3 


1.7 


11 


235 


1.77 


4 


206 


1.21 
0.61 


12 


236 


3.09 


5 


207 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


४५ 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Gat No. 

Area 


Sr. No. 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

( C.C.A. ) 

Ha. 
Village Asangaon - contd . 


3 


2 


3 


( C.C.A. ) 

Ha. 
Village Anapatwadi - contd. 
Outlet No. 65 (Dy- 2/RM - 1/LSM1)—contd . 


Outlet No. 63 (Dy - 2 /RM - 1 /LSM - 3 )—contd . 


6 


208 


2.45 


20 


1.8 


340 
341 


7 


209 


21 


0.43 


2.64 
3.52 


8 


219 


22 


342 


0.14 


9 


221 


2.16 


23 


343 


0.29 


10 


220 


2.44 


24 


344 
345 


0.56 
0.49 


25 


11 


222 


2.03 


26 


346 


223 


12 
13 


5.68 
2.06 


0.38 
1.5 


27 


347 


226 ( 70 % ) 

227 


28 


348 


0.89 


14 


6.7 


29 


349 


0.46 


15 


228 


0.38 


30 


350 


0.82 


16 


229 


2.97 


31 


351 


1.19 


17 


230 


1.52 


32 


352 


2.06 


Total 


43.68 


33 


353 


1.02 


34 


0.53 


354 
355 


35 


Village Anapatwadi 
Outlet No. 65 (Dy - 2 /RM - 1 /LSM - 1 ) 


0.48 
0.49 


36 


356 


37 


357 


0.32 


238 


2.88 


38 


358 


0.35 


2 


239 


0.31 


240 


1.38 


39 


359 


w 


0.5 


4 


241 


40 


360 


0.87 


0.05 
0.06 


LO 


242 


41 


361 


0.42 


6 


243 


0.26 


42 


362 


1.32 


7 


244 


0.58 


43 


363 


0.9 


245 


0.66 


364 


0.5 


8 
9 


44 
45 


246 


0.41 


365 


0.41 


10 


247 


0.4 


46 


366 


1.29 


11 


248 


0.39 


47 


367 


0.33 


12 


249 


0.81 


48 


368 


0.73 


13 


250 


0.3 


49 


369 


0.31 


251 


0.29 


50 


370 


14 
15 


1.04 
0.49 


252 


0.49 


51 


371 


16 


253 


1.04 


52 


372 


0.41 


17 


336 


0.89 


53 


373 


0.37 


18 


337 


1.02 


54 


374 


0.55 
0.13 


19 


339 


0.61 


55 


375 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


20 , 9 9880 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

(C.C.A.) 

Ha . 
Village Anapatwadi - contd . 


1 


3 


1 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

3 
(C.C.A.) 

Ha. 
Village Anapatwadi- contd . 
Outlet No. 66 (Dy - 2 /RM - 1 /LSM1)-contd . 


Outlet No. 65 (Dy - 2 /RM - 1 /LSM1)-contd . 


56 


376 


0.13 


15 


414 


1.39 


57 


377 


0.16 


16 


416 


0.62 


58 


0.25 


17 


417 


0.65 


378 
379 


0.16 


18 


418 


0.59 


59 
60 


380 


0.21 


19 


419 


0.62 


61 


381 


0.39 


20 


420 


0.3 


62 


382 


0.12 


21 


421 


0.29 


63 


383 


0.51 


22 


422 


0.59 


64 


384 


0.76 


23 


423 


0.49 


65 


393 


0.82 


24 


424 


0.51 
0.3 


66 


394 


0.51 


425 


25 
26 


67 


395 


0.22 


426 


68 


396 


0.19 


27 


427 


69 


397 


0.94 


28 


428 


0.26 
0.38 
1.07 
0.65 
0.59 


398 


29 


429 


70 
71 


399 


30 


430 


0.42 

0.5 
0.83 
1.15 


72 


31 


431 


0.5 


406 
415 


73 


32 


432 


0.26 


33 


433 


0.57 


Total 


45.87 


34 


434 


0.24 


35 


435 


0.77 


Village Anapatwadi 
Outlet No. 66 (Dy- 2 /RM - 1/LSM - 1) 


36 


436 


1.44 


37 


437 


0.39 


1 


400 


1.31 


38 


438 


0.4 


2 


39 


401 


0.65 


439 


0.4 


402 


40 


440 


0.89 


0.42 


41 


441 


0.95 


4 


403 


0.33 
0.25 


5 


404 


42 


442 


0.62 


6 


405 


0.4 


43 


443 


0.32 


406 


44 


444 


0.83 


0.27 


7 
8 


407 


0.32 


45 


445 


0.31 


9 


408 


0.38 


46 


446 


10 


409 


0.68 


47 


447 


0.17 
0.13 
0.31 


11 


410 


0.68 


48 


448 


12 


411 


0.41 


49 


449 


0.29 


13 


412 


0.22 


50 


450 


0.1 


14 


413 


0.31 


51 


451 


0.05 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


४७ 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Gat No. 

Area 


Sr. No. 


3 


2 


3 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

( C.C.A. ) 

Ha. 
Village Anapatwadi - contd. 
Outlet No. 66 (Dy - 2 /RM - 1 /LSM1)-contd . 


( C.C.A. ) 

Ha. 
Village Anapatwadi - contd . 
Outlet No. 67 ( Dy - 2/ RM-1 /LSM1) -contd . 


52 


452 


0.14 


17 


0.44 


53 


453 


0.14 


8 


77 


0.71 


54 


454 


0.15 


9 


78 


0.79 


55 


455 


0.18 


10 


131/1 


1.68 


56 


456 


0.47 


131/2 


0.3 


11 
12 


57 


457 


0.16 


132 


2.33 


58 


458 


0.26 


13 


133 


0.89 


59 


459 


0.05 


14 


134 


1.8 


460 


0.05 


15 


135 


0.84 


60 
61 


461 


0.05 


16 


136 


1.46 


62 


462 


0.29 


17 


137 


0.32 


63 


463 


0.2 


18 


138 


0.63 


64 


464 


0.29 


19 


139 


0.62 


65 


465 


20 


140 


0.36 


0.44 
0.38 


66 


466 


0.68 


21 
22 


67 


467 


1.11 


141 
503 
504 
505 


0.27 
0.78 


68 


468 


0.83 


23 


69 


469 


0.5 


24 


0.92 


70 


470 


0.53 


25 


506 


0.36 
0.25 


71 


471 


0.56 


26 


507 


72 


472 


0.04 


27 


508 


1.68 


28 


73 


509 


473 


0.45 


0.42 


74 


1.3 


29 


474 


0.57 


510 


30 


1.56 


75 


501 


511 


3.27 


31 


76 


502 


2.43 


512 
513 


6.68 
0.57 


32 


Total 


40.14 


33 


514 


0.56 


34 


515 


1.38 


Village Anapatwadi 
Outlet No. 67 (Dy - 2 /RM - 1 /LSM - 1 ) 


35 


516 
517 


1.05 
2.6 


36 


0.02 


37 


518 


11 


0.06 
1.17 


38 


519 


2 


12 


0.26 


39 


520 


0.08 


3 


13 


0.07 


40 


521 


0.27 


4 


14 


0.05 


41 


522 


0.43 


LO 


15 


0.71 
0.45 


42 


523 


0.02 


6 


16 


43 


524 


0.12 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


20 , 9 9880 


1 


3 


1 


2 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

(C.C.A.) 

Ha . 
Village Anapatwadi - contd 
Outlet No. 67 (Dy - 2 /RM - 1 /LSM1)-contd . 
44 525 

1.94 
45 526 

1.34 
46 527 

0.92 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 

3 
( C.C.A.) 

Ha. 
Village Anapatwadi - contd . 

Outlet No. 68 (Dy - 2 )—contd . 
24 729 

0.04 
25 730 

0.04 
731 

0.05 


26 


47 


528 


0.53 


27 


732 


0.03 


48 


529 


2.92 


28 


733 


0.05 


0.04 


Total 


32.00 


49 
50 


530 
531 


0.03 


51 


532 


0.05 


Village Anapatwadi 
Outlet No. 72 (Dy - 2 /RM - 1 /LSM - 1 ) 


Total 


44.98 


18 


0.01 


1 
2 
3 


19 


Village Anapatwadi 
Outlet No. 68 (Dy - 2 ) 


0.02 


20 


0.01 


4 


0.03 


1 


573 


0.11 


21 
22 


LO 


0.03 


2 


574 


0.12 


6 


23 


0.05 


3 


575 


0.36 


24 


0.02 


4 


2.33 


585 ( 50 % ) 

590 


7 
8 
9 


25 


0.1 


5 


2.33 


26 


0.04 


6 


591 


3.11 


10 


27 


0.03 


7 


2.31 


592 (70 % ) 

593 


11 


0.02 


8 


0.98 


28 
29 


12 


0.02 


9 


594 


1.28 


13 


30 


0.03 


595 


2.36 


10 
11 


14 


0.03 


596 


0.91 


31 
32 


15 


0.03 


12 


597 


1.33 


16 


33 


0.02 


13 


598 


0.01 


17 


34 


0.04 


14 


599 


3.65 


18 


35 


0.02 


15 


600 


0.87 


19 


36 


0.01 


16 


601 


0.26 


20 


0.08 


37 
38 


17 


602 


0.34 


21 


0.03 


18 


22 


39 


621 


7.33 


19 


724 


0.07 


23 


40 


0.01 
0.01 
0.02 


20 


0.54 


24 


41 


725 
726 


21 


1.13 


25 


42 


0.27 


22 


727 


0.03 


26 


43 


0.95 


23 


728 


0.03 


27 


44 


0.06 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


४ ९ 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Gat No. 

Area 


Sr. No. 


3 


2 


3 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

( C.C.A. ) 

Ha. 
Village Anapatwadi - contd. 
Outlet No. 72 ( Dy - 2/ RM- 1/LSM- 2) -contd. 


( C.C.A. ) 

Ha. 
Village Anapatwadi - contd. 
Outlet No. 72 ( Dy - 2/ RM- 1 /LSM- 2 ) -contd. 


28 


45 


0.09 


64 


98 


0.12 


29 


46 


0.02 


65 


0.19 


30 


47 


0.02 


66 


0.22 


99 
100 
101 
102 


31 


48 


0.02 


67 


0.37 


32 


49 


0.35 


68 


0.35 


33 


50 


0.33 


69 


103 


0.14 


34 


51 


0.41 


70 


104 


0.15 


35 


52 


0.06 


71 


105 


0.38 


36 


53 


0.06 


72 


106 


0.08 


37 


54 


1.17 


73 


107 


0.08 


38 


73 


1.4 


74 


108 


0.4 


39 


74 


1.95 


75 


109 


0.4 


40 


75 


2.6 


76 


110 


0.8 


41 


76 


1.09 


77 


111 


0.07 


42 


77 


0.71 


78 


115 


0.14 


43 


78 


0.79 


79 


116 


0.12 


44 


79 


1.19 


80 


117 


0.06 


45 


80 


0.36 


81 


118 


0.05 
0.05 


82 


119 


46 


81 


0.7 


83 


120 


0.26 


47 


82/1 


1.62 


121 


0.13 


48 


82/2 


1.99 


84 
85 


122 


0.6 


49 


0.13 


82/3 

83 


86 


123 


0.06 


50 


0.94 


87 


124 


0.28 


51 


84 


2.12 


88 


125 


0.89 


52 


86 


0.09 


89 


126 


1.45 


53 


87 


0.05 


54 


88 


0.05 


90 


127 


0.21 


55 


89 


0.1 


91 


0.3 


128 
129 


56 


90 


0.13 


92 


0.36 


57 


91 


93 


130 


0.07 


0.06 
0.05 


58 


92 


94 


143 


0.07 


59 


93 


0.57 


95 


144 


0.66 


60 


94 


96 


145 


0.62 


0.4 
0.39 


61 


95 


97 


146 


0.35 


62 


96 


0.58 


98 


147 


0.36 


63 


97 


0.11 


99 


148 


0.35 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


20 , 9 9880 


1 


3 


1 


2 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

(C.C.A.) 

Ha . 
Village Anapatwadi - contd . 
Outlet No. 72 (Dy- 2/RM - 1/LSM - 2 )—contd . 


Schedule - contd . 

Delineated Area 
Sr. No. Gat No. 

Area 

3 
(C.C.A.) 

Ha. 
Village Anapatwadi - contd . 
Outlet No. 73 (Dy- 2 /RM - 1/LSM - 2 )-contd . 


100 


149 


1.06 


28 


391 


2.05 


101 


475 


0.86 


29 


392 


1.91 


102 


476 


0.31 


30 


478 


0.45 


103 


477 


0.8 


31 


479 


0.21 


Total 


38.91 


32 


480 


0.23 


33 


481 


0.36 


Village Anapatwadi 
Outlet No. 73 (Dy - 2 /RM - 1/LSM - 2 ) 


34 


482 


0.52 


35 


483 


0.83 


T 


150 


1.14 


36 


484 


0.62 


2 


151 


1.05 


37 


485 


0.27 


152 


0.83 


38 


486 


0.29 


3 
4 

5 


153 


0.43 


39 


487 


0.28 


154 


0.66 


40 


488 


0.47 


6 


157 


0.47 


41 


489 


0.24 


7 


158 


0.51 


42 


490 


0.79 


8 


159 


0.49 


43 


491 


0.77 


9 


160 


0.96 


44 


492 


0.88 


10 


161 


0.66 


45 


493 


1.09 


11 


162 


1.58 


46 


494 


0.62 


12 


179 


0.2 


47 


495 


0.43 


13 


226 


0.03 


48 


496 


0.38 


14 


227 


0.18 


49 


497 


0.39 


15 


231 


0.2 


50 


498 


0.87 


16 


232 


2.11 


51 


499 


0.42 


17 


233 


0.27 


52 


500 


0.4 


18 


234 


0.26 


Total 


35.00 


19 


235 


0.24 


20 


236 


0.26 


21 


237 


1.06 


Engr. B. J. Gade , 
Executive Engineer, 
Dhom Canal Division , 

No. 2 , Satara . 


22 


385 


1.25 


23 


386 


1.12 


24 


387 


0.46 


Satara , 21st March 2018 . 


25 


388 


1.94 


26 


389 


0.42 


27 


390 


0.45 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


५१ 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 


आदेश 


क्रमांक वि . शा./निवडणूक / ३० ९ ४/ २०१७ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१७/ 
प्र.क्र .४/ का .-८, दिनांक २६ एप्रिल २०१७ च्या आदेशान्वये माहे जून ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने अस्तित्वात 
आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व रिक्त पदांच्या पोट- निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे 
कार्यक्षेत्रातील (१) भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील आंबेगाव बुद्रुक (२) कोंढवा पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील उंड्री, पिसोळी ( ३) हडपसर 
पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील फुरसुंगी ग्रामपंचायत वॉर्ड क्रमांक ०६ अशा ०४ व इतर ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार असून 
दिनांक २९ मे २०१७ रोजी मतमोजणी शासकीय अन्नधान्य गोदाम क्रमांक सी -५ व ६, शिवाजीनगर , पुणे-५ येथे होणार आहे. सदर मतमोजणीची 
प्रक्रिया सुरळीतपणे व शांततेत पार पडण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था, सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सार्वजनिक उपद्रव टाळण्यासाठी 
शासकीय अन्नधान्य गोदाम क्रमांक सी -५ व ६, शिवाजीनगर , पुणे -५ येथील २०० मीटर परिसरात निर्बंध घालणे जरूरीचे आहे. अशी माझी खात्री 
झालेली आहे. 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया, संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , शासकीय अन्नधान्य गोदाम क्रमांक सी -५ व ६, शिवाजीनगर, पुणे-५ येथील २०० मीटर परिसरात 
दिनांक २९ मे २०१७ चे ००.०१ वाजलेपासून ते मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 
( १ ) मतमोजणीच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत - अनधिकृत हत्यारे तसेच परवान्यावरील कोणत्याही प्रकारची हत्यारे घेऊन फिरणेस या 

आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला(पोलीस दल , संरक्षण दल, तुरुंग विभाग, बँक सुरक्षा विभाग व इतर 
केंद्रीय तसेच राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना) लागू राहणार नाही . तसेच ज्या परवानाधारकास रूढीप्रमाणेबंदूक प्रदर्शित 
करण्याचा अधिकार आहे, त्यांना हा आदेश लागू राहणार नाही. 


( २ ) मतमोजणीच्या परिसरात मोबाईल , कॉर्डलेस फोन , पेजर वापरण्यास अगर घेऊन येण्यास मनाई करण्यात येत आहे. ( कर्तव्यावर असणाऱ्या 

शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना हा आदेश लागू राहणार नाही.) 


( ३) मतमोजणीच्या परिसरात खाजगी इसमांना ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 


( ४ ) मतमोजणीच्या परिसरात कोणताही मजकूर लिहिण्यास अगर छापील मजकूर प्रदर्शित करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 


( ५) मतमोजणीच्या परिसरात शासकीय वाहने सोडून कोणत्याही प्रकारचे वाहन आत नेण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 


( ६ ) मतमोजणीच्या परिसरात पासशिवाय प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 


( ७) मतमोजणीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर मतमोजणी ठिकाणचे २०० मीटर परिसरात दिनांक २९ मे २०१७ रोजी विजय मिरवणुका काढण्यास 

सक्त मनाई करण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ मे २०१७ रोजी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर. 


पुणे , २२ 


मे 


२०१७. 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 


आदेश 


- 


क्रमांक वि. शा ./निवडणूक/ ११३५ / २०१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि-२०१८/ 
प्र.क्र .२/ का .-८ , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ चे सहपत्राच्या आदेशान्वये माहे ७ मार्च २०१८ ते ३१ मे २०१८ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या तसेच 
नव्याने स्थापीत , सरपंच पदासह सर्व सदस्य पदासाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट - निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला असून 
त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ३७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व २७४ ग्रामपंचायतींच्या पोट-निवडणुकांसाठी निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. 
आचारसंहिता दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजी रात्री १२.०० वाजलेपासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . पुणे शहर 
पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील ( १) उत्तमनगर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील कोंढवे- धावडे, न्यू कोपरे , (२) सिंहगड पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील 
नहे, (३) हिंजवडी पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील म्हाळुगे,हिंजवडी, ( ४) हडपसर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील शेवाळवाडी , मांजरी बुद्रुक या व इतर 
ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका होणार असून , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतदान व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतमोजणी शासकीय 
अन्नधान्य गोदाम क्रमांक सी -६ , शिवाजीनगर , पुणे-५ येथे होणार आहे. 


सदर मतमोजणीची प्रक्रिया सुरळीतपणे व शांततेत पार पडण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था , सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सार्वजनिक 
उपद्रव टाळण्यासाठी शासकीय अन्नधान्य गोदाम क्रमांक सी -६, शिवाजीनगर , पुणे -५ येथील २०० मीटर परिसरात निबंध घालणे जरूरीचे आहे. अशी 
माझी खात्री झालेली आहे. 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया, संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , शासकीय अन्नधान्य गोदाम क्रमांक सी -६, शिवाजीनगर , पुणे -५ येथील २०० मीटर परिसरात दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०१८ चे ००.०१ वाजलेपासून ते मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 
( १) मतमोजणीच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत - अनधिकृत हत्यारे तसेच ज्या परवान्यावरील कोणत्याही प्रकारची हत्यारे घेऊन फिरणेस 

या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला (पोलीस दल , संरक्षण दल , तुरुंग विभाग, बँक सुरक्षा विभाग व इतर 
केंद्रीय तसेच राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना ) लागू राहणार नाही. तसेच परवानाधारकास रूढीप्रमाणेबंदूक प्रदर्शित करण्याचा 

अधिकार आहे, त्यांना हा आदेश लागू राहणार नाही. 
( २ ) मतमोजणीच्या परिसरात मोबाईल , कॉर्डलेस फोन , पेजर वापरण्यास अगर घेऊन येण्यास मनाई करण्यात येत आहे. ( कर्तव्यावर असणाऱ्या 

शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना हा आदेश लागू राहणार नाही .) 


( ३) मतमोजणीच्या परिसरात खाजगी इसमांना ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(४) मतमोजणीच्या परिसरात कोणताही मजकूर लिहिण्यास अगर छापील मजकूर प्रदर्शित करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ५ ) मतमोजणीच्या परिसरात शासकीय वाहने सोडून कोणत्याही प्रकारचे वाहन आत नेण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 


( ६ ) मतमोजणीच्या परिसरात पासशिवाय प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 


( ७) मतमोजणीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर मतमोजणी ठिकाणचे २०० मीटर परिसरात दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी विजय मिरवणुका 

काढण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिला आहे. 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर . 


पुणे, २२ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


५३ 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे जे ज्या वॉर्डाचे मतदार नाहीत त्यांनी त्या वॉर्डात न थांबण्याबाबत आदेश . 


आदेश 


क्रमांक वि. शा ./निवडणूक / ३० ९ ३/ २०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१७/ 
प्र.क्र.४/ का.-८, दिनांक २६ एप्रिल २०१७ च्या आदेशान्वये माहे जून ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने अस्तित्वात 
आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व रिक्त पदांच्या पोट- निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक २६ एप्रिल २०१७ पासून 
आचारसंहिता लागू झालेली आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील (१) भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील आंबेगाव बुद्रुक , 
( २) कोंढवा पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील उंड्री , पिसोळी या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व (३) हडपसर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील फुरसुंगी वॉर्ड 
क्रमांक ०६ ग्रामपंचायतीची पोट-निवडणूक अशा एकूण ०६ मतदान केंद्र ( इमारती) व १८ बुथवर मतदान दिनांक २७ मे २०१७ रोजी व दिनांक २९ मे 
२०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे. 


निवडणूक आयोग , भारत सरकार यांचेकडील पत्र क्रमांक ४६४ / आय.एन.एस.टी./ २००७/ पी.एल.एन. -१/दिनांक ८ जानेवारी २०१७ व दिनांक २७ 
फेब्रुवारी २०१७ अन्वये प्रचार संपल्यानंतरच्या वेळेपासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत राजकीय व्यक्तींवर जर ते त्या वॉर्डातील मतदार 
नसतील तर त्या वॉर्डात थांबणेबाबत प्रतिबंध करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत . 

मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पडण्यासाठी सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी 
सर्व राजकीय पक्षाशी संबंधीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ते ज्या वॉर्डाचे मतदार नाहीत त्या वॉर्डात थांबणेस / वास्तव्य करण्यास प्रतिबंध करणे 
जरुरीचे आहे. अशी माझी खात्री झालेली आहे. 


- 


त्याअर्थी, मी, रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया , संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये असा आदेश देतो की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात (१) भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील 
आंबेगाव बुद्रुक , ( २) कोंढवा पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील उंड्री, पिसोळी या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व ( ३) हडपसर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील 
फुरसुंगी वॉर्ड क्रमांक ०६ ग्रामपंचायतीची पोट-निवडणूक २०१७ साठी दिनांक 

रोजी १८.०० वाजलेपासून ते मतदान प्रक्रीया पूर्ण 
होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 


२५ 


मे 


२०१७ 


( १ ) सर्व राजकीय व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधीत कोणतीही व्यक्ती ते ज्या वॉर्डाचे मतदार नाहीत त्या वॉर्डात थांबणेस/ वास्तव्य करण्यास 

प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये कारवाई पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ मे २०१७ रोजी देण्यात आला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर. 


पुणे, २२ मे २०१७. 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे मतदान केंद्राचे १०० मीटरचे परिक्षेत्रातील व्यावसायिक दुकाने व आस्थापना बंद 
ठेवणेबाबत आदेश. 


आदेश 


क्रमांक वि . शा ./निवडणूक / ३० ९ ५/ २०१७ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१७/ 
प्र.क्र.४/ का .-८, दिनांक २६ एप्रिल २०१७ च्या आदेशान्वये माहे जून ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने अस्तित्वात 
आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व रिक्त पदांच्या पोट -निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे . त्यामध्ये पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील (१) भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील आंबेगाव बुद्रुक ,(२) कोंढवा पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील उंड्री, 
पिसोळी या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व ( ३ ) हडपसर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील फुरसुंगी वॉर्ड क्रमांक ०६ ग्रामपंचायतीची पोट-निवडणूक अशा 
एकूण ०३ पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार असल्याने, दिनांक २७ मे २०१७ रोजी मतदान व दिनांक २९ मे २०१७ 
रोजी मतमोजणी होणार आहे. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील (१) भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील आंबेगाव बुद्रुक , (२) कोंढवा पोलीस स्टेशन 
कार्यक्षेत्रातील उंड्री, पिसोळी या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व ( ३) हडपसर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील फुरसुंगी वॉर्ड क्रमांक ०६ ग्रामपंचायतीची पोट 
निवडणूक अशा एकूण ०६ मतदान केंद्र ( इमारती) व १८ बुथवर मतदान होणार आहे. 


मतदान सुरळीत व शांततेत पार पडण्यासाठी दिनांक २७ मे २०१७ रोजी नमूद केलेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोट -निवडणूकीच्या मतदान केंद्राचे 
परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू 
नये यासाठी यासाठी सदर परिसराचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सदर मतदान केंद्रांचे १०० मीटर 
परिसरात निर्बंध घालणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे. 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया, संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ मधील 
अधिकारान्वये पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील ( १) भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील आंबेगाव बुद्रुक, (२) कोंढवा पोलीस स्टेशन 
कार्यक्षेत्रातील उंड्री, पिसोळी या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व (३) हडपसर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील फुरसुंगी ग्रामपंचायतीची पोट-निवडणूक वॉर्ड 
क्रमांक ०६ असे एकूण ०६ मतदान केंद्र (इमारती) व १८ बुथवर १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये दिनांक 

रोजी 
वाजलेपासून ते मतदान प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 


२७ 


मे २०१७ 


००.०१ 


(१ ) ०६ मतदान केंद्राच्या ( इमारती) परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसराचे आतील सर्व व्यावसायिक, व्यावसायिक दुकाने, रेस्टॉरंट , 

टपऱ्या , वाणिज्यिक आस्थापना ( अत्यावश्यक सेवा वगळून ) सर्व आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवाव्यात. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये कारवाई पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ मे २०१७ रोजी देण्यात आला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर . 


पुणे, २२ मे २०१७. 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे मतदान केंद्राचे १०० मीटरचे परिक्षेत्रातील व्यावसायिक दुकाने व आस्थापना बंद 
ठेवणेबाबत आदेश . 


आदेश 


क्रमांक वि . शा. /निवडणूक / १०४५३ / २०१७ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ ग्रापंनि 
२०१७ / प्र.क्र .२१/ का . -८, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ च्या आदेशान्वये माहे जानेवारी- फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या पुणेजिल्ह्यातील 
९९ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. 

पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील उत्तमनगर पोलीस स्टेशनमधील कुरण बुद्रुक, तालुका वेल्हे, जिल्हा पुणे या ग्रामपंचायतीच्या 
सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी मतदान होणार आहे व दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे. 

मतदान सुरळीत व शांततेत पार पडण्यासाठी दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी उपरोक्त नमूद केलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 
मतदान केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचूनये, 
सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी यासाठी सदर परिसराचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सदर 
मतदान केंद्रांचे १०० मीटर परिसरात निर्बंध घालणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झालेली आहे. 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया , संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ मधील 
अधिकारान्वये पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील उत्तमनगर पोलीस स्टेशनमधील कुरण बुद्रुक , तालुका वेल्हे , जिल्हा पुणे या ग्रामपंचायतीच्या 
सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ०१ मतदान केंद्र ( इमारत) व ३ बुथवर १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये दिनांक डिसेंबर 

२०१७ 

रोजी 
वाजलेपासून ते मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 


२६ 


००.०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १९ ४० 


५५ 


(१) ०१ मतदान केंद्र ( इमारतीच्या) परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसराचे आतील सर्वव्यावसायिक, व्यावसायिक दुकाने , रेस्टॉरंट , 

टपऱ्या , वाणिज्यिक आस्थापना ( अत्यावश्यक सेवा वगळून) सर्व आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवाव्यात . 


या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ रोजी देण्यात आला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर. 


पुणे , २१ डिसेंबर २०१७. 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे मतदान केंद्राचे १०० मीटरचे परिक्षेत्रातील व्यावसायिक दुकाने व आस्थापना बंद 
ठेवणेबाबत आदेश. 


आदेश 


ते 


मे 


क्रमांक वि. शा ./निवडणूक/ ११३४ / २०१८ .--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेपत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि-२०१८/ 
प्र.क्र .२/ का . - ८ , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ चे सहपत्राच्या आदेशान्वये माहे ७ मार्च २०१८ 

३१ २०१८ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या व नव्याने 
स्थापीत , सरपंच पदासह सर्व सदस्य पदासाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट-निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला असून 
त्यामध्ये पुणेजिल्ह्यातील ३७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व २७४ ग्रामपंचायतींच्या पोट -निवडणुकांसाठी निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. 
आचारसंहिता दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजी रात्री १२.०० वाजलेपासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . पुणे शहर 
पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील (१) उत्तमनगर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील कोंढवे-धावडे, न्यू कोपरे , (२) सिंहगड रोड पोलीस स्टेशन 
कार्यक्षेत्रातील नव्हे , (३) हिंजवडी पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील म्हाळुगे, हिंजवडी, ( ४) हडपसर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील शेवाळवाडी, मांजरी 
बुद्रुक या ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार असून, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतदान व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतमोजणी होणार 
आहे. 


मतदान सुरळीत व शांततेत पार पडण्यासाठी दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नमूद केलेल्या ग्रामपंचायत पोट -निवडणूक मतदान केंद्राचे 
परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू 
नये यासाठी सदर परिसराचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सदर मतदान केंद्रांचे १०० मीटर परिसरात 
निबंध घालणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे . 


. 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया, संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ मधील 
अधिकारान्वयेपुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील (१) उत्तमनगर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील कोंढवे- धावडे, न्यू कोपरे , (२) सिंहगड रोड पोलीस 
स्टेशन कार्यक्षेत्रातील नव्हे , ( ३) हिंजवडी पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील म्हाळुगे ,हिंजवडी, ( ४) हडपसर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील शेवाळवाडी, 
मांजरी बुद्रुक या पोलीस स्टोनच्या पोट -निवडणुकांसाठी २० मतदान केंद्रे( इमारती) व ६१ बुथ १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये दिनांक २७ 
फेब्रुवारी २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे . 
( १ ) २० मतदान केंद्र ( इमारती ) १०० मीटर सभोवतालच्या परिसराचे आतील सर्व व्यावसायिक, व्यावसायिक दुकाने , रेस्टॉरंट , टपऱ्या , वाणिज्यिक 

आस्थापना ( अत्यावश्यक सेवा वगळून) सर्व आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवाव्यात. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर. 


पुणे, २२ फेब्रुवारी २०१८ . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे जे ज्या वॉर्डाचे मतदार नाहीत त्यांनी त्या वॉर्डात न थांबण्याबाबत आदेश . 


आदेश 


क्रमांक वि . शा ./निवडणूक/ ११३३ / २०१८ .--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ ग्रापंनि -२०१८/ 
प्र.क्र .२ / का .-८, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ चे सहपत्राच्या आदेशान्वये माहे ७ मार्च २०१८ ते ३१ मे २०१८ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या व नव्याने 
स्थापीत, सरपंच पदासह सर्व सदस्य पदासाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट -निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला असून 
त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ३७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व २७४ ग्रामपंचायतींच्या पोट -निवडणुकांसाठी निवडणूक होणार आहे. 

पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील (१) उत्तमनगर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील कोंढवे- धावडे, न्यू कोपरे ,(२) सिंहगड पोलीस 
स्टेशन कार्यक्षेत्रातील नहे, ( ३) हिंजवडी पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील म्हाळुगे, हिंजवडी,( ४) हडपसर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील शेवाळवाडी, 
मांजरी बुद्रुक या ग्रामपंचायतींच्या पोट-निवडणुकांसाठी दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतदान होणार आहे व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी 
मतमोजणी होणार आहे. 


निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांचेकडील पत्र क्रमांक ४६४/ आय.एन.एस.टी. / २००७/ पी.एल.एन. -१/दिनांक ८ जानेवारी २०१७ व दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २००७ अन्वये प्रचार संपल्यानंतरच्या वेळेपासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत राजकीय व्यक्तींवर जर ते त्या वॉर्डातील 
मतदार नसतील तर त्या वॉर्डात थांबणेबाबत प्रतिबंध करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत . 

मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पडण्यासाठी सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी 
सर्व राजकीय पक्षाशी संबंधीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ते ज्या वॉर्डाचे मतदार नाहीत त्या वॉर्डात थांबणेस/ वास्तव्य करण्यास प्रतिबंध करणे 
जरुरीचे आहे. अशी माझी खात्री झालेली आहे. 


- 


- 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया, संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये असा आदेश देतो की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात ( १) उत्तमनगर पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील कोंढवे 
धावडे, न्यू कोपरे , ( २) सिंहगड रोड पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील नहे, (३)हिंजवडी पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील म्हाळुगे, हिंजवडी, (४) हडपसर 
पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रातील शेवाळवाडी , मांजरी बुद्रुक या ग्रामपंचायतींच्या पोट -निवडणुकींची मतदान केंद्रे( इमारती) व बूथवर दिनांक २५ फेब्रुवारी 
२०१८ रोजी १८.०० वाजलेपासून ते मतदान प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 
( १ ) सर्व राजकीय व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधीत कोणतीही व्यक्ती ते ज्या वॉर्डाचे मतदार नाहीत त्या वॉर्डात थांबणेस/ वास्तव्य करण्यास 

प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला आहे. 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर. 


पुणे , २२ फेब्रुवारी २०१८ . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी.) १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 


आदेश 


क्रमांक वि . शा./निवडणूक / ६२२/ २०१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१८/ 
प्र.क्र .२/ का.-८, दिनांक २२ जानेवारी २०१८ च्या आदेशान्वये माहे मार्च २०१८ ते मे २०१८ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या व नव्याने स्थापीत , सरपंच 
पदासह सर्व सदस्य पदासाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट - निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 
३७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व २७४ ग्रामपंचायतींच्या पोट-निवडणुकांसाठी निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. 

आचारसंहिता दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजी रात्री १२.०० वाजलेपासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. पुणे 
शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील (१) उत्तमनगर पोलीस स्टेशन - सांगरूण , खडकवाडी, कोंढवे-धावडे, मांडवी खुर्द, बहुली, जांभळी, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १९ ४० 


५७ 


न्यू कोपरे , (२) सिंहगड रोड पोलीस स्टेशन- नन्हे , (३)हिंजवडी पोलीस स्टेशन - सूस , म्हाळुगे, माण, हिंजवडी, ( ४) हडपसर पोलीस स्टेशन 
शेवाळवाडी, मांजरी बुद्रुक , जिल्हा पुणे या ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार असून, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतदान व दिनांक २६ 
फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतमोजणी होणार आहे. 


आणि ज्याअर्थी, आचारसंहिता सुरू झालेपासून, मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत पुणे शहरात निवडणूक सुरळीत व शांततेत पार पडण्यासाठी पुणे शहर 
पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नयेम्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 
खालील बाबींना निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे. अशी माझी खात्री झालेली आहे. 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया , संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार उत्तमनगर , सिंहगड रोड,हिंजवडी , हडपसर या पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रात दिनांक जानेवारी रोजी 
वाजलेपासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत खालील आदेश देत आहे . 


३० 


२०१८ 


००.०१ 


( १) निवडणुकीचे कालावधीत प्रचाराच्या अनुषंगाने कोणत्याही परिस्थितीत एकावेळी तीनपेक्षा अधिक वाहने एका ताफ्यात चालवू नयेत . तसेच दोन 

ताफ्यातील अंतर हे १५ मिनिटांचे असावे. 


( २ ) सदरचा आदेश संरक्षण वाहनांच्या ताफ्यासह केंद्र किंवा राज्य शासनाचे मंत्री किंवा उच्च पदस्थ व्यक्ती घेऊन जात असेल तेव्हा त्यांच्या 

सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या आदेशास अधिन राहून अंमलात राहील व शासकीय कामावर असलेल्या वाहनांच्या संदर्भात लागू राहणार 
नाही. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० जानेवारी २०१८ रोजी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर. 


पुणे शहर , ३० जानेवारी २०१८ . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी.) १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 


आदेश 


- 


क्रमांक वि . शा ./निवडणूक/ ९ ११/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेपत्र क्रमांक रानिआ/ ग्रापंनि-२०१८ / 
प्र.क्र .२ / का.- ८, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ च्या आदेशान्वये ७ मार्च २०१८ ते ३१ मे २०१८ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या व नव्याने स्थापीत, सरपंच 
पदासह सर्व सदस्य पदासाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट-निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 
३७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व २७४ ग्रामपंचायतींच्या पोट -निवडणुकांसाठी निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. 

आचारसंहिता दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजी रात्री १२.०० वाजलेपासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . पुणे 
शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील (१) उत्तमनगर पोलीस स्टेशन- सांगरूण , खडकवाडी , कोंढवे- धावडे, मांडवी खुर्द, बहुली, जांभळी, 
न्यू कोपरे, (२) सिंहगड रोड पोलीस स्टेशन - नन्हे , ( ३) हिंजवडी पोलीस स्टेशन- सूस , म्हाळुगे, माण, हिंजवडी, (४) हडपसर पोलीस स्टेशन 
शेवाळवाडी, मांजरी बुद्रुक , जिल्हा पुणे या ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार असून, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतदान व दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतमोजणी होणार आहे. 


आणि ज्याअर्थी, आचारसंहिता सुरू झालेपासून, मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत पुणे शहरात निवडणूक सुरळीत व शांततेत पार पडण्यासाठी पुणे शहर 
पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 
खालील बाबींना निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे. अशी माझी खात्री झालेली आहे. 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया , संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ मधील प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार उत्तमनगर, सिंहगड रोड, हिंजवडी, हडपसर या पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रात दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी रात्रौ ००.०१ 
वाजलेपासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत खालील आदेश देत आहे. 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


( १) निवडणुकीचे कालावधीत प्रचाराच्या अनुषंगाने कोणत्याही परिस्थितीत एकावेळी तीनपेक्षा अधिक वाहने एका ताफ्यात चालवू नयेत . तसेच दोन 

ताफ्यातील अंतर हे मिनिटांचे असावे. 


१५ 


( २ ) सदरचा आदेश संरक्षण वाहनांच्या ताफ्यासह केंद्र किंवा राज्य शासनाचेमंत्री किंवा उच्च पदस्थ व्यक्ती घेऊन जात असेल तेव्हा त्यांच्या 

सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या आदेशास अधिन राहून अंमलात राहील व शासकीय कामावर असलेल्या वाहनांच्या संदर्भात लागू राहणार 
नाही. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिला आहे. 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर . 


पुणे शहर , १३ फेब्रुवारी २०१८ . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी.) १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश. 


आदेश 


क्रमांक वि . शा./निवडणूक / १५४२ / २०१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेपत्र क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१८ / 
प्र.क्र .२ / का. - ५, दिनांक ७ मार्च २०१८ च्या आदेशान्वये ०७ महानगरपालिकांच्या रिक्त पदांसाठीची पोट-निवडणूक एप्रिल २०१८ कार्यक्रम जाहीर 
केलेला आहे. व त्यात पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग २२ ( क) ची पोट-निवडणूक होणार आहे. 

त्याची आचारसंहिता दिनांक ७ मार्च २०१८ रोजीपासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील मुंढवा, हडपसर या पोलीस स्टेशन हद्दीतील प्रभाग २२ ( क ) या प्रभागाची पोट -निवडणूक होणार असून , दिनांक 
६ एप्रिल २०१८ रोजी मतदान व दिनांक ७ एप्रिल २०१८ रोजी मतमोजणी होणार आहे. 


आणि ज्याअर्थी, आचारसंहिता सुरू झालेपासून, मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत पुणे शहरात निवडणूक सुरळीत व शांततेत पार पडण्यासाठी पुणे शहर 
पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 
खालील बाबींना निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे. अशी माझी खात्री झालेली आहे. 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया , संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मुंढवा, हडपसर या पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रात दिनांक १३ मार्च२०१८ रोजी रात्रौ ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ७ एप्रिल 
२०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत खालील आदेश देत आहे. 


( १) निवडणुकीचे कालावधीत प्रचाराच्या अनुषंगाने कोणत्याही परिस्थितीत एकावेळी तीनपेक्षा अधिक वाहने एका ताफ्यात चालवू नयेत. तसेच दोन 

ताफ्यातील अंतर हे १५ मिनिटांचे असावे. 


( २ ) सदरचा आदेश संरक्षण वाहनांच्या ताफ्यासह केंद्र किंवा राज्य शासनाचेमंत्रीकिंवा उच्च पदस्थ व्यक्ती घेऊन जात असेल तेव्हा त्यांच्या 

सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या आदेशास अधिन राहून अंमलात राहील व शासकीय कामावर असलेल्या वाहनांच्या संदर्भात लागू राहणार 
नाही. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ मार्च २०१८ रोजी दिला आहे. 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर . 


पुणे शहर , 


१३ मार्च 

२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


५ ९ 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ) १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 


आदेश 


क्रमांक वि. शा ./निवडणूक /८५७० / २०१७ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा -२०१७/ 
प्र.क्र.४२ / का .-५, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशान्वये बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर व कोल्हापूर या ०४ महानगरपालिकांच्या रिक्त पदांसाठीची पोट 
निवडणूक ऑक्टोबर २०१७ कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. व त्यात पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग २१ ( अ ) ची पोट-निवडणूक होणार आहे. 

त्याची आचारसंहिता दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ रोजीपासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील कोरेगाव पार्क , मुंढवा, हडपसर या पोलीस स्टेशन हद्दीतील प्रभाग २१ ( अ) कोरेगाव पार्क - घोरपडी या प्रभागाची पोट 
निवडणूक होणार 

असून , 

दिनांक ऑक्टोबर रोजी मतदान व दिनांक १२ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. 


६ 


११ 


२०१७ 


२०१७ 


, 


आणि ज्याअर्थी, आचारसंहिता सुरू झालेपासून , मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत पुणे शहरात निवडणूक सुरळीत व शांततेत पार पडण्यासाठी पुणे शहर 
पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 
खालील बाबींना निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे. अशी माझी खात्री झालेली आहे. 


. 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया , संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार कोरेगाव पार्क, मुंढवा , हडपसर या पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्रात दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी रात्रौ ००.०१ वाजलेपासून 
ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत खालील आदेश देत आहे. 


( १) निवडणुकीचे कालावधीत प्रचाराच्या अनुषंगाने कोणत्याही परिस्थितीत एकावेळी तीनपेक्षा अधिक वाहने एका ताफ्यात चालवू नयेत . तसेच दोन 

ताफ्यातील अंतर हे १५ मिनिटांचे असावे. 


( २) सदरचा आदेश संरक्षण वाहनांच्या ताफ्यासह केंद्र किंवा राज्य शासनाचेमंत्री किंवा उच्च पदस्थ व्यक्ती घेऊन जात असेल तेव्हा त्यांच्या 

सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या आदेशास अधिन राहून अंमलात राहील व शासकीय कामावर असलेल्या वाहनांच्या संदर्भात लागू राहणार 
नाही. 


या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर. 


पुणे शहर, १५ सप्टेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३६ प्रमाणे आदेश . 


आदेश 


क्रमांक वि . शा ./ निवडणूक/ ८५६८/२०१७.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ /मनपा -२०१७/ 
प्र.क्र .४२/ का .-५, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ च्या आदेशान्वये बृहन्मुंबई , पुणे, नागपूर व कोल्हापूर या ०४ महानगरपालिकांच्या रिक्त पदांसाठीची पोट 
निवडणूक ऑक्टोबर २०१७ कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. व त्यात पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग २१ ( अ ) ची पोट -निवडणूक होणार आहे. 


६ 


त्याची आचारसंहिता दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ रोजीपासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील कोरेगाव पार्क, मुंढवा , हडपसर या पोलीस स्टेशन हद्दीतील प्रभाग २१ ( अ) कोरेगाव पार्क - घोरपडी या प्रभागाची पोट 
निवडणूक होणार असून, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदरची सार्वत्रिक निवडणूक ही सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात कायदा व 
सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ च्या कलम ३६ प्रमाणे मिळालेल्या 
अधिकारानुसार कोरेगाव पार्क, मुंढवा , हडपसर या पोलीस ठाणे स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे 
अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( अ) रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीत व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्याबाबत आदेश देणे . 


( ब ) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे. 


( क ) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊड स्पिकरच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून 

दिलेली वेळ यावर नियंत्रण करणे, 


( ड) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचेठिकाण दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे. 

हा आदेश पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील कोरेगाव पार्क, मुंढवा, हडपसर या पोलीस स्टेशनचे हद्दीत दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ 
रोजी रात्रौ ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ 

२४.०० 

वाजेपर्यंत 
सदर आदेश भंग करणारी व्यक्ती महराष्ट्र पोलीस अॅक्ट , १९ ५१ च्या कलम १३४ नुसार शिक्षेस पात्र राहील . 


चे 


लागू राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर. 


पुणे शहर, १५ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३६ प्रमाणे आदेश . 


आदेश 


- 


. 


क्रमांक वि . शा . /राजकीय/ ६२१ / २०१८.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१८ / 
प्र.क्र .२/ का.-८, दिनांक २२ जानेवारी २०१८ च्या आदेशान्वये माहे मार्च २०१८ ते मे २०१८ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित , सरपंच 
पदासह सर्व सदस्य पदासाठी तसेच रिक्त पदाच्या पोट-निवडणुकांसाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ३७ 
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व २७४ ग्रामपंचायतींच्या पोट - निवडणुकांसाठी निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. 

आचारसंहिता दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजी रात्रौ १२.०० वाजलेपासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . पुणे 
शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील ( १) उत्तमनगर पोलीस स्टेशन- सांगरूण , खडकवाडी, कोंढवे- धावडे, मांडवी खुर्द, बहुली, जांभळी , 
न्यू कोपरे , (२) सिंहगड रोड पोलीस स्टेशन - नहे, (३)हिंजवडी पोलीस स्टेशन- सूस, म्हाळुगे , माण, हिंजवडी , (४) हडपसर पोलीस स्टेशन 
शेवाळवाडी, मांजरी बुद्रुक , जिल्हा पुणे या ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार असून, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतदान व दिनांक 
२६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतमोजणी होणार आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदरची सार्वत्रिक निवडणूक ही सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात कायदा व 
सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ च्या कलम ३६ प्रमाणे मिळालेल्या 
अधिकारानुसार उत्तमनगर , सिंहगड रोड , हिंजवडी , हडपसर या पोलीस स्टेशन स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी 
आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 


( अ) रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीत व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्याबाबत आदेश देणे. 


( ब) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे. 


( क) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊड स्पिकरच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून 

दिलेली वेळ यावर नियंत्रण करणे. 


( ड ) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचेठिकाण दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


६१ 


हा आदेश पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील उत्तमनगर , सिंहगड रोड, हिंजवडी, हडपसर या पोलीस स्टेशनचेहद्दीत दिनांक ३० 
जानेवारी २०१८ रोजी रात्रौ ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत लागू राहील. 

सदर आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अॅक्ट , १९ ५१ च्या कलम १३४ नुसार शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० जानेवारी २०१८ रोजी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर . 


पुणे शहर , ३० 

जानेवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३६ प्रमाणे आदेश. 


आदेश 


९ 


क्रमांक वि . शा ./ राजकीय/९ १२/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेपत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१८ / 
प्र.क्र .२/ का.-८ , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ च्या आदेशान्वये माहे ७ मार्च २०१८ ते ३१ मे २०१८ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित , 
सरपंच पदासह सर्व सदस्य पदासाठी तसेच रिक्त पदाच्या पोट-निवडणुकांसाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 
३७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व २७४ ग्रामपंचायतींच्या पोट -निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत . 

आचारसंहिता दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजी रात्री १२.०० वाजलेपासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. पुणे 
शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील ( १) उत्तमनगर पोलीस स्टेशन - सांगरूण , खडकवाडी, कोंढवे- धावडे, मांडवी खुर्द, बहुली, जांभळी, 
न्यू कोपरे , (२) सिंहगड रोड पोलीस स्टेशन - नहे, (३ ) हिंजवडी पोलीस स्टेशन- सूस, म्हाळुगे , माण, हिंजवडी, (४) हडपसर पोलीस स्टेशन 
शेवाळवाडी, मांजरी बुद्रुक, जिल्हा पुणे या ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार असून, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतदान व दिनांक २८ 
फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतमोजणी होणार आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदरची सार्वत्रिक निवडणूक ही सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात कायदा व 
सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे . 


- 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ च्या कलम ३६ प्रमाणे मिळालेल्या 
अधिकारानुसार उत्तमनगर , सिंहगड रोड, हिंजवडी, हडपसर या पोलीस स्टेशन स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी 
आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 


( अ) रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीत व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्याबाबत आदेश देणे. 
(ब) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे. 
( क ) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊड स्पिकरच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून 

दिलेली वेळ यावर नियंत्रण करणे. 


( ड ) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचेठिकाण दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे. 

हा आदेश पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील उत्तमनगर , सिंहगड रोड ,हिंजवडी, हडपसर या पोलीस स्टेशनचेहद्दीत दिनांक १३ 
फेब्रुवारी २०१८ रोजी रात्रौ ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत लागू राहील . 

सदर आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अॅक्ट , १९ ५१ च्या कलम १३४ नुसार शिक्षेस पात्र राहील. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर . 


पुणे शहर , १३ फेब्रुवारी २०१८ . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३६ प्रमाणे आदेश . 


आदेश 


क्रमांक वि . शा ./ राजकीय / १५४१/ २०१८ .--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१८ / 
प्र.क्र .२/ का . -५, दिनांक ७ मार्च २०१८ च्या आदेशान्वये ७ महानगरपालिकांच्या रिक्त पदांसाठीची पोट-निवडणुक एप्रिल २०१८ कार्यक्रम जाहीर 
करण्यात आलेला आहे. व त्यात पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग २२ ( क) ची पोट-निवडणूक होणार आहे. 

आचारसंहिता दिनांक ७ मार्च २०१८ रोजीपासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे 
कार्यक्षेत्रातील मुंढवा, हडपसर या पोलीस स्टेशन हद्दीतील प्रभाग २२ (क) या प्रभागाची पोट- निवडणूक होणार असून , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजी 
मतदान व दिनांक ७ एप्रिल २०१८ रोजी मतमोजणी होणार आहे. 


आणि ज्याअर्थी, सदरची सार्वत्रिक निवडणूक ही सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात कायदा व 
सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ च्या कलम ३६ प्रमाणे मिळालेल्या 
अधिकारानुसार मुंढवा, हडपसर या पोलीस ठाणे स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान 
करीत आहे . 


( अ) रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीत व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्याबाबत आदेश देणे. 


( ब) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जनाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे . 


( क ) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊड स्पिकरच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून 

दिलेली वेळ यावर नियंत्रण करणे. 


( ड ) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचेठिकाणी दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे . 

हा आदेश पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील उत्तमनगर , सिंहगड रोड, हिंजवडी, हडपसर या पोलीस स्टेशनचेहद्दीत दिनांक १३ 
मार्च २०१८ रोजी रात्रौ ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ७ एप्रिल २०१८ 

सदर आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अॅक्ट, १९ ५१ च्या कलम १३४ नुसार शिक्षेस पात्र राहील . 


चे 


२४.०० वाजेपर्यंत 

लागू राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ मार्च २०१८ रोजी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर. 


पुणे शहर , 

१३ 

मार्च २०१८ . 


सन १ ९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम , कलम ३७ ( १) 


आदेश 


क्रमांक २०१७ / डीसीबी/२/ प्र.क्र.१/ आरआर/ १४९९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रशासन/ 
२०१७-१९ ८९, दिनांक १४ मार्च २०१७ अन्वये सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१, कलम ३७ ( १) अ ते फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१, कलम ३७ ( १) अ ते फ च्या आदेशाचा अंमल दिनांक १७ मार्च २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० वाजता 
संपुष्टात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच समाजकंटक व गुंड प्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोयीचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचेहद्दीत दिनांक १८ मार्च २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजलेपासून पुढे १५ 
दिवस महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१, कलम ३७ (१) चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


६३ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( अ ते फ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अजित 
रेळेकर, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचेहद्दीत (पोलीस आयुक्तालय , सोलापूर शहर हद्द वगळून ) खालीलप्रमाणे वर्तन 
करणे दिनांक १८ मार्च२०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजलेपासून ते दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० पर्यंत मनाई करीत आहे. 


१ 


( अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, सुरे , काठी किंवा झेंडा लावलेली काठी किंवा शरीरास ईजा करण्याकरीता वापरता येईल अशी कोणताही 
वस्तू बरोबर नेणे, आणणे दगड अगर तत्सम वस्तू , शस्त्रे हाताळणे, अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे . 


( क ) कोणताही ज्वालाग्राही अगर स्फोटक पदार्थ 

वाहून 

नेणे. 


( ड ) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 


( ई) सार्वजनिक घोषणा करणे. 


( फ ) असभ्य हावभाव करणे, ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर नितीविरुद्ध निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील , त्यामुळे 
त्यांच्यात भांडणे -बखेडेनिर्माण होऊन शांततेस बाधा होईल अशी सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे. 


या हुकुमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये अधिकार बजाविताना उपरनिर्दिष्ट वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि ज्या व्यक्तींना 
जिल्हादंडाधिकारी , पोलीस अधीक्षक ( ग्रा .) उपविभागीय दंडाधिकारी , उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी 
दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत. 


सदरचा आदेश सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून) अमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अजित रेळेकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर, 


सोलापूर , १७ मार्च २०१७. 


सन १ ९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम , कलम ३७ ( १) 


आदेश 


क्रमांक २०१७ / डीसीबी/२/ प्र.क्र .१/ आरआर /१८९ ७.--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रशासन/ 
२०१७-२०९ ५, दिनांक ५ एप्रिल २०१७ अन्वये सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१, कलम ३७ (१) अ ते फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचेमाझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१, कलम ३७ (१ ) अ ते फ च्या आदेशाचा अंमल दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० वाजता 
संपुष्टात येत आहे . 


१ 


आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच समाजकंटक व गुंड प्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोयीचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ६ एप्रिल २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजलेपासून पुढे १५ 
दिवस महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ , कलम ३७ (१) चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचेमाझे मत बनले आहे. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( अ ते फ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अजित रेळेकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय , सोलापूर शहर हद्द वगळून) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे 
दिनांक ६ एप्रिल २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजलेपासून ते दिनांक २० एप्रिल २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० पर्यंत मनाई करीत आहे. 


- 


- 


( अ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, सुरे, काठी किंवा झेंडा लावलेली काठी किंवा शरीरास ईजा करण्याकरीता वापरता येईल अशी कोणतही 
वस्तू बरोबर नेणे, आणणे दगड अगर तत्सम वस्तू, शस्त्रे हताळणे, अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे. 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८, १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


( क) कोणताही ज्वालाग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे . 


( ड ) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचेप्रदर्शन करणे. 


( ई) सार्वजनिक घोषणा करणे . 


( फ ) असभ्य हावभाव करणे, ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर नितीविरुद्ध निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील , त्यामुळे 
त्यांच्यात भांडणे-बखेडेनिर्माण होऊन शांततेस बाधा होईल अशी सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे. 


या हुकुमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये अधिकार बजाविताना उपरनिर्दिष्ट वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि ज्या व्यक्तींना 
जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक ( ग्रा .) उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पोलीस निरीक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी 
दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत . 


सदरचा आदेश सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून ) अमलात राहील. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अजित रेळेकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , 


सोलापूर , ५ एप्रिल २०१७. 


वाचा : -- ( १) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पोलीस , पुणे यांचेकडील जा . क्र . दविका/ १२३/ २०१७, दिनांक ७ मे २०१७ 


( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि/ २४९ ० / २०१७.-- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात 
जुनी वाहने खरेदी विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे दुकानातून असा व्यवसाय करणारे व्यावसायिकांची 
संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पुणे शहर हद्दीतील फरासखाना पोलीस स्टेशन परिसरात बॉम्ब स्फोटमध्ये सातारा जिल्ह्यातील चोरीच्या 
मोटारसायकलीचा वापर करण्यात आलेला होता . अलिकडे होत असलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्येसुद्धा चोरीच्या मोटारसायकलींचा सर्रास 
वापर होत असल्याचेनिदर्शनास आलेले आहे . याचप्रमाणे अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली व इतर लहान मोठ्या 
वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी विक्रीचे व्यवहार मोठ्या 
प्रमाणावर होत आहेत . परंतु याबाबत खरेदी विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची खरेदी -विक्री होण्याची 
दाट शक्यता असते . खरेदी -विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसलेने त्याचा गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होत आहे. यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत 
जुनी वाहने खरेदी-विक्रीबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 


तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबची माहिती( वाहन क्रमांक, 
इंजिन चासी क्रमांक , मूळ मालकाचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक, ओळखपत्र, वाहनाचे 
आरसीटीसी 

बुक , खरेदी करणाऱ्याचेनाव, मूळ गावचा व सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, मोबाईल क्रमांक व ओळखपत्र इत्यादी) दर ०७ 
दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास 
विनंती केलेली आहे. 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणारे व्यावासयिकांनी त्यांचेकडून खरेदी- विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती स्थानिक 
पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
पुणे, फौदजारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारीत करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १९ ४० 


६५ 


सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


पुणे, १९ 


२०१७ . 


वाचा : -- (१) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पोलीस, पुणे यांचेकडील जा . क्र . दविका / १२३ / २०१७, दिनांक ७ मे २०१७ 


( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश 


आदेश 


क्रमांक पगक/ कावि/ २४९०/ २०१७.-- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात 
जुनी वाहने खरेदी विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे दुकानातून असा व्यवसाय करणारे व्यावसायिकांची 
संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पुणे शहर हद्दीतील फरासखाना पोलीस स्टेशन परिसरात बॉम्ब स्फोटमध्ये सातारा जिल्ह्यातील चोरीच्या 
मोटारसायकलीचा वापर करण्यात आलेला होता. अलिकडे होत असलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्येसुद्धा चोरीच्या मोटारसायकलींचा सर्रास 
वापर होत असल्याचेनिदर्शनास आलेले आहे. याचप्रमाणे अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली व इतर लहान मोठ्या 
वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे . 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी विक्रीचे व्यवहार मोठ्या 
प्रमाणावर होत आहेत. परंतु याबाबत खरेदी विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची खरेदी -विक्री होण्याची 
दाट शक्यता असते. खरेदी -विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसलेने त्याचा गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होत आहे. यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत 
जुनी वाहने खरेदी-विक्रीबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 


तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी -विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबची माहिती (वाहन क्रमांक, 
इंजिन चासी क्रमांक, मूळ मालकाचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, मोबाईल क्रमांक, ओळखपत्र, वाहनाचे 
आरसीटीसी बुक , खरेदी करणाऱ्याचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक व ओळखपत्र इत्यादी) दर ०७ 
दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास 
विनंती केलेली आहे . 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी- विक्री करणारे व्यावासयिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती स्थानिक 
पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
पुणे, फौदजारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारीत करीत आहे. 


सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील. 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, १९ 


मे 


२०१७ . 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


वाचा : -- (१) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पोलीस, पुणे यांचेकडील जा. क्र . दविका/ १७० / २०१७, दिनांक १७ जुलै २०१७ 


( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि / ३७९ ३/ २०१७.--ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात 
जुनी वाहने खरेदी विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे दुकानातून असा व्यवसाय करणारे व्यावसायिकांची 
संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पुणे शहर हद्दीतील फरासखाना पोलीस स्टेशन परिसरात बॉम्ब स्फोटमध्ये सातारा जिल्ह्यातील चोरीच्या 
मोटारसायकलीचा वापर करण्यात आलेला होता. अलिकडे होत असलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्येसुद्धा चोरीच्या मोटारसायकलींचा सर्रास 
वापर होत असल्याचेनिदर्शनास आलेले आहे. याचप्रमाणे अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली व इतर लहान मोठ्या 
वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी विक्रीचेव्यवहार मोठ्या 
प्रमाणावर होत आहेत . परंतु याबाबत खरेदी विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची खरेदी -विक्री होण्याची 
दाट शक्यता असते . खरेदी- विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसलेने त्याचा गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होत आहे. यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत 
जुनी वाहने खरेदी-विक्रीबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबची माहिती ( वाहन क्रमांक , 
इंजिन चासी क्रमांक, मूळ मालकाचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक , ओळखपत्र, वाहनाचे 
आरसीटीसी बुक , खरेदी करणाऱ्याचेनाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक व ओळखपत्र इत्यादी) दर ०७ 
दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास 
विनंती केलेली आहे. 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणारे व्यावासयिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती स्थानिक 
पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, उत्तम पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
पुणे, फौदजारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारीत करीत आहे. 


. 


- 


सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील. 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


उत्तम पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


पुणे, २० जुलै २०१७. 


सन १९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम , कलम ३७ ( ३) 


आदेश 


. 


क्रमांक २०१७/ डीसीबी/ २/ प्र.क्र.१/ आरआर / ३२ ९ १ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रशासन / 
२०१७-३८६६, दिनांक १९ जून २०१७ अन्वये सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता, कायदा व सुरक्षितता अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक 
व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोयीचे जावे यासाठी दिनांक २४ जून २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१, कलम ३७ (३) चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१, कलम ३७ (३) च्या आदेशाचा अंमल दिनांक २३ जून २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० वाजता संपुष्टात 
येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंड प्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोयीचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचेहद्दीत दिनांक २४ जून २०१७ रोजीचे सकाळी ०८.०० वाजलेपासून पुढे १५ 
दिवस . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


६७ 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचेमाझे मत बनले आहे. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अजित रेळेकर , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय, सोलापूर शहर हद्द वगळून ) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे दिनांक 
२४ जून २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजलेपासून ते दिनांक ८ जुलै २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० पर्यंत पाच किंवा पाचहून जास्त लोक एकत्र येण्यास 
बंदी घालत आहे. 


८ 


हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा , सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या यंत्रणांना लागू होणार नाही. तसेच या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक 
( ग्रामीण), उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व परवानगी दिली आहे अशा 
यात्रास्थळे व तत्सम प्रकणांपुरते लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अजित रेळेकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , 


सोलापूर, २० जून २०१७. 


सन १ ९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम , कलम ३७ ( ३) 


आदेश 


क्रमांक २०१७/डीसीबी/ २/ प्र.क्र.१/ आरआर/ १५०० .--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रशासन / 
२०१७-१६९ ०, दिनांक १४ मार्च २०१७ अन्वये सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता, कायदा व सुरक्षितता अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक 
व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोयीचे जावे यासाठी दिनांक १८ मार्च २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ , कलम ३७ (३) चे आदेश लागू करणेनिकडीचे असलेचे माझेनिदर्शनास आणून दिले आहे . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१, कलम ३७ (३ ) च्या आदेशाचा अंमल दिनांक १७ मार्च २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० वाजता संपुष्टात 
येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच समाजकंटक व गुंड प्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोयीचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १८ मार्च २०१७ रोजीचे सकाळी ०८.०० वाजलेपासून पुढे १५ 
दिवस महाराष्ट्र कलम ३७ (३) चे आदेश लागू करणेस गरजेचेअसलेने माझे मत बनले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, अजित रेळेकर, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय , सोलापूर शहर हद्द वगळून) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे दिनांक 

मार्च २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजलेपासून ते दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० पर्यंत पाच किंवा पाचहून जास्त लोक एकत्र येण्यास 
बंदी घालत आहे. 


१८ 


हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा , सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या यंत्रणांना लागू होणार नाही . तसेच या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक 
( ग्रामीण), उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पोलीस निरीक्षक, दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व परवानगी दिली आहे अशा 
यात्रास्थळे व तत्सम प्रकणांपुरते लागू होणार नाही. 


. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अजित रेळेकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , 


सोलापूर , १७ मार्च २०१७. 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


सन १९ ५१ चा महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम , कलम ३७ ( ३) 


आदेश 


क्रमांक २०१७/ डीसीबी/ २/ प्र.क्र .१/ आरआर/ १८९ ८ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रशासन/ 
२०१७-२०९ ४ , दिनांक ५ एप्रिल २०१७ अन्वये सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता , कायदा व सुरक्षितता अबाधित रहावी, तसेच समाजकंटक 
व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोयीचे जावे यासाठी दिनांक ६ एप्रिल २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ , कलम ३७ (३) चे आदेश लागू करणेनिकडीचे असलेचेमाझे निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ , कलम ३७ ( ३) च्या आदेशाचा अंमल दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० वाजता संपुष्टात 
येत आहे. 


१ 


६ 


आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच समाजकंटक व गुंड प्रवृत्ती इसमांवर 
प्रतिबंधक कारवाई करणे सोयीचे जावे यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ६ एप्रिल २०१७ रोजीचे सकाळी ०८.०० वाजलेपासून पुढे १५ 
दिवस महाराष्ट्र कलम ३७ ( ३) चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेने माझे मत बनले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अजित रेळेकर, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय, सोलापूर शहर हद्द वगळून ) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे दिनांक 
६ एप्रिल २०१७ रोजी सकाळी ०८.०० वाजलेपासून ते दिनांक २० एप्रिल २०१७ रोजी रात्रौ २०.०० पर्यंत पाच किंवा पाचहून जास्त लोक एकत्र 
येण्यास बंदी घालत आहे. 

हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा , सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या यंत्रणांना लागू होणार नाही . तसेच या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक 
( ग्रामीण), उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व परवानगी दिली आहे अशा 
यात्रास्थळे व तत्सम प्रकणांपुरते लागू होणार नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

अजित रेळेकर , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर, 
सोलापूर , ५ एप्रिल २०१७. 


सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस कायदा , कलम ४३ पोट- कलम ( १) अन्वये. 


आदेश 


क्रमांक २०१७/डीसीबी /२ / आरआर/ २८५७ (२).--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक जिविशा/ 
आषाढी वारी/ २०१७-३३२४, दिनांक २९ मे २०१७ चे पत्रान्वये श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे दिनांक २६ जून २०१७ ते दिनांक १० जुलै २०१७ या कालावधीत 
आषाढी वारीनिमित्त भरणाऱ्या यात्रेमध्ये सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्यासाठी कलम ४३ (१) अन्वये आदेश जारी करणेबाबत कळविले आहे. 

ज्याअर्थी, पंढरपूर शहरात येत्या आषाढी वारी २०१७ यात्रेच्या वेळी पटकीची वगैरे साथ उद्भवण्याची शक्यता असल्यामुळे त्याचा उद्भव होऊ नये 
म्हणून विशेष प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे जरूरीचे आहे. 

त्याअर्थी, मी , अजित रेळेकर, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ४३ (१) अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून पंढरपूर नगरपालिकेच्या हद्दीत दिनांक २६ जून २०१७ ते दिनांक १० जुलै २०१७ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत अनधिकृत 
खाद्य पदार्थ, उघड्यावर ठेवलेले अन्न पदार्थ, पेये, कच्ची फळे, जादा पिकवलेली फळे , कुजलेली किंवा निरुपयोगी फळे , आंबे, कलिंगडे, टरबुजे , 
केळी वगैरे आणि ज्या वस्तूवर किंवा पदार्थावर माशा घिरट्या घालतात असे खाद्य पदार्थ व वस्तूची आवक किंवा विक्री करण्यास बंदी घालीत आहे. 
सदर आदेशाचा भंग केलेस संबंधितांविरुद्ध मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३९ अन्वये कारवाई करणेत येईल . 

अजित रेळेकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर . 


सोलापूर, ६ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


६ ९ 


सन १९ ५१ चा मुंबई पोलीस कायदा, कलम ४३ चे पोट - कलम ( १) अन्वये . 


आदेश 


क्रमांक २०१७/ डीसीबी/ २/ आरआर/ १७१३ ( १).-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक जिविशा/ चैत्र 
वारी/ २०१७-१८२६, दिनांक २२ मार्च२०१७ चे पत्रान्वये श्री क्षेत्र पंढरपूर येथेदिनांक ४ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ११ एप्रिल २०१७ या कालावधीत चैत्र 
वारी निमित्त भरणाऱ्या यात्रेमध्ये सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्यासाठी कलम ४३ ( १) अन्वये आदेश जारी करणेबाबत कळविले आहे. 

ज्याअर्थी, पंढरपूर शहरात येत्या चैत्र वारी २०१७ यात्रेच्या वेळी पटकीची वगैरे साथ उद्भवण्याची शक्यता असल्यामुळे त्याचा उद्भव होऊ नये 
म्हणून 

विशेष प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे जरूरीचे आहे . 
त्याअर्थी, मी, अजित रेळेकर, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ४३ (१) अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून पंढरपूर नगरपालिकेच्या हद्दीत दिनांक ४ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ११ एप्रिल २०१७ ( दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत अनधिकृत 
खाद्य पदार्थ, उघड्यावर ठेवलेले अन्न पदार्थ, पेये, कच्ची फळे, जादा पिकवलेली फळे, कुजलेली किंवा निरुपयोगी फळे, आंबे , कलिंगडे, टरबुजे, 
केळी वगैरे आणि ज्या वस्तूवर किंवा पदार्थावर माशा घिरट्या घालतात असे खाद्य पदार्थ व वस्तूची आवक किंवा विक्री करण्यास बंदी घालीत आहे. 
सदर आदेशाचा भंग केलेस संबंधितांविरुद्ध मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३ ९ अन्वये कारवाई करणेत येईल . 

अजित रेळेकर , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर . 
सोलापूर , १ एप्रिल २०१७. 


वाचले : 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम 
३७ (१ ) व (३ ) 


मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१७-३७४० , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ 


आदेश 


३ 


क्रमांक पगक / कावि / ऑक्टो.१७ / २०१७.- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्र . २ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये तळेगाव 
पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये गहुंजेक्रिकेट स्टेडियम येथे महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे एम.सी.ए. इंटरनॅशनल क्रिकेट मॅच दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजी आंतरराष्ट्रीय भारत विरुद्ध न्यूझिलंड यांचेमध्ये एकदिवसीय क्रिकेट मॅच होणार आहे. पौड पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये अॅम्बी व्हॅली, आंबवणे, 
तालुका मुळशी, पुणे येथे दिनांक ३ ऑक्टोबर रोजी लॉक आऊट लावली जाणार असून दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१७ पासून लॉक आऊट करण्याचे 
नियोजित केलेले आहे. सदर कंपनीमध्ये एकूण २२६ ९ कामगार असून सदर कामगार हे कंपनीने अचानक काम देणे बंद केल्याने सदर ठिकाणी रास्ता 
रोको, आंदोलन व गोंधळ व मालमत्तेची नासधूस करण्याची शक्यता आहे . 

पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
आहे, तसेच भामा आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे, त्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . तसेच 
गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , रॅली, मोर्चे, रास्ता 
रोको , निदर्शने होत आहेत . 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७(१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २० ऑक्टोबर २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून 
ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी 
करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . आणि 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act (Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


त्याअर्थी, मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951)( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २० ऑक्टोबर २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


२ 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवाफेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे , तयार करणे . 


( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ चे 

पोट-कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरीता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


विजयसिंह देशमुख, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , १९ ऑक्टोबर २०१७. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन-१९ ५१ चे कलम ३७ ( १) , (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ ७०१०/ २०१७.- ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा-१ , पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १८ जुलै २०१७ रोजी अण्णाभाऊ साठे स्मृतिदिन , दिनांक २३ जुलै २०१७ रोजी लोकमान्य 
बाळ गंगाधर टिळक जयंती व दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी हिंदू धर्मियांचा नागपंचमी हा सण असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात. त्या अनुषंगाने 
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ 
( १ ) (३ ) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


७१ 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी, महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 


- 


त्याअर्थी, मी, प्रदीप देशपांडे, प्रभारी पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर , वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रात दिनांक १५ जुलै २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २८ जुलै २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद 
केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवाफेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे, तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंड , काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


प्रदीप देशपांडे, 
प्रभारी पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु.), 

पुणे शहर. 


पुणे, १३ जुलै २०१७. 


वाचले :-- मुंबई पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३ ) 


मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१७, दिनांक ६ मे २०१७ 


आदेश 


क्रमांक पगक/ कावि / २३२५/ २०१७. - ज्याअर्थीपोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक ११ मे २०१७ व २४ मे २०१७ 
रोजी गहुंजे येथील क्रिकेट स्टेडियम येथे २० आयपीएल क्रिकेट मॅच होणार आहेत . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
असून , त्यास स्थानिक बाधित बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर 
मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून दिनांक ११ मे २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २४ 

रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करणेस 
विनंती केले आहे . आणि 


मे 


२०१७ 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) 
व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे उपद्घोतातली अ . नं . २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी, पुणे यांनी मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून व मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११ मे २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २४ मे २०१७ २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील 

नमूद 

केलेली 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


रोजी २४.०० 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे , तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३) विरुद्ध 

वर्तन करणे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे 

यांचेपूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतया , सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरीता लागू राहणशर नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशीदिला आहे . 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


पुणे , ६ मे २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


७३ 


वाचा :-- ( १) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पोलीस, पुणे यांचेकडील जा . क्र . दविक/ पुणे ग्रा ./२४० /२०१७, दिनांक १ ९ सप्टेंबर 


२०१७ 


- 


( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश 


आदेश 


क्रमांक पगक/ कावि / ५०७२/ २०१७ .-- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , नगरपालिका, ग्रामपंचायत , 
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये जुनी वाहने खरेदी विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून विक्री होणारे वाहनांबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांचे आत कळविण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमीत झाले आहेत . आदेशाची मुदत दिनांक 
२० सप्टेंबर २०१७ रोजी संपत आहे. 


ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त 

करणारे 

दुकानातून असा 
व्यवसाय करणारे व्यावसायिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पुणे शहर हद्दीतील फरासखाना पोलीस स्टेशन परिसरात बॉम्ब स्फोटमध्ये सातारा 
जिल्ह्यातील चोरीच्या मोटारसायलीचा वापर करण्यात आलेला होता . अनेक दहशतवादी कारवायांमध्येसुद्धा चोरीच्या मोटारसायलींचा सर्रास वापर 
होऊन अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली व इतर लहान मोठ्या वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे 
निदर्शनास आले आहे. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी विक्रीचेव्यवहार मोठ्या 
प्रमाणावर होत आहेत. परंतु याबाबत खरेदी विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची खरेदी - विक्री होण्याची 
दाट शक्यता असते. खरेदी-विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसलेने त्याचा गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होत आहे. यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत 
जुनी वाहने खरेदी -विक्रीबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 


तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबची माहिती स्थानिक 
पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबतची माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
पुणे, फौदजारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारीत करीत आहे. 


सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील. 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ पासून २ महिन्यांसाठी अमलात राहील . 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २६ 


सप्टेंबर 

२०१७ . 


वाचा :-- ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश 


( २) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पोलीस, पुणे यांचेकडील जा . क्र . दविक/ १२२ / २०१७, दिनांक १७ 


मे 


२०१७. 


आदेश 


क्रमांक पगक/ कावि/ ३२२०/ २०१७ .-- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील 
छायाचित्र करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित 
पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 
आदेश निर्गमीत झाले आहेत . आदेशाची मुदत दिनांक १५ मार्च २०१७ रोजी संपलेली आहे . 


ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच गोपनीय 
माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत 
कळविण्यात आलेले आहे. यापूर्वी ग्रामीण हद्दीतील पौड , मावळ , मुळशी तसेच इतर परिसरात लग्न समारंभात इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीकडून 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


. 


छायाचित्रणाकरीता ड्रोन कॅमेराचा वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला कोणतीही पूर्व माहिती देण्यात आलेली नाही. पुणे जिल्ह्यात 
होणारे धार्मिक सोहळे, लग्न सोहळे, सभा , मोर्चे तसेच सार्वजनिक ठिकाणे , धार्मिक स्थळे, संस्था, धरणे, सोहळा, सभा वगैरे ठिकाणांचे छायाचित्रण 
होऊन त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. याकरीता ड्रोन कॅमेराचा छायाचित्रणाकरीता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व 
माहिती स्थानिक स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या 
दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल . 


तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार 
असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनची रीतसर परवानगी घेणेबाबत 
फौदजारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित होणेस विनंती केलेली आहे. 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे,केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच गोपनीय 
माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत 
कळविण्यात आलेले आहे. याकरीता ड्रोन कॅमेराचा छायाचित्रणाकरीता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती स्थानिक 
स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती 
खबरदारी घेता येईल , अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, फौदजारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारीत करीत आहे. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा वापरणारे 
यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करत असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचे पूर्वी ७ दिवस आधी कळवून 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. 


सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे, व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलसी स्टेशनकडे ७ दिवसांत माहिती न 
दिल्यास तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रीतसर परवानगी न घेतलेस भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र 
राहतील . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक ६ जून २०१७ . 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, १६ जून २०१७. 


( १) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पोलीस, पुणे यांचेकडील जा . क्र . दविक / ३० /२०१८ , दिनांक 


३० 


जानेवारी 

२०१८ 


( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश. 


आदेश 


क्रमांक पगक/ कावि/ ८५७ / २०१७.-- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील 
छायाचित्र करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित 
पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 
आदेश निर्गमीत झाले आहेत. आदेशाची मुदत दिनांक २० जानेवारी २०१८ रोजी संपलेली आहे. 

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे,केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच गोपनीय माहितीनुसार 
दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत कळविण्यात 
आलेले आहे. यापूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीतील सासवड पोलीस स्टेशन हद्दीत श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली पालखी सोहळा दरम्यान खाजगी कंपनीकडून 
छायाचित्रणाकरीता ड्रोन कॅमेराचा वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला कोणतीही पूर्व माहिती देण्यात आलेली नव्हती. पुणे जिल्ह्यात 
ठिकठिकाणी होणाऱ्या धार्मिक सोहळे, लग्न समारंभ , राजकीय सभा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचा समावेश असतो अशा ठिकाणी ड्रोन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


७५ 


कॅमेराद्वारे छायाचित्रण होऊन दुरूपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरीता ड्रोन कॅमेराचा छायाचित्रणाकरीता वापर करणारे संस्थांनी 
व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची 
सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल. 


तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार 
असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनची रीतसर परवानगी घेणेबाबत 
फौदजारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित होणेस विनंती केलेली आहे. 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच गोपनीय 
माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत 
कळविण्यात आलेले आहे. याकरीता ड्रोन कॅमेराचा छायाचित्रणाकरीता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती स्थानिक 
स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती 
खबरदारी घेता येईल , अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, फौदजारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारीत करीत आहे. 

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा वापरणारे 
यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करत असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचेपूर्वी ७ दिवस आधी कळवून 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. 


- 


सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे, व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलसी स्टेशनकडे ७ दिवसांत माहिती न 
दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून दोन महिन्यांसाठी अंमलात राहील. 


१ 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


वाचा : -- ( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश 


( २) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पोलीस, पुणे यांचेकडील जा . क्र . दविक /१९ ७/ २०१७, दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७. 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि / ४२८८/ २०१७.-- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील 
छायाचित्र करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित 
पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रितसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 
आदेश निर्गमीत झाले आहेत . आदेशाची 

मुदत दिनांक ऑगस्ट 

२०१७ रोजी संपलेली आहे . 


१६ 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच गोपनीय माहितीनुसार 
दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत कळविण्यात 
आलेले आहे. 


यापूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीतील सासवड पोलीस स्टेशन हद्दीत श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली पालखी सोहळा दरम्यान खाजगी कंपनीकडून छायाचित्रणाकरीता 
ड्रोन कॅमेराचा वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला कोणतीही पूर्व माहिती देण्यात आलेली नाही. 


तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार 
असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनची रीतसर परवानगी घेणेबाबत 
फौदजारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित होणेस विनंती केलेली आहे. 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे,केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच गोपनीय 
माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत 
कळविण्यात आलेले आहे. याकरीता ड्रोन कॅमेराचा छायाचित्रणाकरीता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती स्थानिक 
स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती 
खबरदारी घेता येईल , अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, फौदजारी 
प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारीत करीत आहे. 

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा वापरणारे 
यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करत असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचे पूर्वी ७ दिवस आधी कळवून 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. 


सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे, व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलसी स्टेशनकडे ७ दिवसांत माहिती न 
दिल्यास तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रीतसर परवानगी न घेतलेस भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र 
राहतील . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, २४ ऑगस्ट २०१७. 


वाचा :-- ( १ ) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पोलीस, पुणे यांचेकडील जा . क्र . दविक / १६ ९/ २०१७, दिनांक १७ जुलै २०१७ 


( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश 


आदेश 


क्रमांक पगक/ कावि /३७९ २/ २०१७.-- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात 
मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात . दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या 
पार्श्वभूमीवर एकादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची स्थानिक माहिती पोलीस स्टेशनला 
असणे आवश्यक आहे. पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला लागून असलेल्या हवेली , लोणी काळभोर, लोणीकंद, चाकण , 
खेड , शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड , पौड , लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, शिरूर, रांजणगाव व ज्या - ज्या ठिकाणी औद्योगिक 
वसाहती आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय लोक नोकरी, व्यवसायानिमित्त येऊन भाड्याने घरे/ दुकाने/फ्लॅट घेऊन राहात 
आहेत . 


दिनांक १३ जुलै २०१४ राजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट, दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे शहरात सापडलेले नक्षलवादी व इंडियन 
मुजाहिद्दीन ( आयएम) या दहशतवादी संघटनेसाठी काम करणारे आतापर्यंत पुण्यातील १५ इसमांना अटक करण्यात आलेले आहे. दिनांक ९ मे २०१५ 
रोजी तळेगाव दाभाडे येथे भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या माओवादी संघटनेच्या २ सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. 


२ 


तरी ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारक यांनी 
त्यांचेकडील घरे , दुकाने, फ्लॅट , प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे, पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरुंची माहिती 
संबंधित पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास विनंती 
केलेली आहे. 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात. दहशतवादी 
कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एकादा गुन्हा घडल्यावर त्यी तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची संपूर्ण माहिती 
पण आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल , अशी माझी खात्री पटली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


७७ 


यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , उत्तम पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, फौदजारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारीत करीत आहे . 


घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरुंचे(१) संपूर्ण नाव (२) सध्याचा पत्ता (३) मूळ पत्ता (४) दोन फोटो (५) त्यांना ओळखणाऱ्या 
व्यक्तीचे नाव व पत्ता ( ६) घरभाडे करारनामा ( ७) ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून घेऊन संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर 
करणे बंधनकारक करणेत येत आहे . 


सदर आदेशाप्रमाणे घरमालक यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे माहिती न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे 
दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


उत्तम पाटील, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


पुणे , २० जुलै २०१७. 


वाचा : -- ( १ ) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पोलीस , पुणे यांचेकडील जा . क्र . दविक / १६९/ २०१७, दिनांक १७ जुलै २०१७ 


( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश 


आदेश 


क्रमांक पगक/ कावि/ ३७९ २/ २०१७.-- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात 
मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात. दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या 
पार्श्वभूमीवर एकादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची स्थानिक माहिती पोलीस स्टेशनला 
असणे आवश्यक आहे. पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला लागून असलेल्या हवेली, लोणी काळभोर , लोणीकंद, चाकण , 
खेड, शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड, पौड , लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण , शिरूर, रांजणगाव व ज्या - ज्या ठिकाणी औद्योगिक 
वसाहती आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय लोक नोकरी, व्यवसायानिमित्त येऊन भाड्याने घरे / दुकाने/ फ्लॅट घेऊन राहात 
आहेत . 


-- 


२ 


दिनांक १३ जुलै २०१४ राजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट , दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे शहरात सापडलेले नक्षलवादी व इंडियन 
मुजाहिद्दीन ( आयएम ) या दहशतवादी संघटनेसाठी काम करणारे आतापर्यंत पुण्यातील १५ इसमांना अटक करण्यात आलेले आहे. दिनांक ९ मे २०१५ 
रोजी तळेगाव दाभाडे येथे भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या माओवादी संघटनेच्या २ सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे . 

तरी ग्रामीण जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील नगरपालिका , ग्रामपंचायत , कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारक यांनी 
त्यांचेकडील घरे , दुकाने, फ्लॅट, प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे, पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची माहिती 
संबंधित पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास विनंती 
केलेली आहे. 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात. दहशतवादी 
कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एकादा गुन्हा घडल्यावर त्याी तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची संपूर्ण माहिती 
पण आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल , अशी माझी खात्री पटली आहे. 
यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , उत्तम पाटील , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, फौदजारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारीत करीत आहे . 


- 


घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरुंचे(१) संपूर्ण नाव (२) सध्याचा पत्ता ( ३) मूळ पत्ता (४) दोन फोटो (५) त्यांना ओळखणाऱ्या 
व्यक्तीचे नाव व पत्ता (६) घरभाडे करारनामा (७) ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून घेऊन संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर 
करणे बंधनकारक करणेत येत आहे . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


सदर आदेशाप्रमाणे घरमालक यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे माहिती न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे 
दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


उत्तम पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


पुणे, २० जुलै २०१७. 


वाचले : ( १) तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, शिरूर यांजकडे पत्र क्रमांक फौजदारी/ कावि / ०२/२०१८, दिनांक २ जानेवारी २०१८ 


.. 


( २ ) मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम ५- अ मधील तरतुदी 


आदेश 


- 


. 


ते 


क्रमांक पगक / कावि/ ०३/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, वाचले क्रमांक १ अन्वये, दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे पेरणे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
येथील विजयस्तंभाला मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम होता. सदर कार्यक्रमाचे अनुषंगाने सदर ठिकाणी अंदाजे ४ ते ५ लाखांचे वर नागरीक मानवंदना 
कार्यक्रमास उपस्थित होते . मौजे कोरेगाव भिमा , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे येथे दुपारी साधारण ११.३० 

१२.०० चे दरम्यान तरुणांच्या काही 
गटामध्ये वादविवाद होऊन दगडफेक झालेची घटना घडली व सदर तरुणांच्या गटाने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या वाहनांची तोडफोड करून , 
जाळपोळ केली. यामध्ये प्राथमिक अंदाजानुसार दहा ते पंधरा चारचाकी वाहने व काही दुचाकी साहने , दोन हॉटेल्स व दोन गॅरेज यांचाही समावेश 
आहे. तसेच त्यामध्ये अग्निशमन दलाच्या वाहनाचाही समावेश आहे. 


" 


ज्याअर्थी, दिनांक ४ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे कोरेगाव भिमा, तालुका शिरूर येथे नियमितपणे गुरुवारी आठवडा बाजार भरत असतो. उपरोक्त 
घटनाक्रम पाहता कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने कोणताही अनुचीत प्रकार घडू नये, याकरीता गुरुवार दिनांक ४ जानेवारी २०१८ रोजी भरणारा 
आठवडा बाजार बंद करणे आवश्यक आहे. सबब, मी , सौरभ राव, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे , मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम ५ - अ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये उक्त गावातील गुरुवार दिनांक ४ जानेवारी २०१८ रोजीचा भरणारा आठवडा बाजार , कायदा व सुव्यवस्थेच्यादृष्टीने 
कोणताही अनुचित प्रकार घडू नयेम्हणून बंद करणेचा आदेश देत आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ 
चे कलम मधील तरतूद ७ अन्वये दंड व शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ जानेवारी २०१८ रोजी देणेत येत आहे . 


सौरभ राव , 


जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २ जानेवारी २०१८ . 


वाचले : ( १) तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , शिरूर यांजकडे पत्र क्रमांक फौजदारी / कावि / ०२/ २०१८, दिनांक २ जानेवारी २०१८ 


( २ ) मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ चे कलम ५- अ मधील तरतुदी 


आदेश 


१ 


क्रमांक पगक/ कावि /०३/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, वाचले क्रमांक १ अन्वये, दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे पेरणे , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
येथील विजयस्तंभाला मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम होता . सदर कार्यक्रमाचे अनुषंगाने सदर ठिकाणी अंदाजे ४ ते ५ लाखांचे वर नागरीक मानवंदना 
कार्यक्रमास उपस्थित होते . मौजे कोरेगाव भिमा , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे येथे दुपारी साधारण ११.३० ते १२.०० चे दरम्यान तरुणांच्या काही 
गटामध्ये वादविवाद होऊन दगडफेक झालेची घटना घडली व सदर तरुणांच्या गटाने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या वाहनांची तोडफोड करून, 
जाळपोळ केली. यामध्ये प्राथमिक अंदाजानुसार दहा ते पंधरा चारचाकी वाहने व काही दुचाकी साहने, दोन हॉटेल्स व दोन गॅरेज यांचाही समावेश 
आहे . तसेच त्यामध्ये अग्निशमन दलाच्या वाहनाचाही समावेश आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


७ ९ 


, 


चे 


ज्याअर्थी, दिनांक ४ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे कोरेगाव भिमा , तालुका शिरूर येथे नियमितपणे गुरुवारी आठवडा बाजार भरत असतो. उपरोक्त 
घटनाक्रम पाहता कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने कोणताही अनुचीत प्रकार घडू नये, याकरीता गुरुवार दिनांक ४ जानेवारी २०१८ रोजी भरणारा 
आठवडा बाजार बंद करणे आवश्यक आहे. सबब , मी , सौरभ राव , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ कलम ५ - अ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये उक्त गावातील गुरुवार दिनांक ४ जानेवारी २०१८ रोजीचा भरणारा आठवडा बाजार , कायदा व सुव्यवस्थेच्यादृष्टीने 
कोणताही अनुचित प्रकार घडू नयेम्हणून बंद करणेचा आदेश देत आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती मुंबई मार्केट अँड फेअर अॅक्ट १८६२ 
चे कलम मधील तरतूद ७ अन्वये दंड व शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ जानेवारी २०१८ रोजी देणेत येत आहे . 


सौरभ राव , 


जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २ जानेवारी २०१८. 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन १९ ५१ चे कलम ११५ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक २०१७/ डीसीबी/ २/ आरआर/ १७१३ .-- तमाम लोकांना या नोटीसीद्वारे कळविण्यात येत आहे की , पंढरपूर चैत्रवारी यात्रा दिनांक ४ एप्रिल 
२०१७ ते दिनांक ११ एप्रिल २०१७ या कालावधीत भरणार आहे. सदर मुदतीत पंढरपूर शहर व गावात, रेल्वे स्टेशनवर, सार्वत्रिक ठिकाणी लघवीस, 
शौचास बसवण्याकरिता शासनाने उपलब्ध करून दिलेले शौचालय/ मुताऱ्या तसेच चर पायखाने तात्पुरत्या स्वरूपात तयार केलेले आहेत व ते सहज 
दिसावेत म्हणून त्यावर तांबडी निशाणे लावली जाणार आहेत. 


तरी यात्रेकरूंनी सदर चरांचा व पायखनांचा वापर ( उपयोग) केला पाहिजे. त्याशिवाय इतर ठिकाणी घाण करू नये. या व्यतिरिक्त इतर सार्वजनिक 
ठिकाणी घाण केल्यास सदरहू इसम कायदेशीर ईलाजास व रुपये १०० ( शंभर रुपये) दंडास पात्र होईल. 


अजित रेळेकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर, 


सोलापूर , १ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन १९ ५१ चे कलम ११५ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक २०१७/डीसीबी /२/ आरआर/ २८५७.--तमाम लोकांना या नोटीसीद्वारे कळविण्यात येत आहे की , पंढरपूर आषाढी वारी यात्रा दिनांक २६ जून 
२०१७ ते दिनांक १० जुलै २०१७ या कालावधीत भरणार आहे. सदर मुदतीत पंढरपूर शहर व गावात, रेल्वे स्टेशनवर, सार्वत्रिक ठिकाणी लघवीस, 
शौचास बसवण्याकरिता शासनाने उपलब्ध करून दिलेले शौचालय/मुताऱ्या तसेच चर पायखाने तात्पुरत्या स्वरूपात तयार केलेले आहेत व 
दिसावेत म्हणून त्यावर तांबडी निशाणे लावली जाणार आहेत . 


ते 


सहज 


तरी यात्रेकरूंनी सदर चरांचा व पायखनांचा वापर ( उपयोग ) केला पाहिजे . त्याशिवाय इतर ठिकाणी घाण करू नये. या व्यतिरिक्त इतर सार्वजनिक 
ठिकाणी घाण केल्यास सदरहू इसम कायदेशीर ईलाजास व रुपये १०० ( शंभर रुपये) दंडास पात्र होईल . 


अजित रेळेकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , 


सोलापूर , ६ जून २०१७. 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


- 


वाचले : ( १) मा . भारत निवडणूक आयोग, आदेश क्रमांक ४६४/ एल अॅन्ड ओ/ इसस ०२१/ ९४, दिनांक २१/९/ १९९ ४ 

( २) मा . भारत निवडणूक आयोग , आदेश क्रमांक ४६४/ ९६/ एल अॅन्ड ओ, दिनांक १७/ ०१/ १९९ ६ 
( ३) मा . भारत निवडणूक आयोग , आदेश क्रमांक ४६४ /९ ६/ पीएलएन -१ , दिनांक १३ /०३ / १९९ ६ 
(४ ) मा . भारत निवडणूक आयोग, आदेश क्रमांक ४३७ / जीई- ९९ /पीएलएन-१११/ एमसीसी, दिनांक २८ / ७/ १९९९ 
( ५) मा . भारत निवडणूक आयोग , आदेश क्रमांक ४६४/९ ६/ एल अॅन्ड ओ/ ९९ -पीएलएन -१, दिनांक १८/ ०८/ १ ९९९ 
( ६ ) मा . उपसचिव ( गृह विभाग) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र . एसयुटी -०७० ९ / सी -६३/ पोल -९ , दिनांक १७/ ०८ /० ९ 
( ७ ) गृह विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र . एसयुटी-२०१४/ सी -६२/ पोल -९, दिनांक ३०/०३/२०१५ 
( ८ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१७/ प्र.क्र .४/ का .८ , दिनांक २६ एप्रिल २०१७ 
(९ ) ग्रामपंचायत शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पसप -३ / कावि/ ३११/ २०१७, दिनांक २६/०४/२०१७ 
( १० ) दिनांक १२/०५/२०१७ रोजीची छाननी समिती सभा 
( ११) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक जा. क्रमांक जिविशा/ २०१७, दिनांक १२/०५/२०१७ 


( १२) शस्त्र अधिनियम , १९ ५९ चे कलम १७ ( ३) ( ) व ( बी ) 


( १३) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ 


आदेश 


क्रमांक पगह/ कावि/ ५५७/ २०१७.-- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे मे ते सप्टेंबर २०१७ या 
कालावधीमध्ये मुदती संपणाऱ्या तसेच आयोगाकडून मान्यता दिलेल्या ग्रामपंचायतींच्या रिक्त पदांसाठीच्या सार्वत्रिक पोट-निवडणुकांची घोषणा केली 
असून , त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील २२ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व ३५२ पोट -निवडणुकांचा सामवेश आहे. याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २६ एप्रिल 
२०१७ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट -निवडणूक असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतींच्या संपूर्ण क्षेत्रात अमलात आलेली आहे. आगामी 
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे/ 
दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जिवीत हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक 
शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाकडील उपरोक्त नमूद पत्रामध्ये गठीत करणेत आलेल्या छाननी समितीच्या बैठकीमध्ये 
जामिनावर सोडलेल्या व्यक्ती, दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती व निवडणूक कालावधीत दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती तसेच राजकीय हितसंबंधातून 
त्यांचेकडे असलेल्या शस्त्राचा गैरवापर होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्ती इत्यादीबाबत पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी सादर केलेल्या 
यादीवरून छाननी समितीचेदिनांक १२ मे २०१७ रोजीचे बैठकीमध्ये चर्चा होऊन झालेल्या चर्चेप्रमाणे हवेली पोलीस स्टेशन हद्दीतील - २० , लोणी 
काळभोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - १३, वेल्हा पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ८३, लोणीकंद पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ३१, सासवड पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील - १५, जेजुरी पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०३, राजगड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - २९ , पौड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ४५ , तळेगाव दाभाडे 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०२ , तळेगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०२ , लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०८ , घोडेगाव 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०२, मंचर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०७, ओतूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - १२, नारायणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 
०४ , आळेफाटा पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०६ , वालचंदनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०८ , इंदापू पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०४ , दौंड पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील - १०, शिरूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - २३, यवत पोलीस स्टेशन हद्दीतील - २ ९, व रांजणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील 

०५ 

असे 
एकूण २२ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३६१ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्र जमा करून घेणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी, सौरभ राव , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , १९ ५ ९ चे 
कलम १७ (३)( अ) व ( बी) मधील अधिकारान्वये पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी सादर केलेल्या यादीप्रमाणे व छाननी समितीच्या बैठकीत निर्णय 
झाल्याप्रमाणे वरीलप्रमाणे एकूण २२ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३६१ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्रे संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा करणेचे 
आदेश देत आहे . सदर शस्त्र परवानाधारकांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र जमा करणेबाबतचा आदेश पोलीस विभागाने संबंधित शस्त्र परवानाधारकांना 
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी बजवावेत . शस्त्र परवानाधारकांनी अशा आशयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ताबडतोब व कोणत्याही 
परिस्थितीत सात दिवसांचे आत शस्त्र जमा करावीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १९ ४० 


८१ 


सदरचा आदेश पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक ३० मे २०१७ अखेर अंमलात राहील . तसेच दिनांक ३० मे २०१७ नंतर ७ दिवसांचे आत संबंधितांना 
त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र परत करावेत . तसेच ज्या परवानाधारकांचे शस्त्र जमा करावयाचे आहे त्यांचे शस्त्रे जमा करून ठेवण्याची योग्य ती व्यवस्था 
करावी. तसेच शस्त्रांना जमा कालावधीमध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी . शस्त्रे जमा करताना ज्या स्थितीत होती त्या स्थितीतच 
धारकास जमा कालावधीनंतर परत केली जातील याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं. संहिता कलम १८८ मधील 
तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ मे २०१७ रोजी देणेत आला. 


सौरभ राव , 


जिल्हादंडाधिकारी , पुणे. 


पुणे, १२ मे २०१७. 


वाचले : (१) मा . भारत निवडणूक आयोग , आदेश क्रमांक ४६४/ एल अॅन्ड ओ/ ईएस ०२१/९ ४, दिनांक २१/ ९/ १९९ ४ 

( २) मा . भारत निवडणूक आयोग , आदेश क्रमांक ४६४/ ९ ६/ एल अॅन्ड ओ , दिनांक १७/०१/ १ ९९ ६ 
( ३ ) मा . भारत निवडणूक आयोग , आदेश क्रमांक ४६४/ ९ ६/ पीएलएन -१, दिनांक १३/ ०३ / १ ९९ ६ 
( ४) मा . भारत निवडणूक आयोग, आदेश क्रमांक ४३७/ जीई -९९/ पीएलएन -१११ / एमसीसी, दिनांक २८/ ७/ १९९९ 
( ५ ) मा . भारत निवडणूक आयोग, आदेश क्रमांक ४६४/ एल अॅन्ड ओ/ ९९ - पीएलएन -१ , दिनांक १८ / ०८/ १ ९९९ 
(६ ) मा . उपसचिव ( गृह विभाग) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र . एसयूटी -०७० ९ / सी -६३/ पोल -९, दिनांक १७/ ०८ / ० ९ 
( ७) गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र . एसयूटी -२०१४/ सी -६२ / पोल-९, दिनांक ३०/०३/२०१५ 
( ८ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१७/ प्र.क्र .२१/ का .८ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ 
( ९ ) ग्रामपंचायत शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पसप -३ / कावि/१२७० / २०१७, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ 
( १० ) दिनांक ०४/१२/२०१७ रोजीची छाननी समिती सभा 
( ११ ) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक जा . क्रमांक जिविशा/ २०१७-४४३२ , दिनांक ०५/१२/२०१७ 
( १२) शस्त्र अधिनियम , १९ ५९ चे कलम १७ ( ३) ( अ) व ( बी ) 
( १३ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ 


आदेश 


क्रमांक पगह/ कावि/१३८२/ २०१७.-- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे जानेवारी व फेब्रुवारी 
२०१८ या कालावधीमध्ये मुदती संपणाऱ्या तसेच आयोगाकडून मान्यता दिलेल्या ग्रामपंचायतींच्या रिक्त पदांसाठीच्या सार्वत्रिक पोट- निवडणुकांची घोषणा 
केली असून , त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ९९ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा सामवेश आहे. याबाबतची आचारसंहिता दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ 
चे रात्री १२ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतींच्या संपूर्ण क्षेत्रात अमलात आलेली आहे. आगामी ग्रामपंचायतीच्या 
निवडणुका शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / दारूगोळा यांचा 
गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवित हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून 
दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाकडील उपरोक्त नमूद पत्रामध्ये गठीत करणेत आलेल्या छाननी समितीच्या बैठकीमध्ये जामिनावर 
सोडलेल्या व्यक्ती, दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती व निवडणूक कालावधीत दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती तसेच राजकीय हितसंबंधातून त्यांचेकडे असलेल्या 
शस्त्राचा गैरवापर होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्ती इत्यादीबाबत पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी सादर केलेल्या यादीवरून छाननी 
समितीचे दिनांक १२ २०१७ रोजीचे बैठकीमध्ये चर्चा होऊन झालेल्या चर्चेप्रमाणे हवेली पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०२ , लोणी काळभोर पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील - 0० , वेल्हा पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०७, लोणीकंद पोलीस स्टेशन हद्दीतील - २५, भोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ० ९, सासवड 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00 , जेजुरी पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०२ , राजगड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00 , देहूरोड पोलीस स्टेशन हद्दीतील 

पौड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ५७, तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०३, तळेगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00 , 


मे 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


लोणावळा शहर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00 , लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०१, वडगाव मावीळ पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०१ , 
कामशेत पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०० , खेड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 0०, घोडेगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०५, मंचर पोलीस स्टेशन हद्दीतील 
- ०४, चाकण पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00, आळंदी पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00 , जुन्नर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०१, ओतूर पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील - 00 , नारायणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील - १७, आळेफाटा पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०५, बारामती पोलीस स्टेशन हद्दीतील - २१ , 
बारामती तालुका पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ५७, वालचंदनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00 , भिगवण पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00 , 

- 0० , वडगाव पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील - २२, इंदापूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00 , दौंड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00 , शिरूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०८ , शिक्रापूर 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०० , यवत पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०० व रांजणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०० असे एकूण ३६ पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील एकूण २५८ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्र जमा करून घेणे आवश्यक आहे. असे पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी नमूद केले आहे. 
परंतु सदर यादीतील नमूद शस्त्रांची बेरीज केली असता २४७ एवढी दिसून येत असलेने ३६ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकून २४७ शस्त्र 
परवानाधारकांकडील शस्त्र जमा करून घेणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 


- 


त्याअर्थी, मी, सौरभ राव, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , १९ ५९ चे 
कलम १७ (३) (ए) व ( बी ) मधील अधिकारान्वये पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी सादर केलेल्या यादीप्रमाणे व छाननी समितीच्या बैठकीत निर्णय 
झाल्याप्रमाणे वरीलप्रमाणे एकूण ३६ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण २४७ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्रे संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा करणेचे 
आदेश देत आहे. सदर शस्त्र परवानाधारकांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र जमा करणेबाबतचा आदेश पोलीस विभागाने संबंधित शस्त्र परवानाधारकांना 
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी बजवावेत . शस्त्र परवानाधारकांनी अशा आशयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ताबडतोब व कोणत्याही 
परिस्थितीत सात दिवसांचे आत शस्त्र जमा करावीत. 


सदरचा आदेश पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ अखेर अंमलात राहील . तसेच दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ नंतर ७ दिवसांचे आत 
संबंधितांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र परत करावेत . तसेच ज्या परवानाधारकांचे शस्त्र जमा करावयाचे आहे त्यांचे शस्त्रे जमा करून ठेवण्याची योग्य 
ती व्यवस्था करावी. तसेच शस्त्रांना जमा कालावधीमध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी . शस्त्रे जमा करताना ज्या स्थितीत होती त्या 
स्थितीतच धारकास जमा कालावधीनंतर परत केली जातील याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . संहिता कलम १८८ 
मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील. 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक 

१६ डिसेंबर २०१७ 

रोजी देणेत आला. 


सौरभ राव , 


जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , १६ डिसेंबर २०१७. 


वाचले : (१) मा. भारत निवडणूक आयोग , आदेश क्रमांक ४६४/ एल अॅन्ड ओ/ ईएस ०२१/ ९४, दिनांक २१/९/ १ ९९ ४ 

( २) मा . भारत निवडणूक आयोग , आदेश क्रमांक ४६४/९ ६/ एल अॅन्ड ओ , दिनांक १७/०१/ १ ९९ ६ 
( ३) मा . भारत निवडणूक आयोग, आदेश क्रमांक ४६४/ ९ ६/पीएलएन -१, दिनांक १३/ ०३/ १ ९९ ६ 
( ४) मा . भारत निवडणूक आयोग, आदेश क्रमांक ४३७/ जीई-९९/ पीएलएन -१११/ एमसीसी, दिनांक २८/ ७/ १९९९ 
( ५ ) मा . भारत निवडणूक आयोग, आदेश क्रमांक ४६४/ एल अॅन्ड ओ/९९-पीएलएन-१, दिनांक १८/०८/ १९९९ 
( ६) मा . उपसचिव (गृह विभाग) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र . एसयूटी -०७० ९ / सी -६३ / पोल -९, दिनांक १७/ ०८ / ० ९ 
( ७ ) गृह विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र . एसयूटी -२०१४/ सी -६२ / पोल -९ , दिनांक ३०/०३/२०१५ 
( ८ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१८/ प्र.क्र .२/ का .८ , दिनांक २२ जानेवारी २०१८ व 

दिनांक फेब्रुवारी २०१८. 
( ९ ) दिनांक १५/०२/२०१८ रोजीची छाननी समिती सभा 
( १०) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक जा . क्रमांक जिविशा/ २०१८-६७३, दिनांक १५/०२/२०१७ 
( ११ ) शस्त्र अधिनियम , १९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३) ( ओ) व ( बी ) 
( १२) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ 


- 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


८३ 


आदेश 


क्रमांक पगह/ कावि / २५८/ २०१७.-- ज्याअर्थी, मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे मार्च 
२०१८ ते मे २०१८ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या ३७ ग्रामपंचायतींच्या व २७४ ग्रामपंचायतींमधील 
एकूण ५७६ रिक्त पदांच्या पोट-निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २२ जानेवारी २०१८ चे रात्री १२ 
वाजलेपासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत पुणे जिल्ह्यातील निवडणूक व पोट -निवडणूक असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतींच्या संपूर्ण क्षेत्रात 
लागू करणेत आल्याचे कळविले आहे. तसेच सदरच्या निवडणुकांचे मतदान दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी होणार असून, मतमोजणी दिनांक २८ 
फेब्रुवारी २०१८ रोजी होणार आहे . आगामी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने 
निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे/ दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवित हानी किंवा 
सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेचनिवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा / हत्यारांचा/ 
दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . तसेच शासनाकडील उपरोक्त नमूद 
पत्रामध्ये गठीत करणेत आलेल्या छाननी समितीच्या बैठकीमध्ये जामिनावर सोडलेल्या व्यक्ती, दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती व निवडणूक कालावधीत 
दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती तसेच राजकीय हितसंबंधातून त्यांचेकडे असलेल्या शस्त्राचा गैरवापर होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्ती इत्यादीबाबत 
पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी सादर केलेल्या यादीवरून छाननी समितीचेदिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे बैठकीमध्ये चर्चा होऊन 
झालेल्या चर्चेप्रमाणे हवेली पोलीस स्टेशन हद्दीतील - १४, लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ० ९, वेल्हा पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ७३, 
लोणीकंद पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०० , भोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - १८, सासवड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 0० , जेजुरी पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील - ०४, राजगड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - २० , देहूरोड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 0० , पौड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - २३, तळेगाव दाभाडे 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०२, तळेगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00, लोणावळा शहर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00 , 
ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०४, वडगाव मावळ पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०१, कामशेत पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00 , खेड पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील - १० , घोडेगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०६, मंचर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०३, चाकण पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०५, आळंदी पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील - 00 , जुन्नर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०३, ओतूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०४ , नारायणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०१, 
आळेफाटा पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00, बारामती पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०० , 

बारामती पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00, बारामती तालुका पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00, वालचंदनगर 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ११, भिगवण पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 0० , वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - ०० , इंदापूर पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील - ०१, दौंड पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00, शिरूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - २५, शिक्रापूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - 00, यवत पोलीस 
स्टेशन हद्दीतील - ८१ व रांजणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील - १४ असे एकूण ३६ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३४३ शस्त्र जमा करून घेणे 
आवश्यक आहे. असे पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी नमूद केले आहे . त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील ३६ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३४३ शस्त्र 
परवानाधारकांकडील शस्त्र जमा करून घेणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 


लोणावळा 


त्याअर्थी, मी , सौरभ राव, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५९ चे 
कलम १७ ( ३) (ए) व ( बी) मधील अधिकारान्वये पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी सादर केलेल्या यादीप्रमाणे व छाननी समितीच्या बैठकीत निर्णय 
झाल्याप्रमाणे वरीलप्रमाणे एकूण ३६ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३४३ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्रे संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा करणेचे 
आदेश देत आहे. सदर शस्त्र परवानाधारकांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र जमा करणेबाबतचा आदेश पोलीस विभागाने संबंधित शस्त्र परवानाधारकांना 
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी बजवावेत . शस्त्र परवानाधारकांनी अशा आशयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ताबडतोब व कोणत्याही 
परिस्थितीत सात दिवसांचे आत शस्त्र जमा करावीत . 


सदरचा आदेश पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ अखेर अमलात राहील . तसेच दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ नंतर ७ दिवसांचे 
आत संबंधितांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र परत करावेत . तसेच ज्या परवानाधारकांचे शस्त्र जमा करावयाचे आहे त्यांचे शस्त्रे जमा करून ठेवण्याची 
योग्य ती व्यवस्था करावी. तसेच शस्त्रांना जमा कालावधीमध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शस्त्रे जमा करताना ज्या स्थितीत 
होती त्या स्थितीतच धारकास जमा कालावधीनंतर परत केली जातील याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . संहिता कलम 
१८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देणेत आला. 


सौरभ राव , 


जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, २० फेब्रुवारी २०१८ . 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


-- 


वाचले : ( १) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि-२०१८/ प्र.क्र .२/ का .८ , दिनांक २२ जानेवारी २०१८ 

( २) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१८ / प्र.क्र.२/ का .८ , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ 
( ३) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ 
( ४ ) शस्त्र अधिनियम , १९ ५ ९ चे कलम १७ (३) ( ) व ( बी ) 


आदेश 


क्रमांक पगह/ कावि /२६१/ २०१८.-- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी राज्यातील माहे मार्च २०१८ ते मे २०१८ या कालावधीत 
मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोट -निवडणूकांची घोषणा केलेली असून , त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या एकू ३७ ग्रामपंचायतींकरिता 
सार्वत्रिक निवडणुकांचा व २७४ ग्रामपंचायतींमधील एकूण ५७६ रिक्त पदांच्या पोट -निवडणुकांचा समावेश असून त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २२ 
जानेवारी २०१८ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात अमलात आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची 
सार्वत्रिक व पोट-निवडणूक शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे/ 
दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जिवीत हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक 
शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने 
परवान्यातील शस्त्रे/ अग्नीशस्त्रे जवळ बाळगण्यास, धारण करण्यास तसेच वाहून नेणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५ ९ 
चे कलम १७ (३) ( ओ) व ( बी ) मधील प्राप्त अधिकारान्वये कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट-निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच दिनांक ३ मार्च २०१८ अखेरपर्यंत 
स्वत: जवळ परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे/ हत्यारे दारूगोळा बाळगणारा व बरोबर नेणेस मनाई करीत आहे. या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे 
अधिकारी/ कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळण्यात येत आहे. बँका अथवा 
सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेणेची जबाबदारी बँकेची/ संस्थांची/ 
अधिकाऱ्यांचे वर राहील 


सदरचा आदेश दिनांक 3 मार्च २०१८ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . संहिता कलम १८८ 
मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देणेत आला. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २० फेब्रुवारी २०१८ . 


वाचले : ( १) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१७ / प्र.क्र .२१/ का .८, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ 

( २) जिल्हाधिकारी कार्यालय, ग्रामपंचायत शाखा, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पसप -३ / कावि /१२७०/ २०१७, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ 
( ३) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ 
( ४ ) शस्त्र अधिनियम , १९ ५९ चे कलम १७ (३ ) ( ) व ( बी) 


आदेश 


क्रमांक पगह/ कावि / १३६५/ २०१८ .-- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी राज्यातील माहे जानेवारी ते फेब्रुवारी २०१८ या 
कालावधीत मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोट- निवडणूकांची घोषणा केलेली असून , त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या एकूण ९९ 
ग्रामपंचयतींकरिता सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश असून त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून 
निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात अमलात आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक व पोट -निवडणूक शांततामय 
वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


८५ 


अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवित हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी 
तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने परवान्यातील शस्त्रे/ अग्नीशस्त्रे जवळ 
बाळगण्यास, धारण करण्यास तसेच वाहून नेणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , १९ ५ ९ 
चे कलम १७ (३) ( अ) व ( बी) मधील प्राप्त अधिकारान्वये कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट-निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच दिनांक ३० डिसेंबर 
स्वत : जवळ परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे/ हत्यारे दारूगोळा बाळगणारा व बरोबर नेणेस मनाई करीत आहे . या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे 
अधिकारी/ कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळण्यात येत आहे. बँका अथवा 
सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेणेची जबाबदारी बँकेची/ संस्थांची/ 
अधिकाऱ्यांचे वर राहील 


२०१७ अखेरपर्यंत 


चे 


सदरचा आदेश दिनांक ३० डिसेंबर 

२०१७ २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . संहिता कलम 
१८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी देणेत आला. 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , ७ डिसेंबर २०१७. 


.. 


१ 


वाचले : (१) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि-२०१७/प्र.क्र .१७/ का.८, दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ 

( २) जिल्हाधिकारी कार्यालय , ग्रामपंचायत शाखा, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पसप-३/ कावि/ ८३१/ २०१७, दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ 
( ३) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ 
( ४ ) शस्त्र अधिनियम , १९ ५९ चे कलम १७ ( ३) ( ओ) व ( बी ) 


आदेश 


१ 


क्रमांक पगह / कावि/ १००२ / २०१८ .--ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी राज्यातील माहे नोव्हेंबर ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत 
मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केलेली असून, त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकूण २२२ ग्रामपंचायतींकरिता सार्वत्रिक 
निवडणुकांचा समावेश असून याबाबतची आचारसंहिता दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ चे दुपारी ०४.०० वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या 
कार्यक्षेत्रात अमलात आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक 
असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे/ दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवित हानी किंवा 
सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ 
दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने परवान्यातील शस्त्रे / अग्नीशस्त्रे जवळ बाळगण्यास, धारण करण्यास तसेच 

वाहून 

नेणेस 
प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५ ९ 
चे कलम १७ ( ३) ( ओ) व ( बी) मधील प्राप्त अधिकारान्वये कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट-निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ 
अखेरपर्यंत स्वत : जवळ परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे/ हत्यारे दारूगोळा बाळगणारा व बरोबर नेणेस मनाई करीत आहे. या आदेशातून बंदोबस्तासाठी 
असणारे अधिकारी/ कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळण्यात येत आहे.बँका 
अथवा सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेणेची जबाबदारी बँकेची/ 
संस्थांची/ अधिकाऱ्यांचे वर राहील 


सदरचा आदेश दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं. संहिता कलम 
१८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८, १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी देणेत आला. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, ८ सप्टेंबर २०१७. 


वाचले : (१ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ ग्रापंनि -२०१७/ प्र.क्र .४/ का .८ , दिनांक २६ एप्रिल २०१७ 

( २) जिल्हाधिकारी कार्यालय, ग्रामपंचायत शाखा, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पसप-३ / कावि /३११/२०१७, दिनांक २६ एप्रिल २०१७ 
( ३) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ 
( ४ ) शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३) ( ओ) व ( बी ) 


आदेश 


क्रमांक पगह / कावि/ ५२८/ २०१७.-- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील मे ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत 
मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोट -निवडणुकांची घोषणा केलेली असून , त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या एकूण २२ सार्वत्रिक 
व ३५२ पोट -निवडणुकांचा समावेश असून याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २६ एप्रिल २०१७ चे दुपारी १२.०० वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात अमलात आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक व पोट-निवडणूक शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे 
पार पाडणे आवश्यक असल्यानेनिवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये , 
मानवी जीवित हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक 
कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने परवान्यातील शस्त्रे/ अग्नीशस्त्रे जवळ बाळगण्यास, धारण 
करण्यास तसेच 

वाहून 

नेणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे. 


मे 


२०१७ अखेरपर्यंत 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५ ९ 
चे कलम १७ ( ३) ( ओ) व ( बी) मधील प्राप्त अधिकारान्वये कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट-निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच दिनांक ३० 
स्वत: जवळ परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे/ हत्यारे दारूगोळा बाळगणारा व बरोबर नेणेस मनाई करीत आहे. या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे 
अधिकारी/ कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळण्यात येत आहे. बँका अथवा 
सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेणेची जबाबदारी बँकेची/ संस्थांची/ 
अधिकाऱ्यांचे वर राहील . 


सदरचा आदेश दिनांक ३० मे २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . संहिता कलम १८८ 
मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ एप्रिल २०१७ रोजी देणेत आला. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, २८ एप्रिल २०१७. 


वाचले : ( १) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/जिपपंस -२०१७/ प्र.क्र .४१/ का .७ , दिनांक १५ जुलै २०१७ 

( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ 
( ३ ) शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५९ चे कलम १७ ( ३ ) ( ओ) व ( बी ) 


आदेश 


क्रमांक पगह / कावि / ९ १६ / २०१७.-- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्यातील जुलै ते ऑगस्ट २०१७ या कालावधीमध्ये मुदती 
संपणाऱ्या तसेच आयोगाकडून मान्यता दिलेल्या पंचायत समित्यांच्या रिक्त पदांसाठीच्या पोट-निवडणुकांची घोषणा केलेली असून, त्यामध्ये पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १९ ४० 


८७ 


- 


जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या खेड पंचायत समितीतील ५१-पिंपरी बु. या निर्वाचक गणाचा समावेश आहे व याबाबतची आचारसंहिता दिनांक १५ जुलै 
२०१७ पासून अमलात आलेली आहे. आगामी पंचायत समितीच्या निवडणुका शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने 
निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवित हानी किंवा 
सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ 
दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने परवान्यातील शस्त्रे / अग्नीशस्त्रे जवळ बाळगण्यास , धारण करण्यास तसेच 

वाहून 

नेणेस 
प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 


. 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५ ९ 
चे कलम १७ ( ३) ( अ) व ( बी ) मधील प्राप्त अधिकारान्वये कोणत्याही व्यक्तीस पुणे खेड पंचायत समितीतील ५१-पिंपरी बु. या निर्वाचक गणाच्या 
कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ अखेरपर्यंत स्वत: जवळ 
परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे/ हत्यारे दारूगोळा बाळगणारा व बरोबर नेणेस मनाई करीत आहे. या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे अधिकारी/ कर्मचारी 
तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळण्यात येत आहे. बँका अथवा सार्वजनिक संस्था यांनी 
निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही , याची दक्षता घेणेची जबाबदारी बँकेची/ संस्थांची/ अधिकाऱ्यांचे वर राहील. 


सदरचा आदेश दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . संहिता कलम 
१८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी देणेत आला. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , २७ जुलै २०१७. 


वाचले : ( १) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /जिपपंस-२०१७/ प्र.क्र .४१/ का.७, दिनांक १५ जुलै २०१७ 


.. 


( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ 


चे 


कलम १४४ 


आदेश 


क्रमांक पगह/ कावि/ ९ १७/ २०१७.-- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्यातील जुलै ते ऑगस्ट २०१७ या कालावधीमध्ये मुदती 
संपणाऱ्या तसेच आयोगाकडून मान्यता दिलेल्या पंचायत समित्यांच्या रिक्त पदांसाठीच्या पोट -निवडणुकांची घोषणा केलेली असून , त्यामध्ये पुणे 
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या खेड पंचायत समितीतील ५१-पिंपरी बु. या निर्वाचक गणाचा समावेश आहे. व याबाबतची आचारसंहिता दिनांक १५ जुलै 
२०१७ पासून अमलात आलेली आहे. सदर निवडणुकीचे मतदान दिनांक २० ऑगस्ट २०१७ रोजी व मतमोजणी दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी होत 
असून सदर निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक पोट 
निवडणुकीचे मतदान असलेल्या निर्वाचक गणाच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २० ऑगस्ट २०१७ रोजी मतदानाचे दिवशी व दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी 
मतमोजणीचेदिवशी मतदान केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, 
सार्वजनिक शांतता बिघडू नये, यासाठी तसेच मतदान व मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा इतर 
कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये पुणे 
जिल्ह्यातील खेड पंचायत समितीतील ५१ -पिंपरी बु . या निर्वाचक गणाच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २० ऑगस्ट २०१७ रोजी मतदानाचेदिवशी दिनांक २१ 
ऑगस्ट २०१७ रोजी मतमोजणीचेदिवशी मतदान केंद्राचे व मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल, 
दुकाने वाणिज्यिक आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक 

२० ऑगस्ट २०१७ चे ००.०० वाजलेपासून दिनांक २१ ऑगस्ट 

२०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजे मतदानाचे व 
मतमोजणीचे दिवशी संपूर्ण दिवस अमलात राहील . या आदेशाची उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा. दं. संहिता कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस 
पात्र राहील . 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी देणेत आला. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


पुणे, २७ जुलै २०१७. 


वाचले : ( १) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि-२०१७ / प्र.क्र .४/ का .८, दिनांक २६ एप्रिल २०१७ 

( २) जिल्हाधिकारी कार्यालय, ग्रामपंचायत शाखा, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पसप-३/ कावि / ३११/ २०१७, दिनांक २६ एप्रिल २०१७ 
( ३) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ 


आदेश 


मे २०१७ 


क्रमांक पगह/ कावि /६४३ / २०१७ .-- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र राज्यातील मे ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत 
मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व पोट-निवडणुकांची घोषणा केलेली असून , त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या एकूण २२ सार्वत्रिक 
व ३५२ पोट -निवडणुकांचा समावेश असून , याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २६ एप्रिल २०१७ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात अमलात आलेली आहे. सदर निवडणुकीचे मतदान दिनांक २७ मे २०१७ रोजी व मतमोजणी दिनांक २ ९ रोजी 
होत असून सदर निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक 
पोट-निवडणुकीचे मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २७ मे २०१७ रोजी मतदानाचेदिवशी मतदान केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर 
सभोवतालच्या परिसरामध्ये सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतताबिघडू नये, यासाठी तसेच मतदान केंद्राचे 
परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये पुणे 
जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट -निवडणुकीचे मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २७ मे २०१७ रोजी मतदानाचे दिवशी मतदान 
केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल , दुकाने वाणिज्यिक आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत 
आहे. 


मे 


सदरचा आदेश दिनांक 

२७ २०१७ चे ००.०० वाजलेपासून दिनांक २७ मे २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजे मतदानाचे दिवशी संपूर्ण 
दिवस अमलात राहील. या आदेशाची उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . संहिता कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ मे २०१७ रोजी देणेत आला. 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, २४ मे २०१७. 


वाचले : (१) मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१७/ प्र.क्र .१७ / का .८, दिनांक १७ 


नोव्हेंबर २०१७ 


( २) ग्रामपंचायत शाखा, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पसप -३ / कावि / १२७०/ २०१७, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७/ २०१७/ प्र.क्र .१७ / का .८ , 

दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ 
( ३ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ 


आदेश 


क्रमांक पगह/ कावि/ १४१०/ २०१७.--ज्याअर्थी, मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांनी पुणे जिल्ह्यातील माहे जानेवारी ते 
फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या एकूण ९९ ग्रामपंचायतीकरिता सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर 
झाला असून, त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


८ ९ 


जिल्ह्यातील निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात लागू करण्यात आल्याचे कळविले आहे. तसेच सदरच्या निवडणुकीचे मतदान दिनांक २६ 
डिसेंबर २०१७ रोजी होणार असून, मतमोजणी दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी होणार आहे. सदर निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी शांततामय 
वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ 
रोजी मतदानाचेदिवशी व दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी मतमोजणीचेदिवशी मतदान केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये 
सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये, यासाठी तसेच मतदान व मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० 
मिटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक 
आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, मी, सौरभ राव, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये पुणे 
जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट-निवडणुकीचे मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी मतदानाचे दिवशी ते 
दिनांक डिसेंबर रोजी मतमोजणीचे दिवशी मतदान केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल, दुकाने 
वाणिज्यिक आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत आहे. 


२७ 


२०१७ 


सदरचा आदेश दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ चे ००.०० वाजलेपासून दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजे मतदानाचे व 
मतमोजणीचेदिवशी संपूर्ण दिवस अमलात राहील . या आदेशाची उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं. संहिता कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस 
पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ रोजी देणेत आला. 


सौरभ राव , 


जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , १६ 


डिसेंबर 

२०१७ . 


.. 


वाचले : (१) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि-२०१८ / प्र.क्र .०२/ का .८ , दिनांक २२ जानेवारी २०१८ 

( २) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१८/ प्र.क्र .०२ / का .८, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ 
( ३ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ 

आदेश 


क्रमांक पगह/ कावि / २६०/२०१७.-- ज्याअर्थी, मा . अवर सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांनी पुणे जिल्ह्यातील माहे मार्च २०१८ 
ते मे २०१८ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या ३७ ग्रामपंचायतींचा व २७४ ग्रामपंचायतींमधील एकूण ५७६ 
रिक्त पदांच्या पोट-निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून , त्याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २२ जानेवारी २०१८ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून 
निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत पुणे जिल्ह्यातील निवडणूक व पोट -निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात लागू करण्यात आल्याचे 
कळविले आहे. तसेच सदरच्या निवडणुकांचे मतदान दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी होणार असून , मतमोजणी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी 
होणार आहे. सदर निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील मतदान 
असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतदानाचे दिवशी व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतमोजणीचे दिवशी 
मतदान केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू 
नये, यासाठी तसेच मतदान व मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची 
दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, मी, सौरभ राव , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये पुणे 
जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोट-निवडणुकीचे मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतदानाचेदिवशी ते 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतमोजणीचेदिवशी मतदान केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल , दुकाने 
वाणिज्यिक आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ चे ००.०० वाजलेपासून दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत म्हणजे मतदानाचे व 
मतमोजणीचे दिवशी संपूर्ण दिवस अमलात राहील . या आदेशाची उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा. दं. संहिता कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस 
पात्र राहील . 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देणेत आला. 


सौरभ राव , 


जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


पुणे, २० फेब्रुवारी २०१८ . 


वाचले : (१) मा. भारत निवडणूक आयोग , आदेश क्रमांक ४६४/एल अॅन्ड ओ / ईएस ०२१ / ९४, दिनांक २१ /०९/ १९९ ४ 

( २ ) मा . भारत निवडणूक आयोग , आदेश क्रमांक ४६४/९ ६/ एल अॅन्ड ओ, दिनांक १७/ ०१ / १९९ ६ 
(३ ) मा . भारत निवडणूक आयोग , आदेश क्रमांक ४६४/९ ६ /पीएलएन-१ , दिनांक १३ /०३/ १ ९९ ६ 
( ४) मा . भारत निवडणूक आयोग, आदेश क्रमांक ४३७/ जीई -९९/ पीएलएन -१११/ एमसीसी, दिनांक २८/ ७/ १९९९ 
( ५ ) मा . भारत निवडणूक आयोग, आदेश क्रमांक ४६४/ ९ ६/ एल अॅन्ड ओ/ ९९ - पीएलएन -१४, दिनांक १८ / ०८/ १ ९९९ 
( ६ ) मा . उपसचिव ( गृह विभाग) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र . एसयूटी -०७० ९/ सी -६३ /पोल -९ , दिनांक १७ /०८/ २०० ९ 
(७) गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र . एसयूटी -२०१४ / सी -६२ / पोल-९, दिनांक ऑगस्ट 

१ ९९९ 
( ८ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि-२०१७ / प्र.क्र .४१/ का .७ , दिनांक १५ जुलै २०१७ 
( ९ ) शस्त्र अधिनियम , १९ ५९ चे कलम १७ ( ३ ) ( ) व ( बी ) 
( १०) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ 


१२ 


आदेश 


क्रमांक पगह/ कावि / ९ १५/ २०१७ .-- ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , महाराष्ट्र राज्यातील माहे जुलै - ऑगस्ट २०१७ या 
कालावधीमध्ये मुदती संपणाऱ्या तसेच आयोगाकडून मान्यता दिलेल्या पंचायत समित्यांच्या रिक्त पदांसाठीच्या पोट-निवडणुकांची घोषणा केलेली असून, 
त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या खेड पंचायत समितीतील ५१ -पिंपरी बु. या निर्वाचक गणाचा समावेश आहे. व याबाबतची आचारसंहिता 
दिनांक १५ जुलै २०१७ पासून अमलात आलेली आहे. आगामी पंचायत समितीच्या निवडणुका शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे 
आवश्यक असल्यानेनिवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जीवित 
हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ 
हत्यारांचा/ दारुगोळ्यांचा गैरवापर बिघडून होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. तसेच खेड पंचायत 
समितीतील ५१-पिंपरी बु. या निर्वाचक गणातील शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्र जमा करून घेणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५ ९ 
चे कलम १७ (३) ( अ) व ( बी ) मधील अधिकारान्वये खेड पंचायत समितीतील ५१-पिंपरी बु. या निर्वाचक गणातील शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्रे 
संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा करणेचे आदेश देत आहे. सदर शस्त्र परवानाधारकांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र जमा करणेबाबतचा आदेश पोलीस 
विभागाने संबंधित शस्त्र परवानाधारकांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी बजवावेत . शस्त्र परवानाधारकांनी अशा आशयाचा आदेश 
प्राप्त झाल्यानंतर ताबडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत सात दिवसांचे आत शस्त्र जमा करावीत . 


सदरचा आदेश पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ अखेर अमलात राहील . तसेच दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ नंतर ७ दिवसांचे आत 
संबंधितांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र परत करावेत . तसेच ज्या परवानाधारकांचे शस्त्र जमा करावयाचे आहे त्यांचे शस्त्रे जमा करून ठेवण्याची योग्य 
ती व्यवस्था करावी. तसेच शस्त्रांना जमा कालावधीमध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शस्त्रे जमा करताना ज्या स्थितीत होती त्या 
स्थितीतच धारकास जमा कालावधीनंतर परत केली जातील याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . संहिता कलम १८८ 
मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी देणेत आला. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २७ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


९ १ 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ / कावसु/१७५०/ २०१८.- ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त, विशेष शाखा -१ , पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक २५ मार्च २०१८ रोजी श्रीराम नवमी , दिनांक २९ मार्च २०१८ रोजी महावीर जयंती, दिनांक ३० 
मार्च२०१८ रोजी गुड फ्रायडे, दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी हनुमान जयंती, दिनांक १ एप्रिल २०१८ रोजी इस्टर संडे, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजी 
पुणे महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक २२ - क मधील नगरसेवक रिक्त पदाचे पोट-निवडणुकीचे मतदान असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात. त्या 
अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे 
कलम ३७ (१ ) (३ ) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 


१ 


६ 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी , मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर, वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक २४ मार्च२०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद 

केलेली कृत्ये 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचेपूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु. ), पुणे शहर , 


पुणे , २२ 

मार्च 

२०१८ . 


९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ १११३/ २०१८.- ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा-१ , पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी स्वा . सावरकर पुण्यतिथी, दिनांक ०१ मार्च २०१८ रोजी होळी, 
दिनांक २ मार्च २०१८ रोजी धुलीवंदन , दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी रंगपंचमी, दिनांक ८ मार्च २०१८ रोजी जागतिक महिला दिन असून 

विविध 
ठिकाणी कार्यक्रम होतात . त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ )( ३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी, मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर , वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ९ मार्च २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


or 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थबरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे, तयार करणे . 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या ,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 


- 


. 


( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का . 

.व.सु.), पुणे शहर . 


पुणे , २१ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


९ ३ 


- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ १४४१/ २०१८.- ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा -१ , पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे , निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १० मार्च २०१८ रोजी सावित्रीबाई फुले स्मृतिदिन , दिनांक ११ मार्च २०१८ रोजी छत्रपती 
संभाजीराजे धर्मवीर दिन , दिनांक १७ मार्च २०१८ रोजी छत्रपती संभाजी महाराज स्मृतीदिन , दिनांक १८ मार्च २०१८ रोजी गुढी पाडवा, दिनांक 
२३ मार्च २०१८ रोजी भगतसिंह , सुखदेव , राजगुरू शहीद दिन असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात. त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे अंमल 
जारी करण्यास विनंती केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी , मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर, वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक १० मार्च २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवाफेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे, तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या , बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु.), पुणे शहर. 


पुणे , ८ मार्च २०१८ . 


९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ / कावसु/ ८० ९/ २०१८.– ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा -१ , पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी महाशिवरात्री व संत गाडगेबाबा जयंती, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१८ 
रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात. त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९५१ चे कलम ३७(१) (३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी , मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर, वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद 

केलेली 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थबरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे , तयार करणे. 


, 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
(ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु.), पुणे शहर . 


पुणे, ८ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


९ ५ 


- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ / कावसु / १ ९ ७/ २०१८.- ज्याअर्थीपोलीस उपआयुक्त, विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे , निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १४ जानेवारी २०१८ रोजी मकरसंक्राती सण, दिनांक २१ जानेवारी २०१८ रोजी गणेश जयंती, 
दिनांक २३ जानेवारी २०१८ रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती , दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजी प्रजासत्ताक दिन असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम 
होतात. त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ कलम ३७ (१ ) ( ३ ) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 


सन 


चे 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी , मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर , वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक १३ जानेवारी २०१८ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे , तयार करणे . 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


( फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.वसु.), पुणे शहर. 


पुणे, ११ जानेवारी २०१८ . 


९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


आदेश 


- 


१ 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/९ ६८५/२०१८.- ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त, विशेष शाखा-१ , पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले पुण्यतिथी, दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजी 
ईद- ए -मिलाद ( महंमद पैगंबर जयंती ) असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१)(३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी , मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर, वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील 

नमूद 

केलेली 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थबरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे , तयार करणे. 


, 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
(ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.वसु.), पुणे शहर. 


पुणे, १५ नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


९ ७ 


- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु /१०२ ९ ८/ २०१८.- ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा -१, पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे . दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रोजी संत गाडगेबाबा पुण्यतिथी, दिनांक २५ डिसेंबर 

२०१७ 

रोजी 
ख्रिसमस नाताळ सण असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१ )(३ ) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी, मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर , वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक 

१६ २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


डिसेंबर २०१७ 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थबरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे, तयार करणे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचह्य, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, 

पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.वसु . ), पुणे शहर. 


पुणे, १४ डिसेंबर २०१७. 


९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/९९९९ / २०१८.- ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा-१ , पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे , निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे . दिनांक २ डिसेंबर २०१७ रोजी मुस्लीम समाजाच्या वतीने ईद - ए -मिलाद ( महंमद पैगंबर जयंती), 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१७ रोजी श्रीदत्त जयंती व जागतिक अपंग दिन , दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण 
दिन असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे 
दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी, मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी, रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर , वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक २ डिसेंबर २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक 

रोजी वाजेपर्यंत दिवसांसाठी खालील 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


१५ डिसेंबर 


२०१७ 


२४.०० 


१४ 


नमूद केलेली 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे , तयार करणे. 


, 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचह्य, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
(ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, 

पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व सु. ), पुणे शहर . 


पुणे, २९ नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


९९ 


- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


- 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/९ ३९ ७ / २०१८.- ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा-१ , पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे . दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी गुरुनानक जयंती , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पंडित 
जवाहरलाल नेहरू जयंती, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी उत्सव असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात. त्या 
अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे 
कलम ३७ (१ ) ( ३ ) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी , मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर , वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद 

केलेली 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे , तयार करणे . 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


( फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.वसु.), पुणे शहर. 


पुणे, २ नोव्हेंबर २०१७. 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


आदेश 


१ 


३ 


सन 


चे 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु /१०५६८/ २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे , निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महापालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ व दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी येणारे नववर्ष साजरे होणार आहे, 
दिनांक ३ जानेवारी २०१८ रोजी सावित्रीबाई फुले जयंती, दिनांक ८ जानेवारी २०१८ रोजी स्वामी विवेकानंद जयंती असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम 
होतात . त्याअनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ कलम ३७ (१ ) ( ३ ) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी , महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर, वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रात दिनांक 

३० 

डिसेंबर २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १२ जानेवारी २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील 
नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे , तयार करणे . 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


( फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , 
त्यांना लागू पडणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु.) , पुणे शहर . 


पुणे शहर, २७ 


२७ डिसेंबर 


२०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१०१ 


- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ / कावसु/ ८६६२/ २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा -१ , पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे , निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महापालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी दसरा (विजयादशमी), दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मोहरम 
( ताजिया ), दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी महात्मा गांधी व लालबहादूर शास्त्री जयंती, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी कोजागिरी पौर्णिमा असून 
विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ )( ३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 


५ 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी, मुंबई पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर, वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रात दिनांक २३ 

रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील 
नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


सप्टेंबर २०१७ 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे , तयार करणे . 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


( फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु.) , पुणे शहर . 


पुणे शहर, २० 


सप्टेंबर २०१७ . 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


आदेश 


. 


२ 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु /८०५३/ २०१८.- ज्याअर्थी, पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे , निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महापालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ रोजीपासून श्रीगणेश चतुर्थी (गणेशोत्सवारंभ), दिनांक २६ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी ऋषीपंचमी, दिनांक २ सप्टेंबर २०१७ रोजी बकरी ईद , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी अनंत चतुर्दशी व शिक्षक दिन असून विविध ठिकाणी 
कार्यक्रम होतात. त्याअनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी , महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर, वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रात दिनांक २६ 

ऑगस्ट 

२०१७ रोजी 00.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद 
केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे , तयार करणे . 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


( फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , 
त्यांना लागू पडणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु.) , पुणे शहर . 


पुणे शहर , २४ 


ऑगस्ट २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१०३ 


वाचावे : महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


६५७८ 


आदेश 


२१ 


२०१७ 


२२ 


२०१७ 


क्रमांक पोसहआ / कावसु / ८३३५/ २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस उपआयुक्त, विशेष शाखा -१ , पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे , निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महापालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे . दिनांक सप्टेंबर रोजी घटस्थापना ( नवरात्रोत्सवारंभ), दिनांक सप्टेंबर रोजी 
मुस्लीम नूतन वर्षारंभ (मोहरम मासारंभ ) असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 
आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी, महाराष्ट्र 

पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर , वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रात दिनांक ९ सप्टेंबर २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद 
केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थबरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे, तयार करणे. 


. 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा , प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
(ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु. ), पुणे शहर. 


पुणे शहर , ७ सप्टेंबर २०१७ . 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ / कावसु/ ७२ ९ ७/ २०१७.- ज्याअर्थी, पोलीस उपआयुक्त, विशेष शाखा-१ , पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महापालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ रोजी अण्णाभाऊ साठे जयंती , दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ रोजी नारळी पौर्णिमा व रक्षाबंधन 
हे हिंदू धर्मियांचे सण असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 
आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी, महाराष्ट्र 

पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, रवींद्र कदम , पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर , वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रात दिनांक २ ९ जुलै २०१७ रोजी वाजलेपासून ते दिनांक ११ ऑगस्ट रोजी 

२४.०० 

वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद 
केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


. 


००.०१ 


२०१७ 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थबरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे , तयार करणे. 


, 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
(ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू पडणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु.), पुणे शहर . 


पुणे शहर , २७ जुलै २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१०५ 


- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ ७६७७ / २०१७.- ज्याअर्थी, पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महापालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी श्रीकृष्ण जयंती, दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी स्वातंत्र्य दिन व गोपाळ काला, 
दिनांक १७ ऑगस्ट 

२०१७ रोजी पतेती ( पारशी फरवर्दिन मासारंभ), दिनांक ऑगस्ट रोजी श्रावणी पोळा, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी 
हरितालीका तृतीया, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी श्रीगणेश चतुर्थी( गणेशोत्सवारंभ) असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात. त्या अनुषंगाने पुणे 
शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) 
( ३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे . 


२१ 


२०१७ 


- 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी, महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर, वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रात दिनांक १२ ऑगस्ट २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद 
केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवाफेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे, तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या , बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु.), पुणे शहर. 


पुणे शहर , 


९ 


ऑगस्ट 

२०१७ . 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


वाचावे : महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन-१९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


२६५० 

आदेश 
क्रमांक पोसहआ/ कावसु/२९९७/ २०१७.- ज्याअर्थी, पोलीस उपआयुक्त, विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महापालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक २८ मे २०१७ रोजी मुस्लीम समाजाचे रमजान समारंभ आहे . तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकर व महाराणा 
प्रताप जयंती आहे, दिनांक ३१ मे २०१७ रोजी अहिल्यादेवी होळकर जयंती असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे अंमल 
जारी करण्यास विनंती केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी, महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर, वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रात दिनांक २० मे २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २ जून २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे, तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


( फ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , 
त्यांना लागू पडणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु. ), पुणे शहर . 


पुणे शहर , 


१८ 


मे 


२०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१०७ 


- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१ ), (३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ ४६०९/ २०१७.- ज्याअर्थी, पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात. शहर परिसरात ठिकठिकाणी महापालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक २८ मे २०१७ रोजीपासून मुस्लीम समाजाचेरमजान समारंभ ( उपवास) चालू आहेत. तसेच दिनांक १७ जून 
२०१७, दिनांक १८ जून २०१७, दिनांक १९ जून २०१७ व दिनांक २० जून २०१७ रोजी संत तुकाराम महाराज व संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी 
मुक्काम व प्रस्थान आहे व दिनांक २६ जून २०१७ रोजी रमजान ईद सण असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे अंमल 
जारी करण्यास विनंती केली आहे . 


- 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी, महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर, वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रात दिनांक १७ जून २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ३० जून २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद 
केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


- 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवाफेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे, तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या , बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू पडणार नाही . 


सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु.), पुणे शहर. 


पुणे शहर , १५ जून २०१७. 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


आदेश 


- 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ ४२५८/ २०१८.- ज्याअर्थी पोलीस उपआयुक्त, विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी या अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महापालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक २८ मे २०१७ रोजीपासून मुस्लीम समाजाचेरमजान मासारंभ ( उपवास) चालू आहेत. तसेच दिनांक ५ जून 
२०१७ रोजी जागतिक पर्यावरण दिन आहे. दिनांक ६ जून २०१७ रोजी छत्रपती संभाजी महाराज जयंती आहे, दिनांक ८ जून २०१७ रोजीहिंदू 
धर्मियांचा वटपौर्णिमा सण आहे. दिनांक १६ जून २०१७ रोजी जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज पालखी प्रस्थान असून विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात. 
त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ 
चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी , महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी, रवींद्र कदम, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर , वर नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रात दिनांक ३ जून २०१७ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १६ जून २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


- 


. 


३ 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवाफेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे, तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या , बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्राचा, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३) 

विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 

पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू पडणार नाही . 


सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


रवींद्र कदम , 


पोलीस सहआयुक्त ( का.व.सु.), पुणे शहर. 


पुणे शडर, १ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१० ९ 


- 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन-१ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


१ 


- 


w 


- 


क्रमांक पगक / कावि-१५०८ / २०१८.- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भीय पत्र मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील 
पत्र क्र . जिविशा/ २०१८-७३४ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ३४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक 
निवडणुका व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मतमोजणी होणार आहे. दिनांक १ मार्च २०१८ रोजी होळी, दिनांक २ मार्च २०१८ रोजी धूलिवंदन , 
दिनांक ३ मार्च २०१८ रोजी श्री संत तुकाराम महाराज बीज, दिनांक ४ मार्च २०१८ रोजी शिवजयंती (तिथीप्रमाणे) व दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी 
रंगपंचमी सर्वत्र साजरी केली जाणार आहे . 

भामा - आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे, त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुरंदर येथील नवीन 
प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे-नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित 
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू आहे, तसेच भामा 
आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे , त्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू 
आलेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व(३ ) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक 

२४.०० वाजेपर्यंत 

महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून 
त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १० मार्च २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


१० 


मार्च २०१८ 


२०१८ रोजी 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे, तयार करणे. 


. 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


- 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे क ३७ चे 

पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 
सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


शंकरराव जाधव, 
प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे , 


पुणे, २६ फेब्रुवारी २०१८ . 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक पगक / एसआर/ १२ / २०१८.- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भीय पत्र मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील 
पत्र क्र . जिविशा/ २०१८-१९९ ३ , दिनांक २१ मार्च २०१८ , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १८ मार्च २०१८ ते दिनांक २५ मार्च २०१८ रोजी कार्ला, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे येथे एकवीरादेवी चैत्र यात्रा साजरी करण्यात येणार आहे. दिनांक २५ मार्च २०१८ रोजी रामनवमी , दिनांक २९ मार्च 
२०१८ रोजी महावीर जयंती व दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी हनुमान जयंती साजरी केली जाणार आहे. 

भामा- आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे, त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुरंदर येथील नवीन 
प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित 
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू आहे, तसेच भामा 
आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे, त्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू 
झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५९ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २५ मार्च २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५९ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून 
त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act (Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २५ मार्च २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ७ एप्रिल २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील 

नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे, तयार करणे. 


. 


( क) शस्त्रे , सोटे, भाले , तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951 ) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१११ 


- 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ चे 

पोट - कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 

मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 
सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


राजेंद्र मुठे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, २३ मार्च २०१८ . 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


, 


क्रमांक पगक/ एसआर/ ११/ २०१८.- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भीय पत्र मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील 
पत्र क्र . जिविशा/ २०१८ -९ २३ , दिनांक ४ मार्च२०१८ पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये भामा - आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू 
आहे , त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . 

पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
आहे, तसेच भामा आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे, त्यास बाधित स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा 
महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू आहे, गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत. तसेच 
जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत. 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११ मार्च२०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक २४ मार्च २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून 
त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११ मार्च २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २४ मार्च २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थबरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे , तयार करणे . 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 


- 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 
The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) Theth 30 चे 

पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही, 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 
सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राजेंद्र मुठे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे , ८ मार्च २०१८ . 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत. 


आदेश 


क्रम पगक/ एसआर/ ६८१/ २०१८.- ज्याअर्थीपोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भीय पत्र मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण , पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१८-३०३, दिनांक २३ जानेवारी २०१८ , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये भामा - आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता 
पाईपलाईनचे काम चालू आहे, त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. 

पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
आहे, तसेच भामा आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे , त्यास बाधित स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . 
गावागावामध्ये यात्रा / उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता 
रोको, निदर्शने होत आहेत . 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५९ चे कलम ३७ (१) व(३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ जानेवारी २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून 
ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५ ९ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी 
करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 


९ 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


११३ 


त्याअर्थी, मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) (Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ जानेवारी २०१८ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ९ फेब्रुवारी रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


९ 


( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे, तयार करणे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंड , काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951 ) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


चे 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ 

पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 

मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी . 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे , २४ 


जानेवारी २०१८ . 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन-१९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


. 


आदेश 


क्रमांक पगक / एसआर/ ७५४०/ २०१७. - ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भीय पत्र मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१८-४८१५ , दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पौड , लोणावळा 
व हवेली पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये नववर्षाचे स्वागत करण्याकरिता पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी होते. दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी लोणीकंद 
पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये पेरणे फाटा येथे दलित बांधवांच्यावतीने विजय रणस्तंभास मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम साजरा करण्यात येणार आहे. 


पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


आहे , तसेच भामा आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे , त्यास बाधित स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. 
गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , रॅली, मोर्चे, रास्ता 
रोको , निदर्शने होत आहेत . 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३ ) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३० 

डिसेंबर २०१७ 

रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक 

२४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी 
करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 


१२ 


जानेवारी २०१८ 


२०१८ रोजी 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951)( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १२ जानेवारी २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे, तयार करणे. 


( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त 

करेल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 

1951 ) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


चे 


चे 


कलम ३७ 
The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) 

पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 
सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , ३० 


डिसेंबर 

२०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


११५ 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


१ 


६ 


क्रमांक पगक/ कावि / ६७२२/ २०१७.- ज्याअर्थीपोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भीय पत्र मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील 
पत्र क्र . जिविशा/ २०१७-४३१८, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजी ईद- ए-मिलाद, दिनांक ३ 
डिसेंबर २०१७ रोजी दत्त जयंती, व दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन साजरा करण्यात येणार आहे. 
तसेच आयोध्या (प्रदेश) येथील वादग्रस्त बाबरी मशिद पाडल्याच्या घटनेमुळे दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ हा दिवस दर वर्षी मुस्लिम समाजातर्फे काळा 
दिवस (ब्लॅक डे) म्हणून तर हिंदू समाजातर्फे विजय दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. 

पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
आहे, तसेच भामा आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे, त्यास बाधित स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. 
गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता 
रोको, निदर्शने होत आहेत . 


१ 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक 

२४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी 
करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . आणि 


१४ डिसेंबर 


२०१७ 


रोजी २४.०० 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ डिसेंबर २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १४ 

१४ डिसेंबर 

२०१७ रोजी 

२४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील 

नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे , तयार करणे. 


( क) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


चे 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) neth 30 

पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 


११६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 

१८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951 ) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, ३० नोव्हेंबर २०१७. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक पगक/ कावि /६०३६/ २०१७.– ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्र . २ चे पत्र मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१७-२९ २४, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये यवत पोलीस स्टेशन हद्दीतील कानगाव येथील 
शेतकरी दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ रोजीपासून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता संपावर जाणार आहेत . 

पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
आहे , तसेच भामा आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे , त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. 
गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली , मोर्चे, रास्ता 
रोको , निदर्शने होत आहेत . 


- 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व(३ ) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक 

१६ 

नोव्हेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी 
करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि ; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951 ) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे, तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १९ ४० 


११७ 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे . 


चे 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ 

पोट- कलम (३ ) अन्वयेपाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस 
किंवा मिरवणूका काढणेस बंदी घालीत आहे. 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 
सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, ५ नोव्हेंबर २०१७. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व (३) चा आदेश जारी करणेबाबत. 


. 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि / ४२८६/ २०१७. - ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्र . २ चे पत्र मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१७-३०९९ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०१७, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक ५ सप्टेंबर 
२०१७ या कालावधीमध्ये सर्वत्र गणेश उत्सव साजरा केला जाणार आहे. तसेच दिनांक २ सप्टेंबर २०१७ रोजी बकरी ईद हा सण साजरा केला 
जाणार आहे. 


लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, हवेली, पौड , वेल्हा, जुन्नर , ओतूर, भोर , या पो . स्टे. हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित 
विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा 
तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित 
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली , मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत 
आहेत . 


- 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७(१) व( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी 
करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि; 


त्याअर्थी, मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील 

नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


११८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे, तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 


( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951 ) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ चे 

पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे शहर यांचेपूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस 
किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे 


. 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 
सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, २४ ऑगस्ट २०१७. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व (३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि / ५१०८/ २०१७. - ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्र . २ चे पत्र मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१७-२९ ३१, दिनांक १० ऑगस्ट २०१७, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये लोणावळा शहर , लोणावळा ग्रामीण, हवेली , पौड, 
वेल्हा, जुन्नर , ओतूर , भोर या पोलीस स्टेशन हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक हे वर्षाविहारासाठी गर्दी करीत आहेत. तसेच दिनांक १४ ऑगस्ट 
२०१७ रोजी चौथा व दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी पाचवा श्रावणी सोमवार व सोमवती आमावस्या असल्याने भीमाशंकर, सोमेश्वर, भुलेश्वर, 
बनेश्वर, कपर्दीकेश्वर, घोरवडेश्वर , जेजुरी इत्यादी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते. दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी श्रीकृष्ण जयंती व 
दिनांक १५ मे २०१७ रोजी गोपाळकाला उत्सव सर्वत्र साजरा केला जाणार आहे . 


पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली , मोर्चे, 
रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


११ ९ 


- 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी 
करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . आणि 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


त्याअर्थी, मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951 ) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे, तयार करणे . 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंड , काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
(ड ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 
The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ चे 

पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 

मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 
सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


- 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


राजेंद्र मुठे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


पुणे, ११ ऑगस्ट २०१७. 


१२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि / ३९ ६६/ २०१७. - ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्र . २ चे पत्र मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१७-२७१८ , दिनांक १६ जुलै २०१७, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, हवेली , पौड , 
वेल्हा, जुन्नर , ओतूर , भोर या पोलीस स्टेशन हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक हे वर्षाविहारासाठी गर्दी करीत आहेत. तसेच दिनांक १४ ऑगस्ट 
२०१७ रोजी चौथा व दिनांक ३१ जुलै २०१७ रोजी दुसरा व ७ ऑगस्ट २०१७ रोजी तिसरा श्रावणी सोमवार असल्याने भीमाशंकर, सोमेश्वर , 
भुलेश्वर , बनेश्वर , कपर्दीकेश्वर, घोरवडेश्वर इत्यादी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते. 

पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
असून त्यास बाधित स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली , मोर्चे, 
रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी 
करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ९ ऑगस्ट रोजी 

२४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


९ 


२०१७ 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे , तयार करणे. 


. 


, 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951 ) (Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) dH 307 

पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १९ ४० 


१२१ 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, ११ ऑगस्ट २०१७. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि / ३६४३/ २०१७.- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्र . २ मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१७-२५२५, दिनांक १२ जुलै २०१७ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, हवेली , 
पौड , वेल्हा, जुन्नर, ओतूर , भोर या पोलीस स्टेशन हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक हे वर्षाविहारासाठी गर्दी करीत आहेत. तसेच दिनांक २४ जुलै 
२०१७ रोजी पहिला श्रावणी सोमवार असल्याने भीमाशंकर, सोमेश्वर , भुलेश्वर , बनेश्वर , कपर्दीकेश्वर, घोरवडेश्वर इत्यादी ठिकाणी भाविकांची 
मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते . 


, 


पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, 
रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 


ते 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व(३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २३ जून २०१७ रोजी ०० .१० वाजलेपासून 
दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून 
त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


त्याअर्थी, मी , उत्तम पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act (Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १३ जुलै २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २६ जुलै २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील 

नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवाफेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार करणे. 


, 


( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 


१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


चे 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ 

पोट- कलम (३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस 
किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


उत्तम पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, १२ जुलै २०१७. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि / १५८७/ २०१७. - ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्र . २ मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१७-१३५१, दिनांक १२ एप्रिल २०१७ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११ एप्रिल २०१७, दिनांक २२ 
एप्रिल २०१७, दिनांक २६ एप्रिल २०१७, दिनांक २९ एप्रिल २०१७, दिनांक १ मे २०१७ व दिनांक १४ मे २०१७ रोजी गहुंजेक्रिकेट स्टेडियम येथे 
आयपीएल टी -२० क्रिकेट मॅच होणार आहेत . दिनांक १४ एप्रिल २०१७ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सर्वत्र साजरी केली जाणार आहे . 


पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, 
रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३ ) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १३ एप्रिल २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक २६ एप्रिल २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून 
त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . आणि 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि ; 


त्याअर्थी, मी, राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ 


२७, शके १९ ४० 


१२३ 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १३ एप्रिल २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व (३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 
The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) 7 SH 307 

पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस 

किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे , १३ एप्रिल २०१७. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व (३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


६ 


क्रमांक पगक/ कावि / ६३२२/ २०१७. - ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भीय पत्रान्वये मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण , पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१७-४१३१, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये मौजे कानगाव , तालुका दौंड हद्दीत शेतकऱ्यांचे कर्ज 
माफीसाठी व शेतमालास हमीभाव मिळावा याकरिता आंदोलन चालू आहे. 

पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
आहे , तसेच भामा आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे, त्यास बाधित स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. 
गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, 
रोको, निदर्शने होत आहेत . 


रास्ता 


१२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 

१८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १ ९ ४० 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक 

३० 

नोव्हेंबर रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी 
करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 


२०१७ 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ३० 

नोव्हेंबर २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे . 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व (३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ 

चे 
पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , 

त्यांना लागू पडणार नाही. 
जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे , १७ नोव्हेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१२५ 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


२७ 


मे 


क्रमांक पगक / कावि / २६४५ / २०१७. - ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्र . २ , मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१७/ १८५९, दिनांक २७ मे २०१७ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २०१७ रोजी ग्रामपंचायतीच्या 
सार्वत्रिक व पोट-निवडणुका होणार असून दिनांक २९ मे २०१७ रोजी मतमोजणी होणार आहे. दिनांक २८ मे २०१७ रोजीपासून मुस्लिम बांधवांचा 
रमजान महिना सुरू होणार आहे. 


पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
आहे , तसेच भामा आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे , त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. 
गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , रॅली , मोर्चे, रास्ता 
रोको, निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व(३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ मे २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक 
८ जून २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९५१ चे कलम ३७(१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून त्याची 
राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ मे २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ८ जून २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील 
नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे. 


. 


( क) शस्त्रे , सोटे, भाले , तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे . 
( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951 ) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 
The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ चे 

पोट- कलम ( ३) पाचकिंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 

मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 


१२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २ ९ मे २०१७ . 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन-१९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि / ३१०१/ २०१७. - ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्र . २ , मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१७/ २०५३ , दिनांक ८ जून २०१७ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २८ मे २०१७ रोजी मुस्लिम बांधवांचा 
रमजान महिना सुरू झालेला आहे . दिनांक १६ जून २०१७ रोजी श्री. संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीचे व दिनांक १७ जून २०१७ रोजी श्री संत 
ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखीचे पंढरपूरकडे प्रस्थान आहे . दिनांक १ जून २०१७ रोजीपासून महाराष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटनांनी त्यांच्या 
विविध मागण्यांकरिता आंदोलन सुरू केलेले आहे. 


पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे 
सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बांधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच 
जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली , मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत. 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व(३ ) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ९ जून २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक 
२२ जून २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७(१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून त्याची 
राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951)( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ९ जून २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २२ जून २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील 
नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार करणे. 


- 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८/ आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


१२७ 


( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951 ) (Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


चे 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ 

पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 


- 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राजेंद्र मुठे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे. 


पुणे, ९ जून २०१७. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व (३) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि / ३३७२/ २०१७. - ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्र . २ मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१७ / २२२५, दिनांक २१ जून २०१७ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ जून २०१७ रोजी रमजान ईद 
सर्वत्र साजरी केली जाणार आहे. दिनांक १६ जून २०१७ रोजी श्री संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीचेव दिनांक १७ जून २०१७ रोजी श्री संत 
ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखीचेपंढरपूरकडे प्रस्थान झालेले आहे. दिनांक ४ जुलै २०१७ रोजी आषाढी एकादशी सर्वत्र साजरी करण्यात येणार 
आहे. 


महाराष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटनांना त्यांच्या विविध मागण्यांकरिता आंदोलन करणार आहेत . पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर 
स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू असून त्यास 
स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व 
संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको, निदर्शने होत आहेत . 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७(१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २३ जून २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून 
त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . आणि 


६ 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951 ) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम ३७ ( १) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २३ जून २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील 
नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


१२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे, तयार करणे. 


( क) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 


( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे . 


चे 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम 

पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 
सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951 ) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २२ जून २०१७. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा, सन -१९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व (३ ) चा आदेश जारी करणेबाबत . 


आदेश 


१ 


क्रमांक पगक / कावि / १९ ४१/ २०१७. - ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी संदर्भ क्र . २, मा . पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण , पुणे 
यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ २०१७/ १५११, दिनांक २५ एप्रिल २०१७ चे पत्रान्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११ एप्रिल २०१७, दिनांक २२ 
एप्रिल २०१७, दिनांक २६ एप्रिल २०१७, दिनांक २९ एप्रिल २०१७, दिनांक १ मे २०१७ व दिनांक १४ मे २०१७ रोजी गहुंजेक्रिकेट स्टेडियम येथे 
आयपीएल टी -२० क्रिकेट मॅच होणार आहेत. दिनांक २८ एप्रिल २०१७ रोजी शिवजयंती ( अक्षय तृतीया ) सर्वत्र साजरी केली जाणार आहे. दिनांक १० 
मे २०१७ रोजी बुद्ध पौर्णिमा सर्वत्र साजरी केली जाणार आहे. 

पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
आहे , तसेच भामा - आसखेड धरणातून पाणी नेणेकरिता पाईपलाईनचे काम चालू आहे, त्यास बाधित स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. 
गावागावामध्ये यात्रा/ उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , रॅली, मोर्चे, रास्ता 
रोको, निदर्शने होत आहेत . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८ , १०१८ / आषाढ २१ 


२७, शके १ ९ ४० 


१२ ९ 


ते 


त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५९ चे कलम ३७(१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ एप्रिल २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून 

रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५ ९ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून 
त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि 


दिनांक १० 


मे 


२०१७ 


ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . आणि 


त्याअर्थी, मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 
No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ एप्रिल २०१७ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १० मे २०१७ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील 
नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे, तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 


- 


( ड) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी 

आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतीही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर बंदी घालीत आहे. 


( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 

1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 


The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ 

चे 
पोट - कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू पडणार नाही. 
सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title substituted for the 
Bombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


राजेंद्र मुठे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २२ एप्रिल २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 


